मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्षे ३६ / अंक चौथा 


जानेवारी १९८३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, बाई 


महाराष्ट्र्‌ राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
थ॒ प्राज्ञषपाठयाला मंडळ, वाई संचाळित मासिक 


वर्षें ३६ । अंक ४ । जानेवारी १९८३ 
क कया ४ रपये । वार्षिक वगणी ३० रुपये 


2.३. 


न अध्यक्ष च विश्वस्त 
तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक 
भे. पुं. रेगे 


संपादकीय पत्रव्यवहार 
मे. पुं. रेगे, 
संपादक, ' नवभारत ' मासिक, 


द्वारा : प्राशपाठशाळा मंडळ, 
चाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दीक्षित, 

ब्यबस्थापक, ' तवभारत ' मासिक, 
दारा : दी प्राज्ञ प्रेत, बाई-४१२ ८०१. 
( जि. सातारा ) 


क दी. आ. या नध र्ध । द्‌ | 
1 ति 
ह आळ रय र 


0 3. “आणे ब्ध. .___ (327 3“. जानेवारी १९८३ 


बूक अनुक्रम 

संपादकीय नोबेळ पारितोषिके : १९८२ ३५ 
1 अशोक नारायण ठाकूर 

शांतारामांच्या कथा (उत्तराधं) 
>रा, भा. पाटणकर ग्रंथ-परीक्षण ष्ट्र 

त बका -मुलखावेगळी माणसं, मेलेलं पाणी. 

अभिजात साहित्याचे भाषांतर २९ 

लक्ष्मणशास्त्री जोशी सार-संकलन ष७ 
लेखक-परिचय 


शै रा. भा. पाटणकर; मुंबई विद्यापीठातील इंग्रजी विभागात अध्यापक; ९ झ्ञाकुंतरू, साहित्यसहवास, 
वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१. क लक्ष्मणशास्त्री जोशी : विद्वान, विचारवंत, लेखक व मराठी 
विश्वकोशाचे प्रमुख संपादक, वाई-४१२ ८०३. & अशोक नारायण ठाकूर $ मराठी विश्वकोशात 
भूविज्ञान, धातुविज्ञान, वातावरणविज्ञान इ. विषयांचे संपादक, वाई-४१२ ८०३. शै भा. ग. सुर्वे : 
धरम, तत्त्वज्ञान इ. विषयांचे संपादक, मराठी विश्वकोश, वाई-४ १२८०३. अ हरिश्चंद्र निमले : 
मराठीचे प्राध्यापक, कराड कळा आणि वाणिज्य महाठिद्यालय, कराड (जि. सातारा ). 


संपादकीय 


बुद्धिप्रामाण्यबाद आणि नीती 


वृद्धिप्रामाण्यबादी नीतीचे स्वरूप काय असेल ? वबृद्धिप्रामाण्ययवादी नीती अर्थात धाभिक 
श्रद्धेवर आधारलेली नसते. धामिक श्रद्धेवर आधारलेली नीती किवा धाभिक नीती बद्धिप्रामाण्यवादाला 
दोन प्रकारे अमान्य ठरेळ, एकतर धार्मिक नीतीचे प्रामाण्यच श्रद्धेवर आधारलेले असते. माणसाची 
साध्ये काय असावीत, आणि त्याने कसे वागावे ह्याविषयीचे आदेश देणारी तत्त्वे किवा नियम म्हणजे 
नीती, धाभिक नीतीमध्ये जी तत्त्वे प्रमाण म्हणून स्वीकारण्यात येतात ती इश्वराने त्यांचा आदेश 
केलेला असतो किवा श्रुति-स्मृतीमध्ये ती प्रकट झालेली असतात म्हणून स्वीकारण्यात येतात. नैतिक 
तत्त्वांचे प्रामाण्य असे श्रद्धेवर आधारलेले असते हे वुद्धिप्रामाण्यवादी मान्य करणार नाहीत. 
दुसरी गोष्ट अशी : माणसाने कोणत्या गोष्टी साधण्याचा प्रयत्न करावा, कोणत्या गोष्टी 

साधण्यात माणसाचे कल्याण असते ह्याविषयीचा आपला विश्‍वास माणसाच्या स्वरूपाविषयी आपला 
जो विश्‍वास असतो त्याच्यावर आधारलेला असतो. माणसाचा अमर असा आत्मा असतो, दारिराचे 
विसजेन झाले तरी तो टिकून रहातो. ईइवराचा त्याच्यावर अनुग्रह झाला तर तो मरणोत्तर अखंड 
आणि परिपूर्ण असे सुख भोगतो असा आपला विश्‍वास असेल तर ईइवराचा अनुग्रह प्राप्त करून घेणे 
हे आपल्या दृष्टीने माणसाचे सववंश्रेष्ठ साध्य ठरेल. त्याच्या तुलनेने ऐहिंक जीवनातील साध्ये कमी मह- 
त्वाची ठरतील कारण ही साध्ये काहीकाळ टिकणारी असतात तर ईश्‍वरी अनुग्रह आणि त्याच्या- 
पासुन प्राप्त होणारे सुख ह्या चिरकाल टिकणाऱ्या गोष्टी असतात. 

पण ईइवर आहे किवा माणसाला अमर असा आत्मा आहे हा श्रद्धेवर आधारलेला विश्‍वास 
आहे. अशा श्रद्धेने स्वीकारलेल्या विशवासांवर आधारलेली मानवी कल्याणाविषयीची कल्पनाही 
बुद्धिप्रामाण्यवादी नीती अमान्य करील. सारांश नीतीचे प्रामाण्य किवा नीतीचा आशय, म्हणजे 
माणसांची साध्ये आणि तो प्राप्त करून घेण्याचे योग्य मार्ग यांचा आदेश करणारी तत्त्वे ही श्रद्धेवर 
आधारलेली असता कामा नये अश्लीच बुद्धिभ्रामाण्यवादी भूमिका राहील. 

ही बुद्धिप्रामाण्यवादाची विघातक, खंडनपर भूमिका झाली. ती अर्थात आवश्यक आहे. पण 
नीतीविषयीची विधायक, मंडनपर अशी बृद्धिप्रामाण्यवादी भूमिका कोणती ? योग्य अज्ली मानवी साध्ये 
कोणती, तो प्राप्त करून घेण्याचे विहित मार्गे कोणते ह्याविषयीचे वृद्धिप्रामाण्यवादी सिद्धांत कोणते ? 
आणि ते सिद्ध करण्याची वुद्धिप्रामाण्यवादापासुन प्राप्त होणारी रीत कोणती ? 

ह्या रीतीचे वर्णन करणे अर्थात सोपे आहे. अनुभव, आणि अनुभवाने ज्यांचे प्रामाण्य सिद्ध झाले 
अशा तत्त्वांना अनुसरून केलेले अनुमान ह्यांच्याच केवळ आधाराने सत्य सिद्ध करता येते हा बुद्धि- 
प्रामाण्यवादाचा गाभा असलेला सिद्धांत होय, उदा. “अ ही घटना घडली आहे ; घडलेल्या प्रत्येक 
घटनेचे कारण असलेली घटना तिच्यापुर्वी घडलेली असते; ब ह्या प्रकारची घटना अ ह्या प्रकारच्या 
घटनेचे कारण आहे ; तेव्हा ब ही घटना घडली असणार ” हे अनुमान अनुभवाने ज्यांची सत्यता 
सिद्ध क्षाली आहे अक्या सिद्धांतावर आधारलेळे- अनुमान आहे. ' प्रत्येक घडलेल्या घटनेचे कारण 
असलेली घटना घडलेली असते' आणि 'अ ह्या प्रकारच्या घटनेचे ब ह्या प्रकारची घटना हे कारण 
असते' ह्या दोन सिद्धांतांवर हे अनुमान आधारलेले आहे आणि हे दोन सिद्धांत सत्य आहेत की नाहीत 
हे अनुभवाच्या आधारे ठरविता येते. (ह्याविषयी काही तत्त्ववेत्ते संशय धतात पण हा मुहा सध्या 
बाजला ठेव.) तेव्हा वरील अनुमान हे ग्राह्य त्वीकारण्याजोचे अनुमान आहे. 
*_ बद्विप्रामाण्यवादाचा एक अर्थ असा लावता येईल : “कोणतेही विधान केवळ श्रद्धेच्या आधारावर 
सत्य म्हणून स्वीकारणे गैर आहे. विधानाची सत्यता नेहमी त्याच्या पलीकडच्या कोणत्यातरी गोष्टींवर 


ल जक डॉ” * 
-करखगघरचिछनसज, 
-रव्डटणपतथदर्थन 


चॅफडाणप रु 


दोन नवभारत जानेवारी, १९८३ 


आधारलेली असते. उदा.  पर्वेतावर विस्तव आहे ? हे विधान जेव्हा सत्य असते तेव्हा एका विशिष्ट 
पर्वतावर विस्तव असण्याच्या वस्तुस्थितीवर त्याची सत्यता आधारलेली असते. अज्ची वस्तुस्थिती 
नसती तर हे विधान सत्य ठरले नसते. विधानाला सत्य ठरविणारा जो आधार असतो त्याचे ज्ञान 
असल्याशिवाय विधान सत्य म्हणून स्वीकारणे बृद्धिप्रामाण्यवादाशी बिसंगत आहे; अशा आघाराचे ज्ञान 
झाले तर आणि तरच विघान सत्य म्हणून स्वीकारणे हे बुद्धिप्रामाण्यवादाला धरून आहे.” 

पण अनुभव आणि अनुभवाधिष्ठित अनुमान यांच्या आधारे जे ज्ञान होते त्याच्याहून वेगळःधा 
आधारानेही विधाने सत्य ठरतात असे जर आपण मानले, तर बुद्धिप्रामाण्यवाद इतका उदार होईल 
को, त्याचे वैशिष्टयच उरणार नाही. उदा. समजा मी असे अनुमान केले : “अ हा माणूस ईषवराचा 
प्रेषित आहे आणि म्हणून त्याने प्रतिज्ञापूर्वक केलेले प्रत्येक विधान सह्य असते. ब हे त्याने प्रतिज्ञापुबेक 
केलेळे विधान आहे. म्हणून ब सत्य आहे.” येथे ब हे विधान मी सत्य का मानतो त्याचा आधार मो 
दिला आहे. पण बुद्धिप्रामाण्यवादाला मान्य होईल, बुद्धिप्रामाण्यवादाच्या चोकटीत आधार म्हणून 
स्वीकारता येईल असा हा आधार नाही. अमुक माणूस अमुक गावाचा सरपंच आहे हे ज्या प्रकारच्या 
पुराव्याच्या आधारे निश्‍चित करता येते त्या प्रकारच्या पुराव्याने अमुक माणूस इद्वराचा प्रेषित आहे 
हे सत्य म्हणून सिद्ध करता येत नाही. तेव्हा विधानाला सत्य ठरविणारा पुरेसा आधार अवगत 
असल्याशिवाय विधान सत्य म्हणून स्वीकारणे गैर आहे एवढीच बुद्धिप्रामाण्यवादाची भूमिका नाही. 
कोणत्या प्रकारच्या पुराव्याच्या आधारे विधान सत्य म्हणून ठरविता येते ह्या विषयीचा एक विशिष्ट 
सिद्धांतही बृद्धिप्रामाण्यवादात अंतर्भूत आहे. हा सिद्धांत असा, कौ अनुभव आणि अनुभवाधिष्ठित 
अनुमान यांच्या योगे जे ज्ञान होते त्याच्याच केवळ आधारे विधानें सत्य म्हणून सिद्ध करता येतात. 
अशा ज्ञानापलीकडचे ज्ञान नसते आणि म्हणून त्याच्या आधारे कोणतेही विधान सत्य ठरविता येत नाही. 

माणसाची जी योग्य अशी साध्ये असतात आणि ही साध्ये प्राप्त करून घेण्याचे जे योग्य असे 
मार्गे असतात त्यांना थोडक्यात मूल्ये म्हणू या. मूल्यविषयक विधानांची सत्यता सिद्ध करण्याची बुद्धि- 
प्रामाण्यवादी रीत कोणती हा आपल्यापुढील प्रश्‍न आहे. 

माणसाला अनेक वासना, इच्छा असतात आणि त्यांचे समाधान करण्यासाठी तो कृती करतो. 
ह्या वासना-इच्छांचे जे विषय असतात, ज्या गोष्टी घडल्या किवा प्राप्त झाल्या की ह्या इच्छा- 
वासनांचे समाधान होते त्या गोष्टी म्हणजे त्या, त्या माणसाची वास्तव, त्याने प्रत्यक्षात स्वीकारलेली 
साध्ये होत. ह्या साध्यांतील कोणती साध्ये योग्य होत, किवा कोणत्या साध्यांना मूल्य असते हे 
बुद्धिप्रामाण्यवादाला अनुसरून कसे ठरवायचे हा आपल्यापुढे असलेला एक प्रश्‍न होय. 

ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याचा एक मार्ग असा : कित्येक गोष्टींच्या अंगी स्वत:चे असे मल्य असते, 
म्हणजे त्या स्वतःच चांगल्या असतात, स्वतःसाठीच साध्य होण्याला योग्य असतात असे आपल्याला सरळ 
दिसून येते. उदा. ज्ञानाच्या अंगी किवा सौंदर्यानुभवाच्या अंगी असे स्वतःचे मूल्य असते हे आपल्याला 
साक्षात्‌ दिसुन येते. हा चेंडू लाल आहे हे आपल्याला सरळ दिसते आणि हे दिसल्यानंतर तो लाल 
आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आणखी काही प्रमाण देण्याचे कारण नसते, आवश्यकता नसते. त्याचप्रमाणे 
ज्ञान किवा सौंदर्यानुभव मूल्यवान असतो हे आपल्याला सरळ 


दिसुन येते आणि ते दिसून आल्यानंतर 
हे विधान सिद्ध करण्यासाठी आणखी काही प्रमाण देण्याचे कारण नसते. 


अर्थात्‌ ज्ञान मूल्यवान आहे असे आपल्याला जे साक्षात्‌ दिसते, ते 
लाल आहे हे जे दिसणे आहे त्याच्यासारखे नाही. डोळ्यासारख्या भौतिक ज्ञा 
ते दिसणे नाही. आपल्या ठिकाणी अशी एक ज्ञानशक्ती असते, की तिच्या योगे कित्येक गोष्टींची 
आपल्याला साक्षात्‌ प्रतीती होते आणि ज्ञान स्वत:च मूल्यवान आहे हे अश्ना रीतीने आपल्याला साक्षात 
प्रतीत होणारे एक सत्य आहे. हे जे साक्षात्‌ प्रत्यय आपल्याला प्राप्त होतात त्यांना * प्रतिभाने? 
(इन्टुइशन) म्हणूया. मग असे म्हणता येईल, की ज्ञान, सौंदर्यानुभव, प्रेम इ. गोष्टी स्वभावतःच 


दिसणे म्हणजे हा चेंडू 
नेन्द्रियावर आधारलेले 


संपादकीय तीन 


मूल्यवान आहेत व म्हणून माणसाची तो योग्य अशी साध्ये आहेत हे आपले ज्ञान प्रतिभानांवर 
आधारलेले असते. 

मूल्यांच्या आपल्या ज्ञानाविषयीचे हे जे स्पष्टीकरण आहे ते बुृद्धिप्रामाण्यवादाच्या चोकटीत 
बसणारे नाही हे उघड आहे. प्रतिभानापासून जे ज्ञान आपल्याला होते असे मानण्यात येत आहे ते 
इंद्रियानुभवापासुन होणाऱ्या ज्ञानासारखे नाही. चेंडू तांबडा असल्याचे जे मला दिसते ते इतरांना 
त्याच परिस्थितीत चेंडू जसा दिसतो त्याच्याशी जुळणारे असते. कित्येक अपवादात्मक माणसांना 
( उदा. रंगान्ध माणसांना ) चेंडू वेगळा दिसतही असेल पण त्यांना हे जे वेगळे दिसते त्याचा उलगडा 
त्यांचे डोळे तपासून वगेरे करता येतो. ज्या पुराव्याच्या आधारे डोळ्यातील दोषांचे वर्णन करता 
येते तो पुरावा डोळ्यांचा वापर केल्याने होणाऱ्या दशेनांवर आधारलेला असतो आणि त्य़ाच्या- 
विषयीही एकमत असते. प्रतिभानांची स्थिती अशी नसते. ज्ञानाच्या अंगी स्वतःचे मूल्य असते असे 
प्रतिभान एकाला झाले व दुसऱ्याने ज्ञानाचे काळजीपुर्वक चिंतन केल्यानंतरही ज्ञानाच्या ठिकाणी 
असलेले असे काही मूल्य त्याला आढळले नाही तर ह्या दोन विसंवादी प्रतिभानांतून कोणते प्रतिभान 
सत्य आहे हे ठरविण्याचा काही मार्गे नाही. 

एवढेच नव्हे, याच्याही अगोदरची अशी एक अडचण आहे. 'तांबडा', इ. भाषेतील विज्ञेषणांचा 
वापर करायला, वस्तू तांबड्या आहेत किवा नाहीत असे त्यांचे वणंन करायला आपण जे शिकतो ते 
सावेजनिक वस्तूंच्या संदर्भात भाषिक व्यवहार करताना शिकतो. सावेजनिक वस्तू म्हणजे सर्वांना उप- 
लब्ध असलेली, केवळ मलाच नव्हे तर इतरांनाही दिसत असलेली वस्तु. विशेषणे वापरून अश्ा वस्तूंचे 
मी जे वर्णन करतो ते बरोबर आहे की नाही हे इतर सांगू शकतात व माझ्य़ा चुका दुरुस्त करू शक- 
तात. मीही इतरांच्या चुका दुरुस्त करू शकतो. उदा. ' तांबडा ! ह्या विज्षेषणाचा वापर मी योग्य 
प्रकारे करीत आहे की नाही हे इतर पडताळू शकतात आणि म्हणून सार्वजनिक वस्तूंविषयी होणारा 
भाषिक व्यवहार सुसंवादी असतो. एकाने केलेले भाषिक वणंन दुसर्‍याने केलेल्या वर्णनाशी जुळते. भिन्न 
व्यक्‍ती जी विजझ्षेषणे वापरीत असतात त्या ती एकाच अर्थाने वापरीत असतात हे सर्वांना दिसत असते. 

पण माझे प्रतिभान खाजगी असते. ज्ञानाचे चिंतन केले असता त्याच्य़ा अंगी असलेला जो एक 
गुण मला प्रतीत होतो आणि ज्याचा उल्लेख मी मूल्य किवा चांगुलपणा असा करतो तोच गुण इतरां- 
नाही प्रतीत होतो, त्याचाच उल्लेख ते चांगुलपणा म्हणून करीत असतात हे दाखवून द्यायचा काही 
मार्ग नाही. म्हणजे माझ्या प्रतिभानाच्या आधारे ' ज्ञानाच्या अंगी मूल्य असते ' असे विधान जेव्हा मी 
करतो तेव्हा मी ज्ञानाविषयी काय म्हणत आहे हे इतरांना समजणे हक्‍य नाही. 

तेव्हा माणसाची योग्य साध्ये कोणती हे ठरविण्याचा हा मार्गे बुद्धिप्रामाण्यवादाला उपलब्ध 
नाही. माणसांच्या वर्तनाचे नियमन करणारी दुसर्‍या प्रकारची जी नेतिक तत्त्वे असतात त्यांचे एक 
उदाहरण घेऊ. मानवी समतेचे तत्त्व बुद्धिप्रामाण्यवादावर आधारलेले आहे अशी एक समजूत आहे. 
माणसे मूलतः वेगवेगळ्या प्रकृतीची असतात, त्यांची जशी प्रकृती असेल त्याप्रमाणे ती एकमेकांच्या 
संबंधात श्रेष्ठ-कत्तिष्ठ असतात व म्हणून त्यांचे अधिकार व कतंव्ये एकमेकांपासुन भिन्न असतात अशी 
चातुवेर्ण्याच्या सिद्धांताची शिकवण आहे आणि चातुवेर्ण्याचा सिद्धांत धामिक श्रद्धेवर आधारलेला आहे. 
धामिक श्रद्धा बुद्धिप्रामाण्यवादाला मान्य नाही म्हणून चातुवेण्ये त्याला मान्य नाही. चातुवेण्ये 
विषमतेचा पुरस्कार करते ; म्हणून त्याच्या विरोधी असलेला बुद्धिप्रामाण्यवाद समतेचा पुरस्कार 
करीत असणार, असा हा युक्तिवाद असणे शक्‍य आहे. 

“ सवे माणसे समान आहेत ! अश्ी समतेच्या तत्त्वाची मांडणी करूया. आता “ सर्वे माणसे 
समान आहेत ' एवढे सांगून भागण्यासारखे नाही हे उघड आहे. माणसे कोणत्या बाबतीत समान 
आहित हे सांगणे आवश्यक आहे. अ आणि ब ह्या दोन वस्तू समान (सारख्या) आहेत हे म्हणणे 
अपुरे आहे. त्यांची लांबी सारखी आहे किवा रंग सारखा आहे असे काहीतरी पुढे म्हणावे लागते, 


चार नवभारत ज्ञानेवारी, १९८३ 


आता “सर्व माणसे समान आहेत? ह्याचा ' सर्व माणसांना समान असे स्वाभाविक किंवा नैसगिक 


अधिकार असतात ” असा जर अथे आपण लावला तर पुढे निर्माण होणारा प्रश्‍न असा : हे सत्य आहे हे 
आपल्याला कसे कळते? 


सवे माणसांना, अपवाद वगळले तर, दोन हात असतात हे आपल्याला अनुभवाने कळते. 
एखाद्या माणसाला खांद्यापासुन पुढे हातच नसेल तर ती विकृती आहे असे आपण म्हणू. सवे माणसांना 
समान हक्‍क असतात हे आपल्याला माणसे पाहून, त्यांचे काळजीपूर्वेक निरीक्षण करून समजू शकत 
नाही. हा एक माणूस पहा, त्याच्या ठिकाणी कोणकोणते अधिकार आहेत याची यादी कर, मग आता 
हा दुसरा माणूस घे, त्याच्या ठिकाणीही हे सवे अधिकार आहे की नाहीत हे काळजीपूर्वक पाहून 
ठरव... अशा रीतीने ' सर्व माणसांना समान अधिकार असतात? हे विधान सत्य आहे किवा असत्य 
आहे हे आपण ठरवू ज्कत नाही. मग हे विधान सत्य आहे हे आपल्याला कसे समजू शकते ? किंबहुना 
“सर्वे माणसांचे समान असे नैसगिक अधिक्रार असतात ! ह्या विधानाचा अर्थ तरी काय? 

ह्यावर असे उत्तर देता येईल को ' सवे माणसांचे समान असे नैर्सागक अधिकार असतात हे 
विधान माणसांचे वर्णन करीत नाही. माणसे कशी असतात हे सांगणे हे ह्या विधानाचे कार्य नसते. तर 
माणसाशी कसे वागावे, कसे वागणे योग्य आहे हे सांगणे हे ह्या विधानाचे कार्य आहे. उदा. सवे 
माणसांचे समान नेर्सागिेक अधिकार असतात आणि आविष्कारस्वातंत्र्य हा माणसाचा एक नैसर्गिक अधि- 
कार आहे ही दोन विधाने घ्या. ह्यांच्यापासुन असे निष्पन्न होते, की माणसाच्या आविष्कार-स्वातंत्र्यावर 
(निष्कारण) बंधन घालणे अयोग्य आहे आणि ह्या बावतीत कोणत्याही दोन माणसांमध्ये कारणाशिवाय 
भेदाभेद करणे अयोग्य आहे. उलट माणसाचे आविष्कारस्वातंत्र्य, त्याच्यावर बंधने घालण्याचे कारण 
नसेल तर, अबाधित राखणे योग्य आहे आणि जर एका माणसावर योग्य कारणासाठी काही बंधन घातले 
असेल, तर ते कारण ज्या दुसर्‍या माणसाला लागू पडते त्याच्यावर तेवढेच वंधन घालणे योग्य असते 

थोडक्यात आपण असे म्हणू की * स्व माणसे समान असतात ? हे आपण माणसांच्या वनाला 
कसे वागावे हे सांगणारे तत्त्व आहे. आणि त्याचा आशय असा आहे को योग्य कारण असल्याशिवाय 
माणसांमध्ये भेद करू नये, म्हणजे त्यांच्यांशी सारखे वागावे. आता हे तत्त्व प्रमाण आहे हे आप- 
ल्याला कसे समजते ? ह्या तत्त्वाच्या प्रामाण्याचे ज्ञान आपल्याला कसे होते याचा उलगडा करण्याचा 
एक मार्गे आहे. पण तो बुद्धिप्रामाण्यवादाच्या चौकटीत बसत नाही. हा मार्ग असा की हे तत्त्व प्रमाण 
आहे असे साक्षात्‌ ज्ञान आपल्याला होते. उदा. भूमितोच्या मूळ प्रमाणकांच्या ( अँक्शस्स ) सत्याचे 


साक्षात्‌ ज्ञान आपल्या बुद्धीला होते. ' एकाच वस्तूशी समान असलेल्या कोणत्याही दोन वस्त पर- 
कलन होते तसेच 


स्पराशी समान असतात * हे विधान सत्य आहे हे जसे आपल्या बुद्धीला साक्षात अ 
* सर्व माणसांशी सारखे वागावे ' हे तत्त्व प्रमाण आहे ह्याचेही साक्षात ज्ञान आपल्या बुद्धीला होते. 
* एकाच वस्तूशी समान असलेल्या दोन वस्तू परस्पराश्षी समान असतात हे विधान बो कि 
पासुन अनुमानाने निष्पन्न करून घेऊन सत्य म्हणून आपण सिद्ध करीत माहीत वित भे 
समान आहेत असे आढळून आलेल्या दोन वस्तू एकमेकींशी ताडून पाहुन त्या एकमेकींशी संम बहतूर्श 
की नाहीत हे पहात बसत नाही. हे विधान सत्य आहे हे आपल्याला सरळ ' दिसते. ! २ हा आहेत 
म्हणजे अर्थात्‌ बौद्धिक आकलन असते. * है ' दिसणे 
आता ह्याचप्रकारे * सर्व माणसांना समान म्हणन वाग 
साक्षात्‌ आकलन आपल्याला होते असे मानता येईल. पण हेआ 


येईल ? आणि हे ठरविता येत नसेल तर कोणतेही प्रतिभान 
नैतिक तत्त्वे सिद्ध करण्याची बुद्धिप्रामाण्यवादी पद्धती दिसत नाही 


नक 


उक, 
० च! 


"करगंघम निघ) 


मराठीचा विकास 
णज्य पगार 
राज्य मराठा विका 


संगणकीकृत 


शांतारामांच्या कथा ( उत्तराधे ) 


रा, भा. पाटणकर 


जीवनात फकत सुव्यवस्था, सलोखा, सुसंगती, 
स्नेह इत्यादी धंनस्वरूपी गोष्टीच असतोत असे 
नाही. त्यांच्याबरोबर हिस्रता, जगण्यासाठी, स्वामि- 
त्वासाठी चाललेला जीवघेणा संघर्ष, पराकोटीची 
वपक्‍्तिकेंद्रितता या त्रैणश्वरूपी गोष्टीही असतात. 
यातला सर्वांत धक्का देणारा भाग असा, कोया 
त्ृहणस्वरूपी गोष्टी अगदी अनपेक्षित अश्या ठिका- 
णीही सापड शकतात. यांपैकी केवळ एकाचं 
प्रकारच्या गोष्टींवर भर देणे म्हणजे संपूणे जीवन 
न बंघंणे. असें अपूर्ण जीवनदर्शन देणारी वाडूमय- 
कृती ही वाड्मयकृती म्हणूंनंच हिणकस ठरते. 
याळा एक अपवाद संभवतो. जर वाडूमयाने, व एकूण 
स॑ंमाजाने, जीवनाच्या एकाच .अंगावर फार भर 
दिला असेल-इतका, की दुसऱ्या अंगाचे पूर्णपणे 
विस्मरण व्हावे-तर जीवनदक्षंन संतुलित व्हावे 
म्हणून काही लेखक समाजाने दुलंक्षिलेल्या भागाकडे 
जास्त लक्ष देतात. मानवातील मूलभूत हिस्रपणाकडे 
समाजाचे सतत लक्ष वेधणाऱ्या लेखकांचा येथे 
निदेश करायला हवा. भआापला समाज गुळगुळीत 
जीवनदशेनाला इतका सरावलेला आहे, की त्याला 
उतारा म्हणून हिंस्रतेवर भर देणारे वाडमय समा- 
जाला अंतिमतः उपकारक ठरणार आहे.पण त्याचाहू 
अतिरेक होऊ शकतो, शांतारामांनी आपल्या जीवन- 
दक्षेनात कणस्वरूपी गोष्टींचे व्यवस्थित आणि 
प्रत्ययकारक रीतीने चित्रण केले आहे. परंतु जीव« 
नात केवळ याच गोष्टी आहेत असे मात्र सुचविलेले 
नाही. 

जीवनदशंन सुधटित करण्याचा एक मार्ग म्हणजे 
ज्या घटकांचे इतरांशी सुलभतेने संश्लेषण होत नाही 
त्यांच्यापैकी काहींकडे दुलक्ष करायचे. अनेक लोक 
या फसव्या मार्गाचा अवलंब करतात. उदाहरणार्थ, 
ते नेणिवेतून उफाळून येणार्‍या शक्‍तींकडे लक्ष 
द्यायचे टाळतात. त्या शक्‍ती भीतिदायक, सुसस्कृत 
मनाला मुळीच न मानवणाऱ्या क्रणस्वरूपी अशा 

न. भा. १ 


असतात. त्यांना दडपून टाकण्याकडेच बहुतेक 
लोकांची प्रवृत्ती असते. शांतारामांच्या बहुसंख्य कथा 
जाणिवेच्या पातळीवरच्या आहेत. त्यांत बहुतेक 
वेळा त्यांनी जीवनाचे समावेशक व संतुलित चित्रण 
केलेले आहे, त्यातील ताणतणावे दाखविलेले आहेत, 
बिकट नैतिक प्रश्‍नांना ते सामोरे गेले आहेत. पण 
हे सर्वे जाणिवेच्या पातळीवरचे चित्रण आहे. 
यावरून असे वाटणे शक्‍य आहे, की ते या पलीकडे 
जातच नाहीत. कमल देसाईसारख्या इतर काही 
लेखकांपेक्षा ते जाणिवेच्या मर्यादा फार कमी वेळा 
ओलांडतात, हे खरे; पण ते अधूनमधून वैयक्तिक 
व वांशिक नेणिवेतून कथांची सामग्री मिळवतात हे 
विसरून चालणार नाही. याच्या एका उदाहरणाचा 
आपण नुकताच परिचय करून घेतला आहे. सुनंदा, 
रती खन्ना, सत्यभामा इत्यादी आक्रमक स्त्रिया या 
आपल्याला, आपल्यावर झालेल्या संस्कारांमुळे, 
अनोळखी वाटतील. पण या संस्कारांचे वजन आपण 
काही प्रमाणात कमी करू शकलो तर स्त्रीच्या, 
आदिम शक्तीच्या, विविध स्वरूपांपेको आक्रमक 
स्त्री हे एक सनातन रूप आहे हे आपल्या ध्यानात 
येईल. आदिम शक्‍तीची भद्र व उग्र अशी दोन्ही 
रूपे वांशिक नेणिवेत स्वीकारली जाऊन स्थिरपद 
झालेली आहेत. जेथे शक्‍्तिपूजेचे अवशेष आजही 
शिल्लक आहेत, तेथे नेणिवेत खोलवर कोठेतरी 
विशिष्ट प्रकारचे कल्प शिल्लक राहिले असण्याची 
शक्‍यता आहे. हे कल्प जागृत झाले, तर आदिम 
शक्‍तीची आक्रमक व हित्र रूपे आजूबाजूच्या स्त्रियां- 
मध्ये सापडणे सहज शक्‍य आहे. जे जाणिवेच्या 
पातळीवर ओळखता येणार नाही, जे कॉमन सेन्सला 


अर्नर्सागक वाटेल, त्याची वर उल्लेखिलेले कल्प 
नेणिवेत असतील तर, त्याच्या खऱ्या स्वरूपात 
ओळख पटेल. शांतारामांच्य़ा कथांत अशा कल्पां- 
माफेत मिळालेल्या सामग्रीचा उपयोग झाला 
असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. 


1-1 नवभारत 


त्यांच्या काही कथांमध्ये व्यक्‍तिनिवद्ध नेणिवेतून 
मिळालेल्या सामग्रीचाही वापर झाल्याचे आढळते. 
या संदर्भात “परीक्षा' या कथेचा विचार कंरणे 
आवश्‍यक आहे. सवे क्षेत्रांत यशस्वी ठरलेल्या प्रभुणे 
कुटुंबीयांपकी सदानंद हा एक दिवस अचानक 
ढासळतो. स्थापत्यश्ास्त्राच्या हेवटच्या परीक्षेचा 
अभ्यास करणारा सदानंद हा एक हुषार मुलगा 
आहे. “ चांगली नोकरी, चांगला धंदा किंवा उच्च 
शिक्षणाची एखादी शिष्यवृत्त, यांपैकीं कुठलीहि 
गोष्ट केवळ प्रभृण्यांच्या पुण्याईमुळें नव्हे, तर त्याच्या 
कतृंत्वामुळें त्याला सहजसाध्य होती. . . प्रभूण्यांच्याच 
घरांत शिकत असलेली सुलभा नवाथे ही सदानंदाचा 
संसार शोभवणार हेंहि निश्चित झालं होतं... 
अत्यंत ख्यपवान्‌, प्रभुणे कुटुंबाला आवडणारी, 
सदानंदालाहि अत्यंत आवडणारी. ' (छळ, पू. २५). 
त्याची शेवटची परीक्षा झाली की लागलीच पुढचे 
सुखी जीवन सुरू होणार होते, पण अचानक त्याच्या 
आयुष्याला अनपेक्षित कलाटणी मिळत्ते. का कोणास 
ठाऊक, तो परीक्षेला बसायचेच टाळतो. नंतरच्या 
परीक्षेच्या वेळी त्याचे काका त्याच्याबरोबर परीक्षेच्या 
ग्रावी जातात. “ परीक्षेचा दिवस उजाडताच काकानं 
एक भारी किंमतीचं पेन पुतण्याला दिलं. तें पेन 
हातांत घेताच सदानंद थरथर कांपू लागला. .. 
परीक्षेच्या मंडपांत सदानंदाला पोंचविण्यासाठी 
काकानं जेव्हां टांगा बोलावला, तेव्हां सदानंद गळा 
काढून रडूं लागला आणि “ काका, मला परीक्षेला 
नेऊं नका, तुमच्या पायां पडतों ” - अश्शी विचित्र 
विनवणी करीत हुंदके देऊं लागला... परीक्षेचा 
उल्लेख आला को, सदानंद मुक्‍यानं विव्हळूं लागे व 
फार झालं तर रडूंही लागे. हळूहळू परोक्षेसंबंधी 
कुणी कांही बोलत नाही अशी त्याची खात्री होताच 
सदानंदांची मध्यंतरी वाळलेली तब्येत पुन्हा भरून 
येऊ लागली. तो पुर्वीसारखंच ... पूर्वीपेक्षा अधिक' 
खाऊं लागला, लोळूं लागला, आणि पाहतां पाहतां 
अंगानं भयंकर फुगला... (कित्ता, पृ, २९). 
“ सदानंद डोक्यानं गेला हे स्पष्ट होतं ' (कित्ता, 
पू. ३०), सुल्भाचे यथावकाश दुसऱया तरुणाशी 
लग्न झाले. त्या लग्नात सदानंद लहान, अजाण 
मुलासारखा वावरला. (कित्ता, पू. २२). आणखी 
काही दिवस गेले, जनाचा विषय काढून सदानंदाची 


जानेवारी, १९८३ 


थट्टा करण्यात. इतर लोक करमणूक करून घेऊ 
लागले. लग्नाचा विषय निघताच एरवी कावरा- 
बावरा होणारा सदानंद त्या थट्टेत भाग घेऊ लागला. 
सुल्भाला मात्र तो टाळत असे; ती दिसली की 
कोठेतरी दडून बसत असे. पण एक दिवस तिने त्याला 
गाठले व स्पष्टपणे विचारले, ' तू असा का करतोस?! 
* सदानंदानं मान खाली घातली आणि हुंदका देत 
उत्तर दिलं, “ माझी परीक्षा शाली नाहीं ! माझी 
परीक्षा राह्यली भाहे.” ( कित्ता, पृ. ३५ ). तिनं 
त्याला आपल्या कुशींत घेतलं व त्याच्या कपाळावरून, 
गालांवरून, डोळ्यांवरून, केसांवरून हात फिरवीत 
त्याला समज दिली, “ वेडा माझा, परीक्षा गेली तर 
जाऊं दे. हंस बरं ! ” . 

त्यानं आपलं डोक तिच्या कुशींत दडवळं आणि 
तिनं त्याला तसं करूं देत म्हटलं, “ परीक्षा कांहीं 
तुझ्यापेक्षा मोठी नाहीं. तो तिच्या कुशींत खोल 
खोल शिरला आणि तिनं त्याला जणं सामावून 
घेतलं. तो हंसूं लागला. .. रै 

सुलभा परत आपल्या घरीं निघून गेल्यावर 
सदानंदानं भपल्या त्या हौशी काकाला एक दिवस 
हळूंच सांगितलं, “काका, मला माझी पुस्तकं द्या, 
मी परीक्षेला बसणार आहें.” 

***संगळ्या प्रभूण्यांना आनंद झाला. पण तो 
आनंद त्यांनी मोठ्यानं बोलून दाखवला नाहीं, 
(कित्ता, पृ, ३६) 

इतक्या हुषार सदानंदाने परीक्षा का टाळावी 
याचे जाणिवेच्या पातळीवर सापडेल असे उत्तर 
नाही, येथे, आणि भश्ञा कथांसाठीच, मनोविशले- 
षणाची मदत घ्यावी लागते. याच्या आधी 
सदानंदाने परीक्षा दिल्या आहेत आणि तो त्यांत 
यशस्वीही झालेला आहे. आधीच्या परीक्षांमध्ये 
आलेला कटू अनुभव हे त्याने शेवटची परीक्षा टाळ- 
वक सभवनोय कारण वाटत नाही. या परीक्षेला 
सो, तयाला लणल आहे.ही परीला झालो 

9 प ७ पाच्या धकाधकोत उतरायचे 
आहे. म्हणज ही झेवटची अज्ली समजली जाणारी 
परीक्षा खऱ्या अर्थाने पुर्व॒परीक्षाच ठरणार आहे. 
उुढच्या आयुष्यात दर क्षणी नवी परीक्षा असणार 
आहे. त्यापकी एक फार महत्त्वाची परीक्षा म्हणजे 
लग्न करणे, लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे ही आहे. 


"उरा 


शांतारामांच्या कथा ( उभ्तराधे ) -! 


काकांनी नवे पेन दिल्याबरोबर तो थरथर कापु 
लागतो व तो सुल्भाला टाळतो यावरून त्याला 
स्वतःच्या पोरुषाबद्दद जबरदस्त शंका निर्माण 
झालेली आहे असा निष्कषे काढता येईल. पेन है 
पुरुषलिंगांचे प्रतीक आहे हे माहीत असणाऱ्यांना 
हा निष्कषे सहज पटेल. पण हाच एकमेव निष्कर्ष 
निघतो असे मानणे चूक ठरेल. एकूणच भावी 
जीवनाला सामोरे जायची त्याला धास्ती वाटत 
असणे शक्‍य आहे. सुलभा म्हणजे त्याला या जीवना- 
कडे नेणारा पुल ठरणार आहे. परीक्षेला तो बसला 
नाही म्हणजे लग्न व सर्वेच भावी जीवन टाळता 
येईल. सुलभा ही एकाच वेळी दोन गोष्टींचे प्रतीक 
झाली असावी : लंगिक जीवन व एकूण .सवेच 
जीवन, म्हणून त्याला लग्नावरून स्वतःची केलेली 
चेष्टा चालते. कारण या चेष्टेत निश्चित असे 
कसलेच आव्हान नाही, या चेष्टेत सुल्भाचा निदेश 
झाला असता, तर भात्र तो बिथरला असता. 
सुलभाच्या प्रतीकात त्याला अजूनही आव्हान दिसते 
आहे. 

या प्रतीकातली आव्हानात्मकता कधीच जाणार 
नाही का ? पति-पत्नी/प्रियकर-प्रेयसी या पायरी- 
वरील आव्हानात्मकता जाईल असे वाटत नाही. 
परीक्षेची धास्ती घेतल्यावर सदानंदाचे पाश्‍्वेगमन 
(रिग्रेशन) होते. आज समोर असलेला प्रश्‍न 
सोडविता आला नाही, कौ माणूस मनाने भूतकाळात 
जातो, भूतकाळात यशस्वी ठरलेल्या भूमिका पुन्हा 
घेऊ पाहतो. सदानंदाच्या पार्वगमनाचे हे कारण 
आहे. या नव्या भूमिकेत इतर सर्वांनी त्याचा 
स्वीकार केला आहे. पण सुलभाविषयी त्याला 
खात्री नाही; तिच्याकडे तो एक धोका (थ्रेट) 
म्हणूनच पाहातो. त्यामुळेच तो फक्त तिला टाळत 
असतो. पण सुलभानेही त्याचा या नव्या भूमिकेत 
स्वीकार केल्ग्रावर त्याच्या मनावरचा हा ताण 
संपतो. ती आता त्याची प्रेयसी नाही. भविष्यातील 
जीवनाच्या आव्हानाचे प्रतीक नाही. ती. आता 
संरक्षण देणाऱ्या, सांभाळून घेणाऱ्या भूतकालीन 
मातृत्वाचे प्रतीक आहे. या नव्या संबंधामुळे 
सदानंदाला आता सुरक्षित वाटते आहे. तो परीक्षेला 
बसेल का ? तिच्यात यशस्वी होईल का? कथे- 
तीळ घटितांवरून याबद्दल निश्चित असे कोणतेच 


उत्तर देता येणार नाही. प्रभुणे कुटुंबियांना त्याची 
परीक्षेबद्द्ची नवी उभारी पाहून आनंद झाला 
आहे; पण त्यांना कसलीच खात्री वाटत नसावी, 


म्हणून ते आपला आनंद नेहमीच्या उत्साहाने व्यक्‍त 
करीत नाहीत. 


काही नात्यांविषयी बहुतेक लोकांच्या मनांत 
भाबड्या साचेबंद प्रतिक्रिया तयार झालेल्या 
असतात. भावंडांमधील संबंध नेहमीच प्रेमाचे अस- 
तात असे जणू. गृहीतच धरण्यात येते. पण खरे 
पाहता अगदी जवळच्या नातेवाईकांमधील संबंध 
फार व्यामिश्र असतात; त्यांत बहुधा जिव्हाळा 
आणि हिस्र चढाओढीची भावना यांचे मिश्रण 
सापडते. यातली क्रणस्वरूपी भावना सहसा जाणी. 
वेच्या पातळीवर येत नाही. शांतारामांच्या “बहिणी 
या कथेत सुमन या मोठ्या बहिणीला बघायला 
आलेल्या लोकांनी धाकट्या विमलला पसंत 
केलेले असते. सुमनचा संताप होतो. हिंस्र मत्सर 
जागृत होतो. जाणीव द कल्पना यांच्या सीमा- 
रेषेवर त्याचा उद्रेक होतो “ तिची दृष्टि आणि 
राग विमलवर स्थिर झाली. विमल गाढ झोपली 
होती. आपण अस्वस्थ असतांना तिनं झ्लांत 
झोपावं ? तिचे केस खसखसा ओढून तिला उठ- 
वावं आणि जाब विचारावा ! ती काय जाब देते? 
करूनसवरून वर झोपेचं सोंग. त्या झोपेंतच तिचा 
गळा दाबावा आणि-?... आणि काय? गळा 
'दाबल्यावर विमल जगणार तरी होती का? झोप- 
लेल्या विमलएऐंवजी मेलेली विमल पलंगावर पडली 
आहे असा सुमनला भास क्षाला व तिला स्वतःची 
भीति वाटू लागली. तिचे हातपाय थरथरू लागले 
आणि घशाला कोरड पडली. मोठ्यानं रडलों नाहीं 
तर आपण गुदमरून मरू अशी तिची खात्री झाली. 
(छळ, पृ. १०९) सुमन ज्या जाणीव-कल्पना 
यांच्या सीमारेषेवर आहे तेथे एवादा विचार मनात 
येणे आणि तो प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतरित होणे यांत 
फरक केलेला नसतो. म्हणून आपण जणू खरोखरच 
काहीतरी भयंकर केले आहे असे वाटून सुमन हादरते. 
स्वतःमधील हिस्रतेचा उद्रेक टाळण्याचा एकच मांगे 
तिच्यापुढे आहे. तो म्हणजे बहिणीवर प्रेमाचा वर्षाव 
करायचा आणि हळूच, जाता जाता असे कबूल 


४ नॅवेभारत 


करायचे, की बाहेरून वांटतो तितक्‍या आपणं चांगल्या 
नाही. 

एकमेकांवर खूप प्रेम करणाऱ्या नवराबायको- 
मधील संबंध तरी एकपदरी असतात का? 'दोघांनी 
लिहिलेली गोष्ट'मध्ये शांतारामांनी हाच प्रइन 
हाताळला आहे. ही कथाही जाणीव-नेणिवेच्या सीमा- 
रेषेवरची आहे. कथेतील नवरा लेखक आहे; बायको 
त्याच्या लेखनावर प्रेम करणारी, त्याला प्रोत्साहन 
देणारी अशी आहे. हे सर्व कसे फडक्यांच्या काद- 
बरीतल्याप्रमाणे आहे. एका रात्री आकाह्मातला 
सुंदर चंद्र बघण्यासाठी तो तिला झोपेतून उठवतो. 
तती अनिच्छेने उठते व चंद्र पाहते. दुसऱ्याच दिवशी 
तिला ताप भरतो व तो विषमाचा ठरतो. आपण 
तिला क्षोपेतुन उठवले नसते, तर तिला ताप आला 
नसता असे वाटून त्याच्या मनात अपराधोभाव 
निर्माण होतो. या अपराधाचे प्रायश्चित्त म्हणून तो 
तिची दिवसरात्र शुश्रूषा करतो. आपले तिच्यावर 
निर्व्याज प्रेम आहे, त्यामुळेच तो हे सवे करीत 
आहे याची त्याला जाणीव आहे, असावी त्यापेक्षा 
जास्त तीव्र जाणीव आहे. ही जाणीव इतक्या 
तीब्न स्वरूपात का असावी ? त्याने ती स्वतः- 
जवळच का होईना, पण वारंवार का व्यक्‍त 
करावी ? कुठेतरी आत त्याला आपल्या प्रेमाची 
खात्री वाटत नाही आहे का ? तो स्वतःलाच 
काहीतरी पटवून देतो आहे का? त्याच्या अपराधी- 
भावाचे मूळ कोठेतरी जास्त खोलवर रुजले आहे 


का ? ते तसे असावे असे त्याला पडलेल्या स्वप्ना-, 


वरून वाटते. तिचा मृत्यू झाल्याचे त्याने त्या स्वप्नात 
पाहिले आहे. * ते भयंकर स्वप्न पडतांच मी खडबडून 
जागा कसा झ्ालो नाही ? ... मी ते स्वप्न रंगूं 
दिलं... ' ( जमिनीवरची माणसं, पृ. ९६). या 
रंगलेल्या स्वप्नात तो स्वतःला दुसऱ्या स्त्रीबरोबर 
सुखाने संसार करीत असल्याचे पाहातो. 'इथपर्यंतची 
माझी वागणूक पुष्कळांना समजूं शकेल, पण त्या- 
पलीकडे माझ्या हातुन घडलेल्या वतनाचा जाब 
कसा द्यायचा ? त्या वतनाचा एकच अथ- माज्ञा 
मोहप्रवण स्वभाव. माझ्य़ा नव्या बायकोनं आपला 
जुना फोटो काढून टाकायला मला सांगितलं ... 
तिनं एक सांगितलं असेल, पण मोीं कां ऐकावं ? 
माझ्या भूतकाळाशीं मीं बेइमान कां व्हावं ? पण 


जानेवारी, १९८२३ 


मीं तुझ्याक्षीं बेइमान झालो. तुला मीं पार विसरलों. 
केवळ मीं माझ्या दुर्बल मोहाला तेवढा विसरलों 
नाही. तो फोटो मीं तिथून काढला आणि कोठि- 
घरांतल्या रद्दींत टाकून दिला. ! ( कित्ता, पृ. ९६- 
९७ ) “ मी म्हणजे स्वार्थ; मी म्हणजे मोह... एका 
बाजूला सेवेचं, शुश्रूषेचं, कष्टाचं, त्यागाचं नाटक 
करायचं आणि दुसर्‍या बाजूला मोहाचं, स्वार्थाचं 
स्वप्न मिटक्या मारीत बघायचं. तुला या विसंगतीचीं 
चीड यायला हवी. मी खरा कसा आहे हे तुला 
कळायला हवं.” (कित्ता, पृ. ९८) 

कथेचा नायक नक्की कसा आहे ? प्रेमळ, कतंव्य- 
दक्ष पती की स्वतःच्या सुखापलीकडे न बघणारा 
मानवी नर ? जाणिवेच्या पातळीवर तो पहिल्या 
वर्णंनाप्रमाणे आहे. म्हणूनच जागृतावस्थेतला प्रत्येक 
क्षण तो पत्नीच्या सेवेत घालवतो. पण माणसाने या 
पातळोवर कितीही निग्रह दाखविला, तरी मनाला 
शरीर नेहमीच साथ देते असे नाही. श्श्रूषा करणे 
हे नायकाचे, एका प्रेमळ पतीचे, कतंव्य आाहे; ते 
तो निग्रहाने पार पाडतो आहे. पण केव्हा तरी शरीर 
थकते, कोठे तरी विरंगुळा मिळावा असे शरीर- 
मनाला वाटू लागते. कॅन्सरसारख्या दुधेर आजा- 
राच्या शेवटच्या अवस्थेतल्या रुगण्णाविषयी त्याच्या 
अगदी जवळचे नातेवाईक, मित्र हे सुद्धा म्हणू 
लागतात, कौ “आता हा गेला तर सुटेल, ' त्याच्या 
वेदना त्यांना बघवत नसल्याने ते असे म्हणतात हे 
खरे; पण ते मनात कोठेतरी असेही म्हणत असतात, 
को आताहा गेलातरतो सुटेल- आणि आपण सर्वच 
सुटू." वरील कथेचा नायक शरीराने आणि मनाने फार 
थकलेला असल्याने जर त्याला आपली पत्नी गेल्याचे 
स्वप्नात दिसले असेल, तर फार आईइचये वाटण्याचे 
कारण नाही, त्याला पत्नी बरी झाल्याचे स्वप्न का 
पडत नाही ? याला दोन उत्तरे संभवतात. एक तर 
त्याच्या मनावर हे पक्के ठसले आहे, कौ हा मुदतीचा 
ताप आहे; तो नचानक लवकर बरा होण्यासारखा 
नाही. दुसरे असे, कौ इतरांप्रमाणे त्याच्याही मनात 
हिस्रतेचा अंश असणार. पत्नी गेली तर-येथन गेली 
तर-जगातुनच गेली तर-एक पीडा संपेल असा 
विचार त्याच्या नेणिवेत येऊन गेला असणे स्वाभा- 
विक आहे. तो कितीही पत्नीनिष्ठ असला तरी इतर 
स्त्रियांकडे त्याचे अधूनमधून लक्ष गेलेले असणे, 


शांतारामांच्या कथा (उत्तराचे ) ष्‌ 


त्यांच्याविषयी त्याच्या मनात अभिलाषा तिर्माण 
झालेली असणे, आणि अश्या वेळी पत्तीची अडचण 
वाटलेली असणे, हे सर्व संभवनीय आहे. अश्या 
स्वप्नामुळे एखादा दचकून जागा झाला असता. या 
कथेचा नायक जागा होत नाही याचे कारण असे, कौ 
त्याचा अत्यहं फारसा बलवान व उग्र नाहो. त्याचे 
एकूण व्यक्‍तित्वच फारसे बलवान नसावे. त्यामुळे 
साहजिकच त्याच्यावर सेन्सरचा कडक पाहारा 
नाही. त्याच्या व्यक्तित्वात सुखलालसा व कतेव्यबुद्धी 
या दोन्ही शक्‍ती आहेत. नायक अपराधीपणाच्या 
टोचणीमुळे नेणिवेत असलेल्या सुखलोलुपतेला 
स्वतःच्या व्यक्‍्तित्वाच्या केंद्रस्थानी बसवतो. “मी 
म्हणजे स्वार्थ, मी म्हणजे मोह ' असे सवे वेळ म्हणतो. 
पण हे मूल्यमापन योग्य नाही. त्याच्या पत्नीला 


त्याच्य़ा स्वभावाची जास्त समतोल अज्ञी जाण आहे. . 


ती बरीच समजूतदार व शहाणी आहे. आणि म्हणून 
ती म्हणते, ' तुम्हांला मी ओळखत्यें. तुम्हांला सांगू 
तुम्ही कोण आहांत, कसे आहांत ? तुम्हीं किनई वेडे 
आहांत - वेडे. ' (कित्ता, पृ. ९८) हे तिचे भाषण 
म्हणजे एखाद्या दिवास्वप्ती वाडःमयकृतीचा बुद्धीला 
न पटणारा पण अहंला गोंजारणारा असा सुखमय 
शेवट नव्हे. हे खर्‍या अनुभवाचे बोल आहेत. 
आपल्यासाठी आपल्या नवऱ्याने किती खस्ता 
खाल्या आहेत हे तिळा माहीत आहे. देहा-मनाला 
यातना देणारा पण अल्पकाळात संपणारा त्याग 
करणे हे कठीण खरे. पण त्यापेक्षा जास्त कठीण 
म्हणजे कह्याच्या तरी साठी दिवसचे दिवस खस्ता 
खाणे. पहिल्या प्रकारचा त्याग लवकर संपतो, आणि 
आपण त्याग करतो आहोत याचे थ्रिल वाटत असते. 
म्हणन तो सुसह्य, कदाचित भानंददायकही वाटतो. 
देशभक्तीची किमत म्हणून खाल्लेले फटके हे या 
प्रकारच्या त्यागाचे उत्तम उदाहरण ठरतील. पण 
दररोज अनेक वेळा याप्रमाणे अनेक दिवस एखाद्या 
पेशंटला बेडपॅन देणे यात कसलेही थ्रिल नाही, 
ज्याला आनंद म्हणता येईल असे काहीही त्यात 
नाही. कथेच्या नायकाने हे सवे केल्याचे हपाग्यी 
पत्नीने पाहिलेले आहे. म्हणून नवर्‍याच्या व्यक्‍्ति- 
त्वाची ती प्रगल्म दृष्टिकोनातून परीक्षा करू शकते. 

शांतारामांच्या कथाविषयांच्या व्याप्तीचा सुरु- 
वातीला विचार करीत असताना आपण असे पाहिले, 


को हे विषय बहुतांशी नेहमीच्या जाणिवेच्या 
पातळीवरचे असतात. नंतर आपल्या असे लक्षात 
आले, की काही कथांमध्ये नेणिवेतील सामग्रीचा 
समावेश झाल्याने ही कथा रंदावली आहे. ज्या 
इतर प्रकारांनी ती आणखी रुंद झाली आहे त्यांचा 
यापुढे आपण विचार करणार आहोत. 

शांतारामांनी काही भास-कथा लिहिल्या आहेत. 
त्यांचे आता विश्‍लेषण करायचे आहे. दिवास्वप्ना- 
प्रमाणे भास ( हॅलुसिनेशन ) हा सुद्धा वास्तवाच्या 
आधाराने निर्माण होतो. दिवास्वप्न कसे निर्माण 
होते हे आपल्या परिचयाचे आहे. समजा, एखादा 
परीक्षार्थी अभ्यास करायला बसला आहे. त्याचे 
डोळे उघडे असतात, त्याला वास्तवाचे भान असते. 
आणि एक दिवास्वप्न जन्माला येते. त्यात तो 
परीक्षार्थी कल्पनेच्या पातळीवर जातो आणि तेथे 
त्याला वाटायला लागते, की आपण परीक्षेत पहिले 
आलो आहोत. या अनुभवनिमितीला मदत म्हणून 
अधूनमधून त्याला काही दृक्‌प्रतिमा, नादप्रतिमा 
यांचा उपयोग होतो. पण दिवास्वप्नात या प्रतिमांना 
प्रत्यक्ष वास्तवदशनाचा ठसठशीतपणा सहसा नसतो. 
विशिष्ट भावनिक, बौद्धिक इच्छातृप्तीचे अनुभव 
देण्याची प्रतिमांची क्षमता त्या ठसठशीत असण्यावर 
अवलंबून नसल्याने त्या पुसट, क्षणजीवी असल्या 
तरी चालू शकते. वरच्या उदाहरणातील परीक्षार्थी 
जेव्हा दिवास्वप्तातुन बाहेर येतो, तेव्हा त्याला 
समोरच्या पुस्तकाचे स्पष्ट भान येते. इतका वेळ 
त्याला त्या पुस्तकाची जाणीव नसते असे नाही. 
ती असते; पण अंधुक झालेली असते. दिवास्वप्न 
संपल्यावर ती पुन्हा स्पष्ट होते आणि दिवास्वप्नात 
जे अनुभवले होते त्याची जाणीव अस्पष्ट होते किवा 
भजिबात विरून जाते. दिवास्वप्नातील अनुभव व 
वास्तवातील अनुभव यांना एकाच वेळी सारखीच 
स्पष्टता मिळत नसते. भासात मात्र हे होऊ शकते. 
एका जगाची जागा दुसरे जग घेते असे नाही; दोन 
जगांतील घटकांची सरमिसळ होऊ शकते. ती 
अर्थात कोणाच्या परी अनुभवात होते; वास्तवात 
होते असे नाही. शांतारामांच्या काही कथांमध्ये ती 
वास्तवातही घडल्याचे दाखविले आहे. त्यांपैकी 
एका कथेचा विचार आपण थोडा नंतर करणार 
आहोत. 


द नवभारत 


: चंद्र माझा सखा ' ही एक भासकथा आहे असे 
म्हणता येईल. तिचे दुसरे, कदाचित जास्त महत्त्वाचे 
वैशिष्ट्य असे, की तिच्यात एका तरल भावावस्थेचे 
(मूड) फार प्रत्ययकारी चित्रण केलेले सापडते. 
वा कथेतील नायिकेला नाजूक, तरल अनुभव 
घेण्याची क्षमता निसर्गाकडूनच मिळालेली आहे. 
तिला नाजूक सुंदरताच अनुभवायला येते, नाजूक 
बांधणीचेच अनुभव येतात. हा नाजुकपणा म्हणज 
दिवास्वप्नातील फसवा गोडपणा मात्र नव्हे. 
प्रत्यक्षात ज्या गोष्टी कडू, खडबडीत असतात, 
त्य़ा दिवास्वप्नात गोड व गुळगुळीत केलेल्या असतात. 
तरल दृष्टीच्या लोकांना जो नाजुकपणा व गोडवा 
अनुभवाला येतो, तो वास्तवात खरोखरच असतो. 
सामान्य माणसांना त्याची जाणीव होत नाही याचे 
कारण इतकेच, की त्यांची संवेदनश्लीलता कमी पडते; 
सूक्ष्मता टिपण्याची क्षमता त्यांच्यांत नसते. या 
कथेतील नायिकेची अश्या ढोबळ-दृष्टी माणसाशी 
गाठ पडली आहे, की त्याच्या तुलनेने तिच्या तरल- 
पणाला विशेष उठाव मिळतो. त्यांच्यातील भेद खरे 
म्हणजे जातीचा आहे, नुसता श्रेणीचा नाही, आणि 
तरीही तिळा आश्या वाटते आहे, की कधीतरी त्याला 
आपली मनःस्थिती कळेल, त्याच्यात व आपल्यात 
विनिमय होईल, त्यामुळे या कथेला एक प्रकारच्या 
आतंतेची किनार मिळालेली आहे. 

नायिका बरेच दिवस आजारी असावी. नेहमीच्या 
हालचालींच्या अभावामुळे तिची ज्ञानेंद्रिये फार 
तीक्ष्ण झालेली आहेत. म्हणून कथेतील वणंने सुक्ष्म 
व प्रत्ययकारी झालेली आहेत. त्यांच्यांतील इंद्रिय- 
संवेद्यता प्रकर्षाने लक्षात येईल इतकी तीब्र आहे. 
काही उदाहरणे घेतल्यास हा मुद्दा स्पष्ट होईल. 
“मी उठल्ये तेव्हा मध्यरात्रीची सामसुम होती. पण 
सामसुम तरी का म्हणायचं ? मला घरातल्या सग- 
ळ्यांचे इवास ऐकू येत होते. कुणाचे रवास, कुणाचं 
घोरणं, माझा इवाससुद्धा मला स्पष्ट ऐकू येत होता. 
सगळं घर इवासाच्य़ा आवाजानं, घरघरीनं घुमत 
होतं, फार काय़, बाहेरच्या सृष्टीचा इवासदेखील 
मला स्पष्ट ऐकू येत होता. ' (चंद्र माझा सखा, 
पृ. १८४), “कधी चमत्कारिक दृद्यं डोळयांपुढं 
तरळायची, फुलांना पंख फुटून ती आकाक्यात उड 


८९१ 


लागली आहेत किंवा मी कशिदा काढत बसल्ये 


जानेवारी, १९८३ 


असून माझ्ता एक पाय सतत धडकत असणाऱ्या 
चितेत अडकला आहे, अश्ली अगम्य दृश्यं दिसायची. 
कधी ती स्वप्नातली वाटायची, तर कधी खरी, अंग 
तापून यायचं, कपाळ घामानं भिजून यायचं, घामाला 
वास सुटायचा ... कधी खोलीतल्या घड्याळाच्या 
टिकटिक आवाजाबरोबर वेळ सांडत असल्यासारखं 
वाटायचं, तर कधी सगळे आवाज थांबले आहेत 
आणि कालगतीला खंड पडला आहे असं वाटायचं 
..» (कित्ता, पू. १८५) 

तिला चित्रविचित्र अनुभव येतात, भास होतात, 
स्वप्ने पडतात, एक दिवस अश्या अधंजाणिवेच्या 
अवस्थेत ती स्वत:ला खोलीच्या बाहेर गेल्याचे, 
बागेतील चांदण्यात उभी रा हिल्याचे पाहाते. हहान- 
पणापासुन आपल्याला कोणीतरी बोट धरून नेत आहे 


- असा तिचा अनुभव असल्यामुळे आपण बाहेर का 


गेलो, बागेतच का गेलो याचे स्पष्टीकरण देता येत 
नाही. ती जणू झपाटली गेली आहे. 

* सभोवतालच्या इवसनानं माझा जीव गुदमरून 
गेला. आतापर्यंत मी गुदमरलेलं जीवनच जगत 
होत्ये; पण आता अगदी कहर झाला आहे असं मला 
वाटू लागल. यातुन काही सुटका नाही का म्हणून 
मी अंधारात इकडे तिकडे बघू लागल्ये... अंधारात 
मला दिसलं- प्रकाश दिसला. खोलीच्या वरच्या 
खिडकीतून, बारीक फटीतून चंद्राची किरणं झिरपत 
होती. त्या किरणांकडे पाहताच माझी अस्वस्थता 
ओसरू लागली; मला मोकळंमोकळं वाटूं लागलं; 
माझं शरीर हलकं झाल्यासारखं वाटलं, चंद्राची ती 
कोवळी किरणं पाहताच मी हरखल्ये; काहीशी 
हरवल्ये.' (कित्ता, पृ. १८६), तो घराबाहेर पडते. 
शरीराला हलकाई आलेली असल्याने पिसासारखी 
अलगद बाहेर येते. यानंतरचे नाजूक चित्र पाहा : 
* वाडीतल्या वेळातून भारपार जाणाऱ्या चंद्रकिर- 
णांनी भूमीवर छायाप्रकाज्ञाची जी जाळी विणली 
होती, त्यात मी गुरफटल्ये गेल्ये... जमिनीवरली 
छायाप्रकाशाची जाळी- माझ्या अंगावर आली. 
माझ्य़ा अंगावर उमटलेलं ते जाळं - छायाप्रका- 
शाच्या उभ्या-आडव्या धाग्यांचं ते जाळं- त्यांतून 
पाय काढला तरी मी पुन्हापुन्हा त्यात फसत होत्ये.' 
(कित्ता, पृ. १८७), ती त्याच अवस्थेत शुद्ध, स्वच्छ 
निर्मळ चांदण्याच्या विश्वात येऊन पोचते. किरणांना 


१] 


शांतारामांच्या कथा ( उत्तराचे ) ७ 


आता आल्हादतेशिवाय आणखी एक वेगळ्या प्रका-, 


रची ऐंद्रियता प्राप्त होते. ' त्या ठिकाणी येताच 
माझ्या व्यक्तित्वाचा कणन्‌ कण एका मस्त सुवासानं 
भारून गेला, चांदण्याच्या त्या सुगंधानं मी भारून 
गेल्ये. चांदण्याचा सुगंध ? तुम्ही म्हणाल, तो सुवास 
रातराणीचा असेल. तुम्ही म्हणाल तसंही असेल 
कदाचित. पण रातराणीचा गंध माझ्या ओळखीचा 
का नाही? त्या रात्री मी अनुभवलेला तो सौरभ 
निश्‍चितच चंद्रप्रकाशाचा होता... माझ्या शरीराला 
सुखवणारा, मनाला गुदगुल्या करणारा तो रेशमा- 
हुन तलम स्पशय चांदण्याचाच होता.” (कित्ता, पृ. 
१८७-८८) 

यानंतरचा अनुभव व्यक्‍्तित्वातील जडता गेल्याचा, 
मृक्‍ततेचा आहे. “तो स्वच्छ, तलम, सुगंधी प्रकाश 
मी मनसोक्त उपभोगीत उभी राह्यले. आता 
कासावीस उरली नाही. अस्वस्थता राह्यली नाही. 
जडपणाची जाणीव संपली. अंधाराची पाठशिवण 
संपली. आता नुसता प्रकाश, नुसता आनंद, नुसती 
प्रसन्नता. मी संपूर्ण आनंदमय झाल्ये होत्ये, माझ्या 
ठप्रव्तित्वाची सगळी ओझी गळत होती.- वस्त्राचं 
ओझं. शरीराचं ओझं. आपली वस्त्रं गळली 
आहेत, आपल्या देहाचं जोखड उतरलं आहे 
आणि आपण केवळ प्रकाशमय केवळ आनंदमय 
झालो आहोत एवढीच जाणीव उरली होती. 
इंद्रियांच्या संवेदना होत्या; पण त्या संवेदनांचं 
बंधन नव्हतं. ज्या चंद्रानं ही जादू केली होती, 
त्याच्याकडे मी पाहात होत्ये आणि मोरपिसा- 
सारखे माझ्या सबंध देहाला नवीन डोळे आले 
होते. त्या अनंत डोळ्यांनी मी चंद्राकडे बघत 
होत्ये ' (कित्ता, पू. १८८). तिच्या या बघण्यात 
तृप्त मातेची, प्रयसीची स्तिग्धता आहे. आनंदमय 
एकघत, निविघ्त समाधीसारखाच हा अनुभव आहे. 
चंद्राला आलिंगन देण्यासाठी ती हात पुढे करते आणि 
ही समाधी भंग होते. तिचा अति-गद्य नवरा तिला 
शोधत येतो आणि ओढत घरात घेऊन जातो. हे 
येवढ्यावर थांबत नाही. त्याच्या मनात तिच्या- 
विषयी, बहुतेक तिच्या चारित्र्याविषयी संशय 
निर्माण होतो, इतका तरल अनुभव इतक्या समर्थ- 
पणे दिल्यावर लेखकाने स्वतःच कथेवर अनो- 
चित्याची कुऱ्हाड चालवली आहे. पतीच्या मनात 


संशय निर्माण झाला आहे, त्यामुळे तिचा हिरमोड 
होतो, त्याची समजूत कशी घालता येणार या विचा- 
राने ती धास्तावली आहे. आतापर्यंत गंफिलेल्या 
भावोमींच्या रांगोळीत विरस, धास्ती यांची भर 
पडून एक नवीनत्नत ताण निर्माण होतो, एका नव्या 
संदलेषणाचे आव्हात निर्माण होते. पण प्रत्यक्षात 
घडते ते भलतेच. कथेतील शेवटच्या दोन पृष्ठांमध्ये 
लेखकाने या संपन्न अनुभवात भडक नाटकीपणाचा 
घटक (मेलोड्रॅमॅंटिक एलेमेन्ट) घुसडला आहे. नव- 
ऱ्याच्य़ा चेहऱ्यावर विषाद, संशय यांची छाया येऊन 


-जाणे इतकेच नायिकेची समाधी भंगण्याला पुरेसे 


होते. आतापर्यंत निर्माण केलेल्या वातावरणाला 
जास्त काही झेपण्यासारखेच नाही. परंतु लेखकाने 
पुढील वाक्ये लिहिन कथेचा तोल बिघडू दिला आहे. 
* भिंतीवर लावलेल्या आपल्या फोटोंकडे तुम्ही 
आळीपाळीनं बघू लागला... तुमचे डोळे ओले झाले 
असावेत. . . तुम्ही आलमारी उघडढीत आणि आपण 
एकमेकांना वेळोवेळी लिहिलेली पत्रं भराभर बाहेर 
काढलीत. ती तुम्ही न वाचताच परत आलमारीत 
कोंबलीत, आणि पांढऱ्याफटक भितीकडे शून्यपणं 
पाहात बसलात.' (कित्ता, पृ. १९०) 

वरील कथा जशी भासकथा आणि भावस्थिति- 
कथा (मूड-स्टोरी) आहे तशीच “खार ही कथाही 
आहे. लेखकाला रस्त्यात त्याची पत्नी भटते. तो 
तिला ओळखत नाही; तो मान वळवतो आणि 
त्याला एक खार दिसते. तिच्याशी तो गप्पा मारतो, 
तिला पकडण्याची धडवड करतो, तिच्यामागे धावतो. 
ती हाती ळागत नाही हे लक्षात आल्यावर घरी 
येतो. खारीने दिलेले आव्हान स्वीकारून तिच्यावर 
कविता लिहायला लागतो. पण आता भास विरला 
आहे. स्वतःच्या पत्नीकडे पाहून लेखकाला खार 
दिसली होती-किंवा असेही असेल, को स्वतःच्या 
पत्नीचे खारीत रूपांतर झालेले त्याने पाहिले होते- 
ती खार आता त्याच्या जगात कोठेही नव्ह्ती. या 
बदललेल्या परिस्थितीत तो लिहायला घेतलेली 
कविता पुरी करू शकत नव्हता. “खार! हो भास- 
कथा व भावस्थिति-कथा आहे; तसेच तिला प्रती- 
कात्मतेचे परिणामही लाभले आहे. खारीला क्षणा- 
र्धात दृष्टीसमोर चमकून जाणारी स्फूर्ती हा अर्थ 
आहे हे चटकन लक्षात येते. 


८ नवभारत 


वरील दोन्ही कथा प्रामुख्याने आल्हादाने भरलेल्या 
अशा आहेत. आता भीती, अनाकलनीयता यांनी 
भारलेल्या तीन भासकथांचा विचार करू. या तिन्ही 
कथांचे वैशिष्ट्य असे, की त्यांच्यांतले भास कोणा एका 
व्यक्‍्तीपुरते मर्यादित नाहोत. ते ज्ञातृसापेक्ष असले, 
तरी पुर्णपणे. व्यक्तिसापेक्ष नाहीत. ' दीपत्कार ' या 
कथेत काही विलक्षण अनुभव व्यक्‍त झाले आहेत, 
निवेदक संगीताची मैफिल ऐकायला गेला असताना 
त्याला ते आले आहेत. त्यांतले काही त्या मंफिलीतील 
इतरांनाही आलेले आहेत. ' मीं एकटाच नव्हतों, 
माझ्यासह सगळा संगीत मंडप उंच उचलला गेला 
गेला होता... आम्ही सारखे वर चाललों होतों... 
पृथ्वी आकाशाला बिलगली होतो. आकाशा पृथ्वीला 
आलिंगन द्यायला वाकलं होतं... मीं ऐकत असलेलं 
संगीत किन्नरीचं, माझ्या हृदयाचं कों तारकांचं 
हें मला समजत नव्हतं. मला वाटत होतं, मी 
तारकाच्या अगदी जवळ गेलो आहे. . . जिथं नुसता 
प्रकाश होता. .. त्या प्रकाशाच्या प्रासादांत आम्ही 
सगळे जीव... स्वच्छंद वावरत होतो.! (धर्म, 
पृ. १२९-१३०) 

यानंतर अचानक मांडवातले दिवे जातात आणि 
एक वेगळाच अनुभव सुरू होतो. तो तीव्र बेभानीचा 
(फ्रेंशी) आहे. ही बेभानी संगीतामुळे निर्माण 
झालेली असेल, पण ती संगीताची नव्हे. कोठल्यातरी 
अनाकलनीय अशा शक्‍तींनी तेथे जमलेल्या सर्व समु- 
दायाचा ताबा घेतल्यासारखे झाले आहे. संगीताच्या 
एकघन अनुभवापासून लोकसमूह. आदिम प्रेरणांनी, 
विज्षेषत: मुक्‍त लेंगिकतेने भारलेल्या जवळजवळ 
तितक्‍याच एकघन अश्या अनुभवाकडे जातो. ' काय 
झालं, कुणालाच कळेना. एकाएकी आरडाओरड सुरू 
झाली, धावपळ सुरू झालो, मीं विरळ वातावरणांतून 
एकदम जमिनीवर आदळलों. छे, छे, जमिनीच्य़ाही 
खाली- गतत. मंडपांतळे सगळे दिवे एकाको गेले. 
गाणं बंद झालं, कोलाहल वाढला. . . काळाकुट्ट 
अंधार ! कांहीं दिसत नव्हतं. मी... कुठं चाललों 
होतों? चाचपडत मीं इकडे तिकडे फिरत होतों. 
माझा मित्रही मळा गवसत नव्हता. कुणीच मित्र गंव- 
सत नव्ह्ता ... स्त्रियांच्या भेदरलेल्य़ा किकाळ्या सुरू 
झाल्या, चित्कार वाढू लागले, त्यांचा मागोवा घेत 
मीं नुसता चाललो होतों- फेकला जात होतों. खोल 


जानेवारी, १९८३ 


“खोल. अंधाराच्या गृहेंत, मला स्त्रियांचे घाबरलेले 


भावाज तेवढे ऐक्‌ं येत होते आणि मीं त्या भेदरलेल्या 
आवाजांचा पाठलाग करीत त्या अंधःकाराच्या 
काळ्याकभिन्न गहेंत धांगत चाललो होतों... त्या 
किकाळयांच्या दिशेनं, वस्त्रं जिकडे फाटत होत 
तिकडे. इतके दुःशासन, इतक्या द्रौपदी. त्यांना कोण 
सोडवणार ? कोण वस्त्रं पुरविणार ?' (धर्म, पृ. 
१३०) निवेदकाची पहिली प्रतिक्रिया भांबावल्याची 
घाबरल्याची आहे. काहीतरी भयंकर घडते आहे. 
नेक्की काय ते कळत मात्र नाही. कोणीतरी संकटात 
असावे, स्त्रियांवर अत्याचार होत असावेत; त्यांना 
सोडविलेच पाहिजे. पण त्या आवाजांच्या जंवळं 
पोचल्यावर त्याच्या लक्षात येते, की जे चालले आहे 
त्यात हिख्ता जरूर नाहे. पण ती एकतर्फी नाही, 
सारख्याच बेभान झालेल्या दोन्ही बाजूंकडून एका 
सनातन मूल प्रवृत्तीचा मुक्‍त आविष्कार होतों आहे. 
विशिष्ट समाजाच्या संस्कारांनी घडविलेली माणसे 
येथे नाहीत; येथे आहेत आदिमानव, लैंगिक उन्मादाने 
बेभान झालेली केवळ शरीरे. ' हे आवाज भीतीचे 
नव्हेत, गोंधळाचे नव्हेत. हे सगळे आवाज प्रीतीचे, हे 
सगळे आवाज उन्मादाचे. वस्त्रं फाटली जात नव्हृती' 
आभरणं हिसकावली जात नव्हती. स्वखुषीनं सगळे- 
जण आणि सगळ्याजणी वस्त्रं भिरकावून देत होत्या, 
दागिने फेकून देत होत्या. पुरुषांची वस्त्रं आणि 
स्त्रियांची वस्त्रं एकमेकांवर आदळत होतीं. एक- 
मेकांत गुरफटली जात होतीं. ज्यांची वस्त्रं एकमेकांत 
गुरफटतील ते एकमेकांचे सल्ले, एकमेकांच्या सख्या. 
माझी सखी कोण?... मी धांवत होतों. स्त्रिया 
मला हल देत होत्या. ओरडून मला त्या बोलवीत 
होत्या, हा पाठलाग किती वेळ करायचा ? केव्हा- 
पासुनचा तो चालला होता ? पळाच्या सुखासाठी 
स्त्रिया धावत होत्या, पुरुष धावत होते- युगानुयु गं. 
मी अगदी थकून गेलो होतों, घामाझोकळ झालों 


होतों. 

इतक्यांत दिवे परत आले ... मी माझ्य़ा जागे- 
वरच होतों. माझा मित्रहि आपल्या जागेवरच होता. 
पण माझं कपाळ घामानं 


| ओलंचिब झालं होतं. 
अधाराच्या लांबच लांब गृहेंत धावतांना मला आलेला 
घाग मी पाबरळो... माझं मन उजळून टाकणाऱ्या 
त्या दोवमालेकडे पाहत मीं हात जोडले झाणि 
ल वळन ऊण" " 
"कखगघर चिघ्जचन 
विक 


“-चसर ळत 


शांतारामांच्या कथा (उत्तराचे ) ध्द 


माझ्य़ा मुखांतून उद्‌गार निघाले, “ शोताकारं 
भूजंगशयनम्‌...” त्यानंतरच्या गायनांत माझं लक्ष 
लागलं नाही... सगळंच एकमेकांशी विसंगत वाटत 
होतं. त्या मैफलींत बसायला कुणीच लायक नव्हतं. 
ती मैफल नव्ह्ती. एकमेकावर तुटून पडायला दबा 
धरून बसलेल्या प्राण्यांचा तो मेळावा होता ... लव- 
करच तें गार्ण संपलं आणि आम्ही सगळे खाली 
मान घालून धराकडे परतलो. एखादं प्रेत सरणावर 
ठेवून परतावं तसे. ' (कित्ता, पृ. १३०-१३१) 
घरी आल्यानंतरही निवेदक विमनस्क व भ्यायले- 
लांच आहि. त्याच्या हे पक्के लक्षात आले आहे, कौ 
अंधारात भय आहे. संस्कृतीच्या संरक्षक तटबंदीच्या 
बाहेर फेकले जाण्याचे, मानवजातीच्या आदिम अव- 
स्थेत जाण्याचे हे भय आहे. प्रकाशातच सुरक्षितता 
आहे. आणखीही एका शक्यतेचा विचार करायला 
हवा. आपल्या सुरक्षित संस्कृतीतच अशा काही वाटा 
आहेत, की ज्यांच्यावर मार्गक्रमण करीत आपण एका 
विशिष्ट ब्रिदूपलीकडे गेलो, कौ आपल्या भाजच्या 
संस्कृतीच्या बाहेर अचानक फेकले जाण्याची शक्‍यता 
असते. उदाहरणाथ, विशिष्ट प्रकारचे संगीत, नृत्य. 
निवेदकाला या वाटांचेही भय वाटते आहे का? तसे 
असणे अशक्य नाही; पण निवेदकाला त्याची स्पष्ट 
जाणीव नसावी. कदाचित असे असेल, कौ त्याला 
एखादी मैफल हवी आहे; पण अशी, तीब्र झिंग 
आणणारी, बेभान करणारी बैठक नको आहे. इतके 
मात्र निश्‍चित, की त्याला अंधाराची प्रचंड, अनामिक 
भीती वाटत आहे. आदिमानवापासून आजपर्यंत 
सर्वांना ही भीती वाटत आलेली आहे. म्हणून तो 
दिवा जळत ठेवून स्वतःशी पुटपुटत राहातो, “ दिव्या 
दिव्या दीपत्कार ... 

“ निवारा ' या कथेतील अनुभवही या संदर्भात 
महत्त्वाचा आहे. येथे एका रात्री पाहिलेल्या दृश्याचे 
वणन आलेले आहे. त्यातील घटक व घटिते खरे 
पाहता परिचित अशीच आहेत. पण आज ती वेगळी 
भासत आहेत. आज त्यांच्यावर तीब्र मानवी भावना- 
दोंचे आरोपण झालेले असल्याने त्यांना अतिप्राकुृतिक 
(सुपरनॅचरल) स्वरूप प्राप्त झाले आहे. समोरच्या 
रस्त्याच्या बोळी या जाडजूड रक्तवाहिन्या वाटत 
आहेत; त्यांच्यातील अंधार गोठलेल्या रक्‍तासारखा 
काळाकाळा आहे; घराच्या सावल्या वेडीच्या केसांच्या 

न. भा. २ 


बटांसारख्या आहेत. त्यांच्या जोडीला स्मशानातल्या 
कोल्हेकुईसारखा म्हातारीच्या गाण्याचा आवाज आहे. 
हे भेसूर दृश्य अचानक वेड्या हालचाली करू लागते. 
विजेचा खांब आणि झाडे या एरवी स्थिर अस- 
णाऱ्या वस्तु हलू लागतात. कुठल्यातरी अभद्र अश्या 
अमानवी शक्‍तीने सवे आसमंत भारले जाते. “पण 
मी पाहत होतो: मी एकत होतो असं म्हणायचं? 
जो कोणी हे पाहत होता, ऐकत होता तो मी नव्हतो. 
ज्याला देह नाही असा कुणी तरी पाहत होता; 
ऐकत होता. ती विदेही जाणीव असह्य होती. त्या 
दारोरहीन जाणिवेनं माझ्या सगळ्या चेतना स्तब्ध 
केल्या होत्या; काळाचा प्रवाह गोठवून टाकला 
होता; काळाच्या स्फटिकावर चित्रविचित्र दृश्यं 
आणि ध्वनी कोरले होते. .. माझा देह, त्या देहाशी 
एकरूप झालेलं मन, सगळय़ा गोष्टींचा अथे समजून 
घेणारी बृद्धी- सगळं स्थिर झालं होतं, बंदिस्त झालं 
होतं. त्या बंदिवासातून सुटण्याची मी घडपड करू 
लागलो. जिवाची पराकाष्टा केली आणि हातपाय 
झटकले... लडखडत गच्चीच्य़ा कठड्याशी उभा 
राह्यलो... त्या भयाण अवस्थेत कुणाच्या तरी 
अस्तित्वाचा आधार हवा म्हणून मी खाली भिर- 
भिरत पाह्यलं. समोरच्या खाटेवर तो सिंधी व्यापारी 
पडला होता; त्याच्या शेजारी त्याची बायको उभी 
होती... आणि विचारीत होती, “ काय झालं 
तुम्हांला ? असे का घाबरला ?” त्या सिध्याचं धोतर 
सुटलं होतं, ते कसंबसं तो ठीक करीत होता. मध्येच 
त्या विहिरीकडे व विहिरीवरच्या माडीकडे पाहत 
होता व विचारत होता, “ते थांबलं काय? ... 
तो सावल्यांचा नाच, ते कुत्र्याच्या विव्हळण्यासारखं 
गाणं . . . 

“ कुठल्या सावल्या अन्‌ कुठला नाच ? कुठलं 
गाणं ?” तिनं विचारलं. 

त्यानं... उत्तर दिलं “ मला फार वाईट स्वप्न 
पडलं होतं.” 

...मी मनाझ्ली म्हणालो, ते स्वप्न नव्हतं; ते सत्य 
होतं...” (चंद्र माझा सखा, पृ. ७५). झाडांच्या 
सावल्या, म्हातारीचे गाणे या सर्व प्राकृतिक गोष्टी 
दोन वेगळ्या माणसांच्या अनुमवाचा विषय होऊ 
शकतील; पण भीतिदायक अशा अमानवी शक्‍तींनी 
झपाटलेला सर्व आसमंत. हां निवेदक व त्याचा 


१० 


शेजारी या भिन्न व्यक्तींच्या अनुभवाचा विषय होतो 
हे कसे ? दुसर्‍या बाजूने असा प्रश्‍न विचारता येईल, 
की प्रस्तुत अनुभव इतरांना, उदाहरणाथ, त्या सिंधी 
शेजाऱ्याच्या बायकोला, का येत नाही ? याला दोन 
उत्तरे सुचतात. काही वेळा वास्तवाचे स्वरूपच असे 
असते, को त्यामुळे एकाच प्रकारची भावनिक प्रति- 
क्रिया अनेकांमध्ये अपरिहार्यपणे जागृत होते. विद्वो- 
षतः ज्यांची संवेदन्लीलता एकाच प्रकारच्या सांस्कु- 
तिक वातावरणाने घडविली गेली आहे त्यांच्या 
बाबत असे घडणे फारच संभवनीय आहे. एखाद्या 
स्मषानासारख्या ठिकाणी मध्यरात्रीच्या किरं अंधा- 
रात किकाळी ऐकू आली तर सामान्यपणे 


“कोणाही माणसाच्या अंगावर कोटा उभा राहोल.. 


त्या माणसावर जर पारंपरिक हिंदू श्रद्धांचा परि- 
णाम घडला असेल, तर तो त्या किकाळीचा संबंध 
निश्‍चितच अतिप्राकृतिक (सुपर नॅचरल) शक्‍तींशी 


लावील. या कथेचा निवेदक व त्याचा शेजारी यांच्या. 


धाभिक श्रद्धा समान असल्याने, आणि त्यांना अचानक. 
एकाचवेळी जाग आल्याने त्यांच्या अनुभवांत विलक्षण 


साम्य निर्माण झाले असावे. दुसरे उत्तर असे, की. 


ही कथा एका गृहीतकृत्यावर आधारलेली आहे. ते 
म्हणजे अतिप्राकृतिक शक्‍ती या आपल्या भोवतीच्या 
वास्तवाचा .एक घटक आहेत. त्यांचे अस्तित्व 
नेहमीच जाणवत नाही. केव्हा केव्हा त्या वास्तवातील 
पदार्थांना भारून टाकतात. याची जाण मात्र काहीं- 
नाच येते, सर्वांना नाही. कदाचित या कथेत तरी 


छेखकाने या बाबत निश्चित अशी कोणतीच भमिका. 


वे 


घेतलेली नाही. 
* वाघ ' या कथेबद्दलही असेच म्हणावे लागेल. 


तीही कथा प्राकृतिक-अतिप्राकृतिक यांच्या सीमा-.. 


रेषेवरची आहे. आणि येथील निवेदकाची बघण्याची 
दृष्टी अधजाणिवेच्या पातळीवरची आहे. 
एका,रात्री घरचे नाही तर ठेल्यावरचे पान खाण्याची 
तल्लफ आली आहे, आणि तो सायकलवर बसुन, 
ठेल्याकडे निघाला आहे. एक अनाभिंक भोती त्याला 
पहिल्यापासुनच कुरतडायला लागते. 'अंघार नावाचं 
जे सत्य माझ्या घरातून मंधृकपणे दिसलं होतं ते 


मला चोहोबाजूंनी वेढू लागलं... परिचित मार्गावर : 
त्या, 


अपरिचित भय दडून बसलं आहे आणि 
भयाच्या बाजुनं जायला, आपलं सव धैय एकवटल. 


नवभारत 


त्य ला.; 


: घेतल्याचे दिसत नाही, 


' काही उत्तरे दिली जातात, 


: लागल्यावर निव्वेदकाच्या 


जानेवारी, १९८३ 


पाहिजे या निश्‍चयानं मी सायकल चालवीत होतो... 
ती भीती काही मला सोडत नव्हती.' (अंघारवाट 
पृ. १२२). तो अंधार आपल्याला एवढा का खुपू 
लागला आहे याचा मी पुढे जाता जाता शोध धेत 
होतो भाणि मला एकाएकी वाटलं को, माझ्या 
भयाचं कारण मला सापडलंय, माझी सावली मला 
दिसत नव्हती... सावलीवाचूनचं माझं अस्तित्व 
मला सहन होत नव्हतं आणि त्या सावलीच्या 
शोधात, शहराच्या किनाऱ्यावर असलेल्या दिव्यांच्या 
दिझ्षेनं मी निघालो होतो. (कित्ता, पृ. १२३ ) 
निवेदकाळा अंधाराची भीती वाटली हे समज 
शकते, अनादी काळापासुन माणसाला ती वाटत 
आलेली आहे. पण आपल्या सावलीच्या शोधात 
निघणे म्हणजे काथ असावे ? हा शोध एका 
अर्थाने व्यक्तित्वाचा शोध आहे. खरे म्हणजे 
सावली म्हणजे उजेडाचा अभाव- ती काळोखातच 
अंतर्भूत व्हायला हवी, पण ती मिट्ट काळोखा- 
पेक्षा वेगळी भाहे. मिट्ट काळोखात कोणालाच 
व्यक्तित्व नसते. अज्ञा काळोखापेक्षा सावलीची 
गोष्ट वेगळी आहे. ती कोणाची तरी, कशाची 
तरी असते. तिला विशिष्टता असते. पण संपुण 
काळोखाच्या, ज्ञेयरहिततेच्या, जाणीवर हिततेच्या 
पाइवंभूमीवर मात्र तिला अस्तित्व नसते, असु शकत 
नाही. काळोखाच्या विरुद्ध असलेले प्रकाशाचे, 
जाणिवेचे तत्त्व उपस्थित असेल, तरच सावली असू 
शकते, तिला व्यक्तित्व असू शकते. व्यक्तित्वाचा 
झोध हा निवेदकाच्या नेहमीच्या जाणिवेचा विषय 
असे असे वाटत नाही. अशा प्रकारचे अमतं 
पातळीवरचे प्रश्‍न उपस्थित करणे हे शांतारामांच्या 
प्रकृतीशी जुळणारे नव्हे. येथे बरील प्रश्‍न डोकावून 
जातात याचे कारण निवेदक आज आपल्या नेहमीच्या 
जाणिवेच्या पातळीवर नाही हे सूचित करणे इतकेच 
भसावे, लेखकाने या प्रश्‍नांचा पुढे कोठे मागोवा 
मगन कधीकधी स्वप्नात किवा 
अधजागृतावस्थेत काही प्रश्‍न उपस्थित केले जातात, 
त्या वेळेपुरती ती पटण्या- 
सारखीही वाटतात. कथेत सुचित झालेले भीतीचे 
वरील स्पष्टीकरण या जातीचेच असावे. 

राक्षश्यामने दिलेल्या खास पानाचा असर व्हायला 


एकदम ध्यानात येते की 


शांतारामांच्या कथा ( उत्तरा ) 


थोड्या अंतरावर वाघाचा एक छोटा बच्चा बसला 
आहे. राघेश्यामच्या दृष्टीने वाघाच्या तेथील उप- 
स्थितीत आश्चर्यजनक, भीतिदायक, विज्षेष दखल 
घ्यावी असे काहीच नसते. निवेदकाच्या मनातली 
भोती मात्र अनंत पटीने वाढते, तो दुचाकी दामटीत 
घरी पोचतो. घरात पाऊल टाकतो तोच त्याच्य़ा 
ध्यानात येते, की मगाचा वाघ घरातही घुसला आहे. 
पण मांजराखेरीज इतर कोणावर तो गुरग्रतसुद्धा 
नाही. तसाच निघून जातो. घरातले कोणी जागे 
होत नाही. ते उठल्यावर त्यांना वाघ येऊन गेल्याचे 
सांगावे तर त्याच्या अस्तित्वाचा काहीही मागमूस 
राहिलेला नसतो. इतकेच नव्हे तर ज्यातुत सर्व 
रामायण निर्माण काले ते पान खाल्ल्याचा सुद्धा 
पुरावा उरलेला नसतो. ' वाघ हा माझा स्वतःचा, 
सवंस्वी एकट्याचा अनभव होता. तो मो इतरांना 
वाटू शकत नव्हतो... तो अनुभव माझ्यापासून दूर 
गेल्यावरच इतरांकडे जाऊ दहकला असता.” (कित्ता, 
पू. १२७). काही दिवस जातात. तो पुन्हा राघे- 
इयामकडे जाऊन पान खातो. या वेळो त्याला 
रस्त्यावर वाघ दिसत नाही. घरी आल्यावर मात्र 
तो जवळ उभा असलेला दिसतो. आधीच्या सारखा 
याही वेळी वाघ कोणालाही इजा न करता निघून 
जातो. त्यानंतर निवेदक आणखी'एक पान खातो 
६ घरातल्या बंद वातावरणाचा विडा रक्‍तासारखा 
लाललाल होऊ लागला आणि तंबाखूचा कॅफ चढून 
खोली गरगरू लागली, खिडकीच्या गजांतुन रबरी 
बाहुलीसारखं डोकं बाहेर काढून भी विवणं अंघा- 
रावर पिक टाकली आणि रात्र किरकिरू लागली. 
माझा थरकाप झाला आणि भयाला अद्भूततेचे 
कोंब फुटले. पिवळ्या, काळ्या, लाल पट्ट्यांचा 
जाळ पेटण्याआधीच विझून गेला आणि त्याचा उग्र 
धूर धुपासारखा माझ्या डोळयांवर साचू लागला. 
जड झालेल्या डोळ्यांच्या इशाऱ्यावर माझ्या अंगा- 
वरील एकेक वस्त्र उतरू लांगलं आणि त्या वस्त्रांना 
पायाखाली तुडवीत लांब टांगांनी मी झोपायच्या 
खोलीकडे जाऊ लागलो. तोच माझ्या मागच्या 
अंगणातून कुजबूज, कोलाहल ऐकू येऊ लागला.' 
(कित्ता, पृ. १२९-३०) अंगणात शेजारीपाजारी 
जमलेले असतात. त्यांनी तो वाध पाहिलेला असतो. 
त्याच्यापासून त्यांना संरक्षण हवे असते. त्यासाठी 


११ 


निवेदकांने आपल्याला घरात घ्यावे अशी त्यांची 
विनंती असते. यानंतर त्यांच्यांत जो संवाद होतो, 
त्यात स्वप्नात असतो त्याप्रमाणे बराच हास्यास्पद 
चमत्कारिकपणा आहे. येथे लक्षात ध्यायचा मुद्दा 
म्हृणजे निवेदकाळा दिसलेला वाघ हा कोण्या 
एकाच्या मनाची निर्मिती नव्हे. तो. राघेश्याम, 


स्वतः निवेदक, त्याचे शेजारी या सर्वांच्या अनु- 


भवाचा दिषय झालेला आहे. म्हणजे त्याला वस्तु- 
गतता प्राप्त झाली आहे किंवा सावंतरिक ज्ञातृगतता 
प्राप्त झाली आहे असे म्हणायला हवे. कथा शहरा- 
जवळ घडते हे लक्षात घेतले, तर वाघाचे स्वख्प 
अनेकांना झालेला भास (व्हॅल्सिनेशन) असे घेणे 
योग्य ठरेल. 

या वाघाच्या प्रतिमेचा अथे कसा लावायचा ? 
त्याच्या प्रगट होण्यात व त्याच्या विषयीच्या प्रति- 
क्रियांत एक क्रम दिसतो. सवं बाजूंनी घेरणाऱ्या 
भोतिदायक अंधारात तो प्रथम अवतीणं होतो. पण 
त्याची सर्वांना भीती वाटतेच असे नाही. सुरुवातीला 
निवेदकाला भीती वाटते, पण राधेब्यामला नाही. 
नंतर शेजाऱ्यांना भोती वाटते, पण निवेदकाला 
नाही. वाघाला घरात घ्यायचे असते, त्याच्या 
सहवासाचा सराव करून घ्यावा लागतो. त्याची 
उग्रता, हिता नाहीशी होत नाहो; पण त्याला 
घरात धेतले, कौ त्याच्यापासून कोणालाही त्रास 
नसतो. त्याच्यापासुन भय असते फक्त मांजरीला, 
माणसाच्या घरात * पाळीव ' झालेल्या वाघाच्या 
मावशीला, वाघ म्हणजे माणसातल्या आदिम प्रेरणा 
असे मातले तर कथेचा काही प्रमाणात उलगडा 
होतो. सुसंस्कृत, नैतिक दृष्ट्या चांगल्या कडक 
आचारविचाराच्या माणसांना या प्रेरणा भीतिदायक 
वाटतात. काही सत्मवृत्त लोकांना रात्रीच्या रात्री 
झोपेशिवाय काढाव्या लागल्याचे आपण पाहतो. या 
लोकांना कसली तरी अनामिक भोती वाटत असते. 
काहीतरी संकट अचानक येईल, त्यापासुन सतत 
सावधगिरी बाळगली पाहिजे या भावनेच्या दाबा- 
खाली ते सरवेवेळ असतात. हे संकट बाहेर नसते, ते 
मनातच ठाण मांडून बसलेले असते. ते म्हणजे 
आपल्या आदिम इच्छांचे केंद्र - तत्‌ (इड) हे होय. 
ज्यांचा अत्यहं करडा असतो, त्यांना या आतल्या 
संकटाची सतत भीती वाटत असते, प्रस्तुत कथेतील 


अनुक्रमणिका 


१44 


निवेदक जेव्हा पानाच्या ठेल्याकडे जात असतो, तेव्हा 
त्याला प्रचंड भोती वाटत असते- किरं अंधाराचो- 
नेणिवेचो- जिला व्यक्‍्तित्वाच्या मर्यादा नाहीत अशा 
वांशिक नेणिवेची. त्या अंधारातुन मार्ग काढून त्याला 
मानवी संस्कृती, इतर माणसे, दुकानातले दिवे हे 
सवं पाहिजे आहे. तेथे त्याला त्याचा अह मिळेल, 
आणि त्याबरोबरच त्याची व्यक्‍तिगत नेणीवही. 
अंखेर तो प्रकाशाच्या किनार्‍याला लागतो. आता 
अंधार भाकारहीन राहिलेला नाही. त्याचे निश्चित 
स्वरूप धारण केळे आहे; वाघाचे, हा वाघ नेहमी 
दिसत नाही. एक तर तो उजेड-अंधाराच्या सीमा- 
रेबेवरच दिसतो. दुसरे असे, की त्याचे दिसणे व कडक 
जर्दयासारख्या पदार्थाचा अंमल शरीर-मनावर असणे 
यांच्यांत काहीतरी संबंध असावा; स्वतः निवेदकाच्या 
बाबतीत तर हे नक्की खरे आहे. राधेश्यामबद्दलही 
तसेच म्हणता येईल. (पण निवेदकाच्या शेजाऱ्यांच्या 
बाबतीत हे स्पष्टीकरण उपयोगी पडत नाही.) हा 
अंमळ चढला की वाघ दिसु लागतो; तो. चालू 
असताना वाघाचा स्वोकार-म्हृणजेच आपल्यातल्या 
आदिम प्रेरणांचा स्वीकार-करण्याकडे प्रवृत्ती होते. 
निवेदकाने स्वत:च्या घरी खास ठेल्यांवरून आणलेले 
पान खाल्ले व त्यानंतर त्याने भराभर कपडे काढून 
टाकले असे वणन येते. ते त्याने केलेल्या लेंगिकतेचा 
स्वीकार सुचविते. हा स्वीकार केवळ एकट्या माण- 
सावर अवलंबून नसतो. कारण कोणत्याही माणसा- 
वर आजूबाजूच्या समाजाचे दडपण असते. त्यांनी 
सुद्धा आदिम प्रेरणांच्या अस्तित्वाचा सारख्याच 
प्रमाणात स्वीकार केला, तर प्रत्येकाला आपल्या- 
मधल्या वाघाची कशी सोय करायची हे कळेल. 
एरवी नाही. निवेदक शेजाऱ्यांना म्हणतो, ' वाघ 
माझा नाही, कोणाचाच नसतो. अन्‌ असला तर 
तो ज्याचा त्याचा असतो, ज्यानं त्यानं आपा- 
पल्या वाघाशी सामना करायचा असतो? (कित्ता, 
पू. १३२). शेजारी निघून जातात. ' आतली दारही 
मी पक्की लावून घेतली आणि खोलीतल्या अंधारात 
बसलो. घरातल्या तबकातला विडा मी तोंडात 
घातला, तो विरघळत तव्हुता. 

जागरेपण मला सहन होत नव्हतं. आावारातल्या 
शेजाऱ्यांच्या रोखलेल्या इवासातील अनुच्चारित 
कोंलाहूळ माझ्या कानात कोंडलेल्या वाऱ्यासारखा 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


घुमत होता. मी क्षोपू ककत नव्हतो. त्याचं काय 
होणार ? माझं काय होणार? वाघाचं काय होणार? 
** मी ... बळेबळे झोपलो तर ? माझ्या स्वप्नात 
ते लोक, तो वाघ, तो मी आलो तर? 

मी झोपलेला नव्हतो; मी जागाही नव्हतो. ! 
(कित्ता, पु. १३२) 

आपल्यातल्या भादिम इच्छांचे भय व नंतर त्यांचा 
केलेला स्वीकार हे या कथेचे एकमेव स्पष्टीकरण 
नव्हे; हे सर्वांत समाधानकारक स्पष्टीकरण आहे 
असेही नव्हे. कथेचे पूर्णपणे समाधानकारक स्पष्टी- 
करण मिळेल असे वाटतही नाही. स्वप्नातील 
घटकांप्रमाणे या कथेतील घटकांनाही अनेक अर्थ 
असावेत, आपण वाघाला आदिम प्रेरणांचे प्रतीक 
मानले भाहे. पण आपल्याला हेही लक्षात ठेवायला 
हवे, कौ वाघाची प्रतिमा देवीच्या-आदिशवतीच्या 
प्रतिमेशी संलग्न आहे. दुसरीही एक शक्‍यता 
सुचवाविद्यी वाटते. नेणिवेमधून ज्या कल्पना, 
प्रतिमा, प्रतीके मिळतात त्यांच्यावर लेखकाची 
बौद्धिक पकड पुरेश्षी पक्की नसेल, तर कथा 
गोंधळाची होते. तसे काहीतरी येथे झाले असण्याची 
फार शक्‍यता आहे. 

शांताराम सामान्यपणे जाणिवेच्या पातळीवर 


वावरतात, पण कधीकधी व्यक्‍तिगत क 
नेणिवेतुन, का. 


सामग्रीचा 


ंडतात; निदान त्यांच्या- 


पका एका कथेच्या बाबतीत संशयाला जागा 
राहात नाही, 
१९५९ मघली चेटुक' व १९७७ मधली 


कथांमधील वातावरणं शांता- 


शांतारामांच्या कथा ( उत्तराचे ) 


जमातीचे, येथील भादिवाप्ती शहहराळलेले, आपल्या 
मूळ स्वभावापासूंन स्खलित झालेले असे नाहीत. ते 
स्वतःच्या जगात आहेत, आपले स्वत्व टिकंवून 
आहेत. या जगातील मूल्ये, श्रद्धा, समजुती सवच 
काह्दी वेगळे आहे. शहरी लोकांना हे जग दुरूनच 
दिसते; त्याच्या अंतरंगात त्यांना प्रवेश मिळत नाही. 
अंतिमतः ते गूढ व काहीसे भीतिदायकच राहते. 
काही वेळा या . जगातील समजूती अज्ञानावर 
भवलंबून आहेत असे निश्‍चितपणे सिद्ध करता येते. 
पण काही वेळा परिस्थितीतले द्वदघथित्व शेवटपयंत 
कायम राहते. ' चेटूक ! या कथेत असे दाखविले 
आहे, को काही शहरी माणसे आदिवासी विभागात 
काही दिवसांपुरते काम करायला जातात. तेथील 
लोकांशी त्यांचे कमीअधिक प्रमाणात संघटन वाढते. 
ते शहराकडे परतताना त्यांच्यापैकी बाबूराव नावाचे 
एक गृहस्थ गंभीर रीत्या नाजारी होतात. जिल्ह्याच्या 
डॉक्टरपयत त्यांता नेता आले, तरी मिळविले असे 
सर्वांना वाटते. त्यांच्यावर डॉक्टरी उपाय चालू 
असतात; पण त्यांनी रोग हटत नाही; वाढतच 
जातो. या लोकांबरोबर भिकू हा आदिवासी माणूस 
असतो. त्याने केलेले बाबूरावांच्या दुखण्याचे निदान 
अगदीच जगावेगळे आहे. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे 
बाबूरावांचे बव बिदा या आदिवासी स्त्रीचे संबंध 
फारच घनिष्ट झाळे होते. बिदाला बाबूराव. हवे 
आहेत; तिला त्यांचे प्राण, त्यांचे रक्‍त शोषूने 
घ्यायचे आहे. तिला कसले तरी रक्‍त दिल्याखेरीज 
ती शांत होणार नसते. म्हणून त्याने सुचविलेला 
उपाय म्हणजे कोंबडीची पिळे बळी देणे, त्यांच्या 
रक्‍ताने बिदाची तहान शमविणे, हा यातुविधी चालू 
असताना तेथे कोणी असायला नको अश्ली त्याची 
अट असते. पण निवेदक तो विधी चोरूत पाहतो. 
कोणत्याच उपायाला यश येत नाही आणि बाबूराव 
अखेरी मरतात. जिल्ह्याच्या डॉक्टराला त्यांचे 
मरणोत्तर शवच्छेवन करून ते कशाने गेले हे ठरवावे 
असे वाटत असते. परंतु इतर मंडळींना त्यांच्या 
स्नेह्माच्या मृतदेहाची विटंबना व्हायला नको असते. 
नाइलाजाने डॉक्टर अंत्यसंस्काराची परवानगी देतो. 
त्याचे म्हणणे मात्र सारा वेळ असे असते, की बाबू- 
रावांना बिदाच्या घनिष्ट संबंधांमुळे कसलातरी 
जीवघेणा रोग झाला होता व त्यामुळे त्यांचा मृत्यू 


$ 


झाला, भिकूचे म्हणणे असे, को * बाबूराव बिदाच्या 
इतके जवळ गेले होते, की त्यांचा जीव वापस आणणं 
शक्‍य नव्हतं.' बाबूरावांचे शवच्छेदन न झाल्याने ते 
शारीरिक व्याधीने वारले की कोणत्या तरी अति- 
प्राकृतिक शक्‍तीमुळे वारले हे निश्‍चितपणे ठरविणे 
अशक्‍य होते. अतिप्राकृतिक शक्‍ती असतात कौ 
नाही याविषयीची अनिश्चितता लेखकाने कझ्ेवट- 
पयंत कायम ठेवली आहे. 

“जाळे * या कथेत मात्र अतिप्राकृतिक शक्‍तींचे 
अस्तित्व लेखकाने मान्य केले आहे. कथेच्या नायि- 
केला दोन जिवलग मित्र असतात : अशोक आणि 
माधव, तिचा कल अशोककडे जास्त आहे हे लक्षात 
येऊन माधव बाजूला होतो, लग्न करतो, स्वतःच्या 
संसारात रमतो. अशोक परदेशी जातो. तो आदि- 
वासी लोकांसाठी काम करतो आहे, परदेशात 
जाऊन त्यांच्यासाठी पैसे गोळा करतो आहे असे 
तिला कळते. तो तिला अधून मधून भेटतो, पुर्वीच्या 
मोकळेपणाने वागतो. पण तो तिच्याकडे येतो ते 
लवकरात लवकर परत जाण्यासाठीच, मग एक दिवस 
तिला कळते, की अशोकवर एका आदिवासी स्त्रीने 
जादू केली आहे, त्याला आपल्या जाळ्यात पुर्णपणे 
जखडून ठेवले आहे. तिच्या “ सुशिक्षित मनाला हे 
पहिल्यांदा पटलं नाही. पण त्याच्या वागण्याचा अर्थ 
मला या बातमीनं लागतोय असं हळूहळू वाटू लागलं. 
तो कुठल्या तरी जाळयात अडकलेला आहे असा 
मला विदवास वाटू लागला.' माधवचेही मत असेच 
आहे की ' अश्लोकच्या वागण्याचा अर्थ एरवी लागणं 
शक्‍यच नाही... एवढं मात्र पक्कं की तो जाळय़ात 
सापडलाय आणि त्या जाळ्याचं टोक जंगलात 
भडकलेलं आहे. ..तू त्याचा नाद सोड. तुही जाळ्यांत 
अडकल्यासारखी वांटतेस मला ... शरीरानं तु स्वतंत्र 
असलीस तरी मनानं तू गुरफटलेली आहेस. आता 
आपली वयं अदी आहेत की जाळी कोणती ते 
आपल्याला कळलं पाहिजे, या वयात अश्या जाळ्यांतुन 
आपण सुटलं पाहिजे... तु एवढी कर्तबगार तू तरी 
स्वतंत्र व्हायला हवंस,' अशोकला सवं काही सांगन 
तो त्याच्या जाळ्यातून सुटण्याचे ठरवते. आपण स्वतः 
जाळ्यात सापडलो आहोत हे अशोक कबूल करतो; 
त्याच्या जवळच्या सर्वांनी मात्र त्यातून निसटावे 
अशी त्याची फार इच्छा असते. “* तू कोणत्या 


9 १ 21 


जाळ्यात, कुणाच्या जाळ्यात कसा अडकलास हे 
मळा कळायला हवं; ते मला बघायचंय, तो तिला 
झिडकारत म्हणतो, * कळायला पाहणं आवश्यकच 
आहे असं नाही. कळण्याची पात्रता ज्यांच्यात असेल 
त्यांना न पाहताही दिसतं. इतरांनी पाह्यलं काय 
अन्‌ न पाह्यलं काय दोन्ही सारखंच. ' तो निघून 
जातो. आणि केव्हातरी अचानक तिला पुढील दृव्य 
दिसते : ' जंगलातल्या नदीच्या काठावर असलेल्या 
नावेत त्यानं उडी घेतळी आणि तो झपाट्यानं नाव 
.वल्हूवू लागला. समोरच्या तीरावर उभी असलेली ती 
स्त्री त्याची वाट बघत होती आणि तो तिच्या कुल्ीत 
श्रिरायला आतुर झाला होता. उंच चणीची ती स्त्री, 
तिचा तांबडा रंग, उभट गालफडं, बारीक खोल 
डोळे, जटांसारखे केस, वस्त्रहीन शरीराची उभारी 
आणि हात. उंचावून त्याला साद घालणारी ती 
स्त्री त्याला ओढत होती आणि तो भरधाव वेगात 
“नाव हाकलत होता. तिच्या ओढीनं तो वेगात चालला 
होता की माझ्या भयानं ? कारण मी त्याचा पाठ. 
लाग करीत. होत्ये. माझी नाव त्याच्या मागेच 
'होती. पहिल्यांदा मी तिळा दिसली नाही. तिन्नं 
त्याला भालिंगन दिलं, त्याच क्षणी मी तिच्या नज- 
रेला पडली आणि ती मोठ्यांदा किचाळली, “ जा. 
जा. तू इथं थांबू नकोस. तुझा त्याच्यावर अधिकार 
नाही. कधीच नव्हता. हे घे आणि पळ इथून, हृट.” 
म्हणत तिनं मला जोराचा हिसका दिला आणि 
नावेत परत ढकलून दिलं, भीतीनं मी. ओरडल्ये 
आणि डोळे गच्च मिटून घेतले. डोळे उघडले तेव्हा 
मळा ते जंगल दिसत नव्हतं; ती नाव दिसत 
नव्हती; ती नदी दिसत. नव्हती; ती स्त्री दिसत 
नव्हती. काहीच दिसत नव्हतं. फक्त मला हाकरून 
छावत्ताना तिनं माझ्या हाताला झटका देताना 
माझ्या मुठीत बळजबरीनं कोंबलेल्या दोन वस्तु मळा 
दिसत होत्या; त्यांचा जड स्पर्श जाणवत होता. 
भाझ्या मुठीत सोन्याची एक ओबडधोबड लगडी 
होती आणि तितकाच ओबडधोबड पण आकारानं 
लहान असलेला एक विलक्षण चमकणारा दगडाचा 
तुकडा- हिरा. 

है स्वप्न नव्हे; याला भास म्हणता येईल का? 
नक्‍की सांगता येत नाही. काहीसा भास व काहीसे 
अतींद्रिय दुरदर्शन ( क्लेअरव्हॉयन्स ) असे यांचे 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


स्वरूप दिसते. येथे सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न असा, 
की या अनुभवातून बाहेर आल्यानंतर तिच्याजवळ 
सोन्याची ळृगडी आणि हिरा हे पदार्थ प्रत्यक्षात 
राहतात कसे ? जे झाले त्यात. दाथित्व नाही; 
प्राकृतिक व अतिप्राकुृतिक या दोन्ही. पातळ्यांवरून 
त्याचा अथे लावता येईल अशो स्थिती नाही. अति- 
प्राकृतिक शक्तींची, एका वेगळ्या जगाची वस्तु- 
गतता मान्य केली तरच वरील प्रश्‍नाला समाधान- 
कारक उत्तर देता येईल. प्राकृतिक व अतिप्राकृतिक 
या दोन. जगांमध्ये कोणत्या त्री प्रकारचा संबंध 
असावा. प्राकृतिक जगात असे काही तरी घडते, की 


: त्यांचे आपली बुद्धी समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ 


शकत नाही. अशा वेळी अतिप्राकृतिकतेचे अस्तित्व 
मान्य करण्याकडे मनाचा कळ होऊ लागतो. प्रस्तुत 
कथेतील नायिकेला पाधव व अशोक हे दोघेही 
सारखेच जवळचे आहेत. तिचे मन अश्ोकमध्येच 
का गुंतते, ती त्याच्यासाठी इतके दिवस वाट का 
पाहाते ? कायंकारणभावाची ( कॉर्जॅलिटी ) संकल्पना 
वापरून काही तरी उत्तर देता पेईल हे खरे. पण तते 
पूर्णपणे समाधानकारक ठरेल असे नाहो. जेव्हा 
विशिष्ट व्यक्तीवर एखाद्याचे मन का जडते याची 
कारणे ( रीझन्स ) देता येत नाहीत, कार्यकारण- 
संबंध प्रस्थापित करायला आवद्यक तो पुरावा 
उपलब्ध नसतो, तेव्हा त्या व्यक्‍तीने * जादू केली. ', 
* भुरळ घातली ' असे शब्दप्रयोग आपण करतो. 
कथेच्या नायिकेवर अशोकने, व अद्योकवर त्या 
आदिवासी स्त्रीने भुरळ घातली असे म्हणता येईल, 
नायिका अशोकच्या मोहातुन बाहेर पडण्याचा 
विचार तरी करू शकते; अद्योकला तेही शक्‍य 
नाही. त्या आदिवासी स्त्रीमध्ये एवादी जबरदस्त 
अशी वेगळ्या प्रकारची शक्‍ती असावी याबहल 
दोन पर्यायी स्पष्टीकरणे सुचतात, काही मतोवैज्ञा- 
निकांच्या मते मानवी देहा-मनाळा आपण समजतो 
त्यापेक्षा जास्त शक्‍ती प्राप्त झालेल्या असतात. 
उदाह्रणाथं, लांब अंतरावरून पालथा ठेवलेला 
पत्ता ओळखणे, दुसऱ्या खोलीत काय चालले 
आहे हे प्रत्यक्षवंत पाहाणे, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्पद्दो 
न करता लांबच्या वस्तूंना गतिमान करणे. या 
अगदी भानबी अक्ञाच शक्‍ती आहेत. त्या सर्व 
माणसांमध्ये सापडत नाहीत, थोड्या माणसां- 


अनुक्रमणिका 


शांतारामांच्या कथा.( उत्तराचे ) 


मध्येच सोंपडतातं, विकसित होतात. हा मनो- 
वैज्ञानिक दावा स्वीकारला तर आषण समजतो 
त्यापेक्षा कितीतरी जास्त शक्‍ती मानवी देहा 
मनामध्ये आहेत असे मानावे लागते. दुसरा पर्याय 
असा, की या जगात अमातवी अशा आअतिप्राक्ृतिक 
शक्‍ती आहेत असे मातणे. काही माणसांना त्या 
उपलब्ध होतात, किवा काही झरीरांदा त्या काही 
वेळापुरता ताबा घेतात. शांतारामांनी या कथेपुरते 
तरी अतिप्राकुतिक शक्‍तींचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य 
केल्यासारखे वाटते. कथेची एकूण पाढवेभूमी 
जंगलातील आदिवासी जीवन असल्याने अतिप्राकु- 
तिक शक्‍ती, जादूटोणा या गोष्टी या वातावरणाशी 
सुसंगत अश्याच वाटतात. 

शांतारामांच्या कथांमधील आशयाचा आपण 
आतापर्यंत विचार केला. 'कथा हा एक वाडूंमय- 
प्रकार असल्याने आपण प्रथम आशयाच्या अंगाने 
जाणे स्वाभाविकच होते. आता आपल्याला विचार 
करायचा आहे ते शांताराम आपल्या कथा सांगतात 
कसे, त्यांची मांडणी ते कसे करतात याचा. सर्वच 
कथाकार जीवनाविषयी नवी जाण देण्याचा, वाल्त- 
वातील कुठल्या तरी अंगाचे मूल्यन करण्याचा प्रयत्न 
करीत असतात. त्यांतले काही आपली ममंदृष्टी, 
झापले भाष्य कथांमधील घटितांच्या . मांडणीत 
जिरवून टाकतात. शांताराम या प्रकारचे लेखक 
नाहीत, ते घटितांच्या व्णंन-कथनाबरोबरं आपली 
'भाष्यकारीही (काँमेन्टरी) देत असतात. काही वेळा 
ही भाष्यकांरी. कथावस्तूज्ञी प्रत्यक्षपणे निगडित 
असते; इतर काहो वेळा ती स्वेर असते, एकूण 
जीवनाविषयी किंवा त्यातल्या एखाद्या महुत्त्वाच्या 
अंगाविषयी असंते. त्यामुळे बऱ्याच वेळा असे वाटते, 
की शांताराम कथा लिहोत नसून ते आपल्याशी 
बोलत आहेत; कथनाच्या ओघात बोलत आहित्त, 
किंवा. बोलण्याच्या ओघात गोष्ट सांगत आहेत. 
पुढीक उदाहूरण पाहा: ' अश्रूंचे मीं आपल्या अनु- 
भवावरून दोन भाग पाडले आहेत. एक प्रेमाचे अश्नू 
व दुसरे आधिक अश्रू. हेकडा पंचाहत्तर अश्रू आथिक 
असतात.कटु परिस्थितीने भग्नचित्त झालेल्या हृदयाचे 
हे बोल नव्हेत. प्रसंगी हळहळणारं असं माझं मन 


असलं तरी भंगण्याइतक ते ठिसूळ नाहीं. याचं सारं 


श्रेय माझं त्राहीं, पृष्कळसं जाईचं आहे. तें कसं हें 


१५ 


मी ओघाने सांगेनच; पण इतकं ठाम कीं, बहुतेक अश्रू 
आधिक असतात हा माझा निष्कर्ष म्हणजे करपलेल्या 
फुलांचा निःश्‍वास मात्र नव्हे. मीच कशाला? तुम्ही 
देखील हेंच म्हणाल. 

असं समजा, तुमचं कुणी छान माणूस देवाघरी 
गेलं,- असा बाईट प्रसंग शत्रूवर देखील येऊं नयें 
असं मलाहि वाटतं. पण सृष्टीच्या घटना मानवी 
इच्छेप्रमाणे क्वचितच आखल्या जातात. - येऊं नयें 
असा हा वाईट प्रसंग तुमच्यावर आला तर पटेल 
तुम्हाला माझं म्हणणं ... तुम्हीसुद्धा माझ्याप्रमाणेच 
म्हणाल. (संत्र्यांचा बाग, पृ. १) 

वरील परिच्छेंद वाचत असताना सारंखे वाटत 
राहते, की' आपण वाचक. नसून श्रोते आहोत; 
कोणीतरी आपल्याशी बोलत आहे. आपला एखादां 
स्नेही गप्पा मारण्याच्या ओघात एखादा प्रसंग वर्णन 
करीत आहे, एखादी घटना सांगत आहे, त्याच्या 
अनुषंगाने जीवनावर भाष्यकारीं करीत आहे, अघून- 
मधून निष्कषे काढत आाहे, स्पष्टीकरणे देत आहे. 
असा संदर्भ मनासमोर आणला तर श्शांतारामांच्या 
निवेदनेलीबद्दल बरेच काही लक्षात येईल. चार- 
दोन स्नेह्यांसमोर बोलण्याच्या ओधात एखादी गोष्ट 
सांगणे म्हणजे आजकाल लोकप्रिय झालेले कथाकथन 
करणे नव्हे. कथाकथनाचा संदर्भ अगदी वेगळा 
असतो. कथाकार व्यासपीठावर असतो; ३००-४०० 
लोकांच्या समोर तो ' प्रयोग ' सादर करीत असतो. 
आपल्यासमोरच्या समुदायाला काय रुचेल, त्याच्या 
मत्ताची पकड कश्याकश्याने घेता येईल, कथनात 
नाट्यपूर्णता कशी आणता येईल, संवाद चमकदार 
कसे करता येतील, विनोदाचा उपयोग कोठे केल्यासं 
तो परिणामकारक होईल, इत्यादी बारकाव्यांचा 
पूणे विचार करून, सर्वे व्यवस्थित, जाणीवपूर्वक 
बेतून कथाकथनाचा ' प्रयोग ' सादर करायचा 
असतो. कथाकथनाच्या चोकटीत वर उद्धृत केलेला 
परिच्छेद बसणारच ताही, चारदोन स्नेह्यांबरोबर 
चाललेल्या गप्पागोष्टींच्या संदर्भात मात्र तो चपखल 
बसतो. या संदर्भातील गोष्ट ऐकतांना कशाची अपेक्षा 
मनात ठेवायची आणि कशाची नाही, याची अटकळ 
आपल्याला येते. अनोपचारिकता, जाणीवपूवकतेचा 
अभाव, थोडाफार सेलपणा, काही वेळ घटनांचे 
कथन, व्यक्तींचे चित्रण, मध्येच चिंतन, थोडीफार 


अनुक्रमणिका 


१६ 


भाष्यकारी, घटनांवरून काढलेले निष्कषं ... असे 
मिश्रण आपल्यासमोर ठेवले जाणार माहे असे आपण 
ओळखतो. वाडू्मयकृतींचे मूल्यमापन करीत अस- 
.ताना प्रस्तुत संदर्भाची जाण असणे फार उपकारक 
ठरते. । . 
वरील प्रकारची निवेदनपद्धती ज्या कथेमध्ये 
यापरली असेल ती लघुनिबंधाच्या फार जवळ येते. 
लघुनिबंधातही अनोपचारिकता , गप्पागोष्टींकडे 
असलेला कल, विशिष्ट पातळीवरची वैचारिकता 
इत्यादी वैशिष्ट्ये सापडतात. अनेक वेळा व्यक्‍ती, 
प्रसंग, घटना यांनाही त्यात स्थान मिळते. या 
संदर्भात साहित्य अकादेमीने १९७२ मध्ये प्रसिद्ध 
केलेल्या प्रातिनिधिक लघुनिबंध संग्रह ( संपा. के. 
ज. पुरोहित ) या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतील पुढील 
परिच्छेद महत्त्वाचा ठरेल : * १९४५ नंतर मराठी 
कथेने नवीन वळण घेतल्यावर तिचा चेहरामोहरा 
लघुनिबंधासारखा झाला आणि तिने लघुनिबंध 
आत्मसात केल्यामुळे त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व फारसे 
उरले नाही, हा समजही नीट तपासुन घेतला 
पाहिजे. कारण कथा आणि लघुनिबंध यां दोन्ही 
प्रकारांत थोडेफार दिसण्याचे साम्य आले तरी 
त्यामुळे त्यांचे स्वरूप बदलत नाही. या दोन प्रका- 
रांतळा मुख्य फरक चितन, भावना, मनोवृत्ती 
इत्यादींचा नसून कालघटकांच्या आंतरिक संघटनेचा 
आणि रचनेचा आहे -... लघुकथेतला काल प्रवाही 
असतो तर लघुनिबंधात तो बहुतेक स्थिर राहातो.' 
प्रथमदर्शनी संपादकाचा हा मुद्दा बरोबर वाटतो. 
पण चिंतन, विचार, घटना, प्रसंग हे सर्वच एका- 
मागोमाग येऊ शकणारे कालातील एकक असतात. 
म्हणून घरीळ मुद्द्याचा अर्थ जरा वेगळया प्रकारे 
लावावा लागेल, कथेत घटना असतात- काहीतरी 
घडते, व त्यानंतर दुसरे काहीतरी घडते; कथेत 
छेखकाचा अभिप्राय, अनुभूती घटना, पात्रे इत्यादी- 
मध्ये देहीभूत होतो, आणि हे घटक सामान्यपणे 
कालानुक्रमे मांडता येतील असे असतात. लेखकाच्या 
स्वत:च्या व्यक्तित्वाचा लोप होतो. निबंधात मध्य- 
वर्ती स्थान ठछेखकाच्या व्यक्‍्तित्वाला, त्याच्या 
विचारांना, युक्‍्तिवादांना, अनुभवांना असते. म्हणून 
कॉलोघात काही घडत आहे असे वाटण्याऐवजी 
केखक एका बिदरुमोवती फिरतो नाहे असे वाटते, 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


पण जर अनुभवाचे कथेतील प्रसंग, व्यक्‍ती यांच्यात 
होणार्‍या देहीकरणाची प्रक्रिया मागे पडून लेखकाच्या 
चितनाला, भाष्यकारीला महत्व येऊ लागले, तर 
कथा ही निबंधाची काही प्रमुख वैशिष्टये आत्मसात 
करू लागते. जांतारामांच्या कथांच्या बाबतीत अनेक 
वेळा असे झाळे आहे. त्यांनी एक लघुनिबंधसंग्रह 
लिहिला व नंतर फक्त कथाच लिहिल्या याचे 
स्पष्टीकरण वरील वस्तुस्थितीत मिळते. त्यांनी 
लघुकथेत लघुनिबंधाला आत्मसात करून घेतले. 
यामुळे त्यांच्या कथांना * सांगितलेल्या गोष्टींचे 
स्वरूप येणे अपरिहार्य होते. 

बोलक्या माणसाला काही सवयी लागू शकतात, 
व त्या एखाद्या व्यसनासारख्या सोडायला कठीण 
होऊन बसतात. एकाच जातीच्या भाषिक एककांची 
विशेषतः त्रिवार केलेली, पुनरावृत्ती हे शांतारामांच्या 
सुरवातीच्या किमान तीन संग्रहांतील ठळकपणे 
लक्षात येईल असे वैशिष्ट्य आहे. शिरवामधील 
पुढील उदाहरणे पाहा :- ' वेळ केवढी [ शांततेची 
होती, ] ( सौंदर्याची होती, ] ( स्वस्थतेची होती.) 
झाडांवर विश्रांति घेत असलेल्या पक्ष्यांना [हे 
रहस्य कळले होतं, ] आपापल्या घरीं झोपलेल्या 
माणसांना [हें रहस्य कळलं होतं,]) अचेतन जगाला 
(हें रहस्य कळलं होतं. ] पण या माणसासारख्या 
माणसांना ते कळत नहत. [ वेळ स्तब्धतेची होती] 
आणि (| तीं माणसं दंगा करीत होतीं. ) वेळ 
स्वस्थतेची होती] आणि [ तीं माणसं वळवळ करीत 
होतीं. ]) [ हा कसला गलबला ? ] [ही कसली 
घडपड ?] ( ही कसली वळवळ ? ) (ही कसली 
मस्ती ? ) (पृ. ३३) ज्ञांतारामांचे हे भाषिक व्यसन 
पुड कमी होते, पण पूर्णपणे जात नाही. १९६ र्च्या 
लाटामधील पुढील वाक्ये बघा : त्यांच्या वागण्यां- 
तल्या [ असहायपणांतहि एक गोडवा होता.]त्याच्या 
[दिरिद्रथातहि संपन्नता होती.) त्याच्या [मुकेपर्णांत 
अतिशय बोलकेपणा होता.) ' (पू. ५२) १९६९ 
च्या चन्र माझा सखामधील ही वाक्ये घ्या : 
* [' तेच कष्ट,] | तेच दुःख, ) ( त्याच यातना ) 
त्यांना या वेळी स्वतःच्या खोलीकडे जाताना पुन्हा 
अनुभवाला आल्या.” (पू. १२९ ) १९७७ च्या 
अधारवाटमधील पुढील वाक्ये तेच वैदिष्ट्य दाख- 
व्रतात :- ! स्तानगृहात थंडगरम पाण्याच्या टब्रमध्ये 


अनुक्रमणिका 


शांतारामांच्या कथा (उत्तरार्च ) 


[ पहुडता )] [ पहुडता ] [तिची सँगळी काया, ) 
व्यि मन) [निइश्‍चयाच्या,]) (खंबीरपणाच्या,] 
कल्पकतेच्य़ा] अनेक लाटांनी (चिंब होत होतं,) 
पिसळत होतं,)] टणक होत होतं]... (पृ. ४०) 
तेच पुढील वाक्यांवद्दलही खरे आहे > * सहज 
घंडणार्‍्या घटना निराळ्या, वाऱ्याची झुळूक (सहज 
येते. ] मुलांचं हसणं ( सहज असतं. ] गालाला 
खळी [सहज पडते. ) फुलांचा सुवास ( सहज 
वाहतो. ]) डोळ्यांतलें अश्रू [सहज ओघळतात. ] 
स्वप्नं [ सहज पडतात. ] तसं त्याचं बोलणं [सहज 
नव्हतं] (किसा, पू. ७९-७७) (भाषिक एककांच्या 
पूनरावृत्तीचा मुद्दा सहज ध्यानांत यावा म्हणून या 
एंककांनां महिरपी कॅसांत टाकले आहे.) 
झ्ांतारामांच्या शैलीचे दुसरे, चटकन डोळयांत 
भरणारे, काही वेळा डोळ्यांत खुपणारे वैशिष्ट्य 
म्हणजे त्यांना असलेला शब्दांचा हव्यास. माणसा” 
जवळ मोठा शब्दसंग्रह असणे वेगळे आणि शब्दांची 
उधळण करणे वेगळें. शांतारामांचा शब्दसंग्रह मोठा 
आहे यात हांका नाही; ते संस्कृतप्रचुर शब्दांपासून 


वऱ्हाडी बोलीपर्यंत सारख्यांच सहजतेने वावरू 


झाकतात. संस्कृतप्रच्रतेचे उदाहरण म्हणून “* काही 
रात्रींनीं गुंफलेली गोष्ट ! या कथेतील पुढील उतारा 
पाहा : 'आभाळांत दुग्धसम चंग्रिकेने भरलेला 
कलशच सांडला होता. अस्मांनभर पसरलेल्या चंदेरी 
दुधांत त्या कलझ्ञाच्या फुटलेल्या तुकड्यांसारखे ढग 
बुडलेले दिसत होते. आकाल्याने मेदिनीवर केलेला 
तो पयोधारांचा शिडकाव प्रियकराने प्रेयसीवर 
उधळलेल्या अत्तरासारखा आल्हादमय होता. 
सुषमेच्या स्निग्ध शोभेनें गोपाळरावांच्या गद्य हृद- 
यात लालित्य निमिलें. हवा असलेला विराम त्यांना 
अंशतः लाभला.' (मनमोर, पू. २) येथे शब्दांचा 
झ्षिडकाव जोरात झाला आहे यात शंका नाही. पण 
शब्दांच्या निवडीबाबतचा चोखंदळपणा जरा कमी 
वडला असे दिसते. उदाहरणार्थ, या संस्कृत व 
संस्कृतोड्ूव शब्दांच्या गर्दीत * अस्मान ५, अत्तर 
हे शब्द काय करीत आहेत हे कळत नाही. वेग- 


वेगळया संदर्भातील शब्द एकत्र आणून शांताराम 


कधी कधी अनभवांच्या दोन पातळ्यांचे संइलेषण 
क धील ताण विशष 


करतात- त्यामुळे त्या पातळ्यांम 
स्पष्टपणे जाणवतात* खालील उदाहरण पाहा- 
न, भा. ३ 


७ 


५ वसनजीभाई आणि त्यांची पत्ती दोघंही घोरू 
छागलीं. पण ही झोप त्याता सर्वस्वी अपरिचित 
होती. सुषूप्ति आणि जागृति यांच्या मधोमध एका 
अननृभवित अवस्थेंत ती दोघं तरंगत होती- मातीच्या 
घटाचं चूणं होऊन सूक्ष्म मृत्कण हवेंत तरंगावे तशीं 
ती विरळ अवस्थेंत वावरत होती. ' (जसिनीवरचों 
साणसं, पृ. १०८) वसनंजीभाई आणि त्यांची पत्नी 
यांचे नित्याचे जीवन रुक्ष, गद्य असे असते. फक्त 
प्रवासापुरता' त्यांनी स्वातंत्र्याच्या एका आगळ्या 
जगात प्रवेश केलेला असतो. त्यांचे नित्याचे संकोच- 
लेळे जीवन व प्रवासातले तात्पुरते स्वतंत्र, काहीसे. 
स्वच्छंदी जीवन यांच्यातील फरक दाखविण्यासाठी. 
“घोरणे! सारख्या शब्दापासून सुक्ष्म मुत्कण' सारख्या 
शब्दांपर्यंतचा पल्ला लेखकाने गाठला आहे.पण त्यांच्या 
झब्दयोजतेमागे नेहमीच असा एखादा कलात्मक हेतू 
असतो असे नाही. आणखी एका मुद्‌्याकडे लक्ष 
वेधायला हवे. झयांतारामांच्या या भाषिक व्यसनांचे 
मूळ त्यांच्या : गोष्टी सांगण्या'च्या खास तंत्रात 
सापडत ताही; खरे म्हणजे ते या तंत्राश्नी विसंगत 
आहे. वक्‍तृत्वात कदाचित शोभून दिसतील अश्या 
क्लृप्त्या मित्रांबरोबरच्या गप्पागोष्टीत कोणी वाप- 
रोत नाही. गप्पा मारणारा माणूस शाळा-कॉलेजात 
शिक्षक असेल तर तो त्याचा उपयोग करणे मात्र 
हाक्य वाटते. भाषिक एककांची पुनरावृत्ती, शब्दांचा 
हव्यास, संस्कृत शब्दांचा सोस ही वैशिष्ट्ये शांता- 
रामांच्या नंतरच्या कथांत बरींच कमी झाली आहेत. 

त्यांच्यात घडलेल्या आणखी एका बदलाकडे 
लक्ष द्यायला हवे. झ्ञांतारामांच्या अगदी सुरुवातीच्या 
काळातली वणंने साचेबंद व त्यामुळे कोणताही 
निश्‍चित परिणाम न घडविणारी अश्ली आहेव. 
उदाहरणाथ, पुढील वर्णन पाहा : “ केसांवख्न तिने 
एकदा कंगवा फिरवला. केसांवर पाण्यावरील लाटां- 
प्रमाणे कमीजास्त उंचद्या लहरी उत्पन्न केल्या. 
आपल्या भालप्रदेशाशीं गुजगोष्टी करणार्‍या बटांना 
मार्गे सारले ... किती किती सुंदर दिसत होती ती 
-.. मतांत व जनांत वसंत फुलला म्हणून हें आनंदी 
पांखरूं ... सायकलीच्या सहाय्याने भरघांव उडू 
लागलं.' ( संत्र्यांचा बाग, पू. १९ ) हे वर्णन सांके- 
तिक आहे, त्यात नेमकेपणा नाही, वैशिष्ट्यपूर्णता 


नाही. इतकेच नव्हे, त्यात सुसंगतीही नाही. साय- 


शट 


कलच्या साहाय्याने पाखरू भरघाव-उडू लागण्याची 
कल्पना विलक्षण गोंधळाची आहे. पण याच्या 
नंतरच्याच सेंग्रहातील पुढील वणंनात कितीतरो 
जास्त नेमकेपणा आहे. पाहा : ' बांकलेल्या फोका- 
सारखा तो उभाट व उंच होता. त्याची गालफडें 
सुळक्यासारखीं वर आलेलीं, उंटासारखी लांब खे 
कुरूप मान, छातीवरील बरगड्या स्पष्ट मोजत्तां 
याव्या इतकंच रकक्‍तमांसाचं ओझं त्याच्या शरोरानं 
बाळगलं होतं. त्याच्या देहपृष्ठावर नकाशांतील 
नद्यांप्रमाणें घमण्या टरटरीत फुगलेल्या व त्या इतक्या 
बथ्यड कीं त्यांतून कांहीं रक्‍त घांव शकेल हें सांगू- 
नच पटावं. ी । 
नाहीं म्हटलं तरी त्याचे डोळे मात्र. जरा 
भेदकच होते. तेहि -होते हत्तीच्या डोळ्यांसारखे 
लहान व पिलपिले.” (मनमोर, पृ. ११८-१९) तसेच 
अतिशय प्रत्ययकारी असे हे चेतनीकृत व मानवीकुत 
वास्तवाचे चित्रण पाहा : ' हहर पेंगत होतं. त्याची 
रस्त्याची नाडी तेवढी थडथडत होती. एक भला 


मोठा माळ जांभया देत अजगरासारखा सुस्त लोळत. 


पडला होता. उन्हानं आपली फाटकी लक्‍तरं झाडा- 
झाडावर वाळूं घातलीं होतीं. वारा ती वाळविण्याच्या 
मिषानं त्यांना टराटरा फाडीत मवाल्यासारखा 


शिट्या  फुंकोत भटकत होता. धूळ येणाऱ्याजाणा-. 


र्‍यांश्रीं निलंज्जपणं खेटून जात होती. बिचारे पक्षी, 
गुढघ्यांत मात घाळून निवडणटिपण पुढ्यांत घेऊन 
बसलेल्या सासुरवाशिणीसारखे, प्रकाशाच्या ताटांतून 
मुकाट्यानं काळे-गोरे निवडीत होते. घाणीचा 
गाळीव घोट घक्षालालीं रिचवत समोरची पुष्करणी 
एखाद्या मानिनीसारखं रूप निमंळ ठेवायचा शांतपणं 
प्रयत्न करीत होती... सुर्य मात्र धरतीचं सावज 
खरपुस भाजून त्यावर कचकचा ताव मारीत होता. 
(श्रिरवा, पृ.१२८). त्याचप्रमाणे जृगुप्सा, भननामिक 
भीती यांच्यासारख्या क्हणस्वरूपी भावनांनी गुदमरून 
टाकणारे पुढील वर्णन पाहा : 'गन्चीच्या कठड्यातून 
माझ्या घरापुढच्या बोळी स्पष्ट दिसत होत्या. बोळी 
कसच्या ? एकमेकांना सांधणार्‍्या जाडजूड रक्‍त- 
वोहिन्याच, आणि त्यांत साचलेला तो अंघार- गोठ- 
देल्या रक्‍तासारखा काळाकाळा, ती विहीर एखाद्या 
भल्यामोठ्या उघड्या तोंडाच्या फोडासारखी दिसत 
होती; विहिरीच्या तोंडावर पसरलेला तो अंधूक 


नवभारत 


जानेवारी, १९८२ 


प्रकाश- प्रकाश कसचा? त्या फोडातेन चरणारा 
पूच ! त्या भयंकर आसमंतात उभं असलेलं माझं 
घर आणि त्याच्या सावल्या- वेडीच्या बटांसारल्या 
दिसणार्‍या त्या सावल्या. ते भयंकर दृश्य आणखी 
भेसूर करणारा... त्या म्हातारीच्या गाण्याचा 
आवाज. तो भावाज स्मक्षानातल्या कोल्हेकुईसारखा 
भयप्रद. तो आवाज माझ्या कानांभोवती घूमू लागला 
आणि पानं झडून नुसत्या वाळलेल्या फांद्या राहि-. 
ठेलं झाड माझ्या डोळ्यांपुढं थयथय नाचू लागलं... 
सगळ्या अभरद्रतेच्या सावल्या त्या एक! स्थिर क्षणात 
एकवटल्या होत्या. क्षण स्थिर होता आणि बाकी 
सारं फिरू लागलं होतं.' (चंद्र माझा सखा, पू. ७४) 
या शेवटच्या वर्णनाचे व॑शिष्ट्य असे, को ते कथे- 
तील आशयाशी सेंद्रिय संबंधाने संबंधित झाले आहे. 
इतकेच नाही, तर त्याला कथेत मध्यवर्ती स्थात 
आहे. ज्या कणस्वरूपी शक्तींचे या कथेत दशन 
घडते त्या या वर्णनात देहीभूत झाल्याचे जाणवते. 
शांतारामांच्या कथांमधील मांडणीच्या वैशि- 
ष्ट्यांचा आता थोडा विचार करायचा आहे. या- 
आधी आपण असे पाहिले आहे, की मनासमोरून 
चमकूच जाणारी एखादी जीवनविषयक ममंदृष्टी, 
एखादी भावोर्मी, काही काळ टिकणारी भावावस्था 
यांच्यातून सामान्यपणे लघुकथेचा जन्म होतो. असा 
मर्यादित आवाक्‍्याचा आक्ञय तितक्‍याच मर्यादित 
घटकांच्या परिणामकारक मांडणी भधून वाचकापर्यंत 
पोचवायचा हे कथाकाराचे स्वाभाविक उद्दिष्ट असते. 
हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी कथाकारांनी वेगवेगळे पर्याय 
वापरलेले आहेत. त्यांतील दोनांचा विचार था आधी 
येऊन गेळेला आाहे : कथाकाराचा अभिप्राय तो 
वणिलेल्या घटितांमध्ये निःशेषपणे देहीभूत करतो; 
किंवा तो आपला अभिप्राय 'घटितांबरोबरच त्यांना, 
समांतर जाणाऱ्या भाष्यकारीतही व्यक्त करतो. हा 
दुसरा पर्याय ज्ञांतारामांनी सामात्यपणे स्वीकार- 
त्याचे दिसते हे आपण या आधी पाहिले आहे. 
त्यांनी भाष्यकाराला वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व दिले 
आहे असे एखाद्याला म्हणावेसे वाटेल. पण हे 
विधान अगदी सरधोपटपणे घेणे चूक ठरेल. कारण 
शांतारामांमध्ये अहेकेंद्रिततेपासून वस्तुकेंद्रिततेकडे 


जाणाऱ्या निवेदनपर्यायांचाही काही प्रमाणात इप- 
योग झाल्याचे दिसते, 


अनुक्रमणिका 


शांतारामांच्या कथा ( उत्तराचे ) 


घटनांचे निवेदन (नॅरेशन) वेगवेगळ्या मार्गांनी 
होऊ शकते. बरेच लेखक सामान्यपणे तृतीयपुरुषी 
क्रथनांचा (थड पसन नरेशन) अवलंब करतात. 
लेखक हा जणू सर्वसाक्षी असा कोणीतरी असतो. 
त्याला वेगवेगळ्या ठिकाणच्या घटना, पात्रे दिसत 
असतात, त्यांच्या बहिंगेत स्वरूपाविषयी सव काही 
माहिती असते. असा सवेसाक्षी लेखक घडलेल्या 
घटनांचे निवेदन करतो. शांतारामांची या पद्धतीचा 
वापर बरेच वेळा केलेला आहे. उदाहरणाथे, 
शिरवा या त्यांच्या संग्रहातील ' शिरवा ', 
*वाढवेळ', 'अनर्थ!, 'शिंग?', “जुळवणी', ' प्रत्यय? या 
सहा कथांमध्ये तृतीय पुरुषी निवेदनपद्धतीचा वापर 
केलेला आहे. पण याच संग्रहातील ' इवान लागे 
पाठी! या कथेत दुसरी एक पद्धत डोकावताना 
दिसते. कथेची सुरवात एका लहानशा संवादाने 


होते व लगेचच आपल्याला सांगण्यात येते, की ' 


* कपडे करूत विनायक घराबाहेर पडला, सायकल 
रस्त्याला लागताच त्याला वाटलं. .. थोडासा रस्ता 
पार केल्यावर त्याच्या मनात आलं... (शिरवा, पृ. 
३७) « पण पहिल्या तीन-चार परिच्छेदांतच आपल्या 
असे लक्षात येते, की लेखक / निवेदक विनायकच्या 
मनातील विचारादींवर आपले लक्ष केंद्रित करीत 
आहे; गतकाळात होऊन गेलेल्या आणि वतंमानात 
होत असलेल्या घटनांबद्दलचा विंचार, त्यांचे मूल्यन 
तो विनायकच्य़ा दृष्टिकोनातून करीत आहे. लेखक 
जर या दिश्षेने पुढे गेळा असता, तर त्याला प्रथमपुरुषी 
निवेदनपद्धतीचा अंगीकार करावासा वाटला असता. 
शिरवा याच संग्रहातील “नद्या', 'नींति ?!'. “वळण', 
धूळ', 'कंटाळा', 'स्वभाव', खार' या कथांमधील 
निवेदक' हा घटना नोंदणारा, त्यावर भाष्य करणारा 
अंसा बाहेरचा कोणीतरी नसून कथांमंधोल घटंनांत 
गुंतलेली, त्यांग्यातील इतर व्यक्तींशी वेंगवेगळ्या 
संबंधांनी संलग्न असलेली, त्यांच्याबद्दल वेगवेगळ्या 
प्रतिक्रिया, मूल्यने व्यक्‍त करणारी अंशी एक व्यक्‍ती 
आहे. कथेतील घटिते तिने बाहेरून नाही, तर 
आतूत पाहिलेली आहेत. या कथांमघली भाष्यकारी 
ही अंशी व्यक्‍तीची भाष्यकारी ठरते. जर तृंतीयं- 
पुरुषी कथनतंत्राचां वापर केला, तर भाष्यकारीला 
ग्रीक ताट्यांतील कोरसच्या भाष्यकारीचे स्वरूप 


येते. 


१९. 


प्रथमपुरुषी निवेदनपद्धती वापरायची तर एक 
पथ्य पाळावे लागते. जो निवेदन करीतं असतो, त्याला 
जे माहीत असणे संभाव्य असते त्यांच्या पलीकडे 
जाता येत नाही. हे पथ्य पाळण्यात एक फायदा आहे. 
त्यामुळे निवेदकाची विश्‍वासाहुता वाढते. वाचकाला 
सतत असे वाटत असते, की निवेदन करणाऱ्याने हे 
सर्वे स्वतः प्रत्यक्ष पाहिलेले, अनुभविलेले आहे. पणं 
त्यामुळे चित्रणाची विश्‍वासाहुंता जरी वाढली, तरी 
ते एकांगी होण्याचा संभव असतो. हा एकांगीपणा 
टाळण्याचा एक' मार्ग म्हणजे एकाच घटनेकडे / 
घटिताकडे कथेमधल्याच वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या 
दृष्टिकोनांमधून पाहणे. मनमोर या संग्रहातील 
* पतितपावन !' या कथेत द्यांतारामांनी हा मार्ग 
निवडला आहे. शाहू साळवे हा तरुण सैन्यात दाखल 
होतो, तेथे दारू वर्गरेच्या मोहात पडतो आणि एक 
दिवस त्याच्यात अचानक बदल होतो. दरस्यानच्यां 
काळात त्याची प्रेयसी प्रभा त्याला दुरावते, व दुस- 
ऱ्याह्ी लग्न करते. शाहूने आतापर्यंत जे काही केले 
व यापुढे जे काही करायचे ठरविले आहे ते कसे 
समजावून घ्यायचे ? त्याचे मूल्यमापन कसे करायचे? 
यांत एकांगीपणा येऊ नये म्हणून लेखकाने ही घटना- 
शृंखला चार वेगळ्या दृष्टिकोनांतून दाखविली आहे. 
पहिला आहे निवेदकाचा तटस्थ दृष्टिकोन; दुसरा 
आहे शाहू-प्रभा.या जोडीला जाणणाऱ्या व त्यांच्या- 
तील बदलत्या संबंधांवर झेरेबाजी करणाऱ्या आाजू- 
बाजूच्या लोकांचा दृष्टिकोन. तिसरा झाहूच्या पत्रात 
व्यक्‍त जालेला त्याचा दृष्टिकोन; व चौथा प्रभाच्या 
पंत्रात व्यक्‍त झालेला प्रश्नाचा दृष्टिकोन. ही कथा 
आदायदृष्ट्या महत्त्वाची नसली, तरी तिच्यातील 
निवेदन-तंत्र मुद्दाम नोंद घ्यावी असे आहे. एकांगी- 
पणा टाळण्यासाठी एका वेगळ्या तंत्राचा उपयोग 
£एकंच जिवेंत क्षण'मध्ये शांतारामांनी केला आहे. 
निवेदकांचा स्नेही युद्धावर जातो, त्याने आपला 
दृष्टिकोन स्पष्ट करण्यासाठी एक टाचणांचे पुडके 
स्नेह्याला दिळे आहे. त्यात व्यक्‍त होणारा दृष्टि- 
कोन व त्याच्या सुरक्षितताप्रिय कारकूनमित्रांचा 
दृष्टिकोन हे एकमेकांना पूरक ठरतात. 

आपल्या काही कथांमध्ये क्षांतारामांनी केलेला 
संवादांचा अतिरिक्तं उपयोग हे वस्तुगततेच्या दिशेने 
टाकलेले आणंखी एक पाऊल म्हणता येईल. त्यांच्या 


"२० 


- श्विरवामधील 'भ्रत्यय' या कथेतील २४० मोळींवैकी 
११९ मोळी, छळमधील 'बहिणी' या कथेतील २५८ 
मोळींपैकी १८३ ओळी, अंधारवाटमधील ' सत्य- 
भामा'मध्ये ४४४ ओळींपैकी २६९ ओळी संवाद- 
रूपात आहेत. लेखक/तिवेदकाच्या कथेतील प्रत्यक्ष 
'“अस्तित्वाचा संकोच-विकास साधणे हे संवादाचे 
'कार्ये असल्याचे वरील तिन्ही कथांवरून लक्षात 
येते. पण या तीत कथांतील संवादांच्या उपयोगात 
फरक आहेत. ' प्रत्यय 'मध्ये बऱ्याच व्यक्तींची 
'भाषणे आहेत; ती सवं गजानतरावांच्या जाणिवेने 
टिपलेली आहेत. त्यांच्यावरील प्रतिक्रिया ते उघड 
बोलून दाखवितात किवा त्यांच्यावर मनात विचार 
करतात. या एकूण प्रक्रियेच्या ओघात त्यांचा 
दृष्टिकोन बदलतो. साहजिकच गजातनराव कथा- 
शयाच्या केंद्रस्थानी असल्याचे स्पष्ट होते. 'बहिणी'- 
मध्ये सुभन व विमल या दोन्ही बहिणींना जवळ- 
जवळ सारखे महत्त्व आहे. पुमनला थोडे जास्त. 
“ सत्यभामा 'मधील संवादांचे कायं व्यक्‍तींना आणि 
घटनांना वाचकापुढे अविकृतपणे उभे करणे हे नाही; 
कश्याला तरी क्षाकूत टाकणे हे त्यांचे येथील कार्य 
असल्याचे दिसते. अनंतराव एकरे आहेत. हा एकटे- 
पणा त्यांना गुदमरवून टाकतो आहे, त्यांना त्याची 
भीती वाटते आहे, त्यात त्यांच्या स्वतंत्र व्यक्‍्ति- 
त्वाचा चोळामोळा होणार आहे, अखेरीस ते 
व्यक्तित्व केवळ साधनरूप म्हणून उरणार आहे, 
त्यांच्या उतारबयात त्यांची पत्नी. वारलेली आहे. 
त्यांचा मुलगा परदेशी आहे, ते लवकरच जुनी जागा 
सोडून नव्या जागेत राहायला जाणार भाहेत. ते 
ऐन उमेदीत असताना सामाजिक कायेंकर्त्यांचा 
गराडा त्यांच्या भोवती असायचा; आता उतार- 
बयात त्यांना कार्यकते मिळवावे लागतात, ते टिकून 
राहावेत म्हणून प्रयत्ल करावे लागतात. ज्या. 
संदर्भामुळे त्यांच्या आयुष्याला अथं प्राप्त झाला 
होता, तो संदर्भ विरत चालला आहे. आता उरले 
आहे शरीर; तेही थकत चालले आहे. शारीरिक 
गरजा भागविण्यासाठी त्यांनी सत्यभामेला जवळ 
केळी आहे. वयाने लहान असलेल्या कार्यकर्त्यांची 
कार्याची क्षमता आता त्यांच्यात नाही. सत्यभामेची 
भूक भागवायला लागणारी शारीरिक क्षमताही 
त्यांच्यात नाही, त्यांच्यापेक्षा वयाने लहान व म्हणून 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


सर्वांगीण क्षमतेत जास्त प्रभावी, अह्या सर्वांची 
त्यांना प्रचंड भीती वाटत असावी. तिच्यापासून ते 
स्वतःला दडवू पाहत असल्यासारखे वाटतात. 
ते एक संरक्षक भित स्वतःभोवती उभी करीत 
आहेत- शब्दांची, कागदावरील योजनांची, त्यांच्या 
समथंनासाठी वापरलेल्या शाब्दिक युक्‍तिवादाची. 
पण सत्यभामा या दाब्दांच्या भितीला पाडून 
टाकणार आहे. त्यांचा उपयोग करून घेऊन चोथा 
शाल्यावर त्यांना टाकून देणार आहे. त्यांच्या योज- 
नांच्या प्रत्यक्ष कायवाहीच्या बिदूपयंत ते कधीच 
पोचणार नाहीत. शब्दांच्या भितीचा काहीच उपयोग 
उपयोग होणार नाही. या कथेतील अनंतरावांचे 
संवाद त्यांना जे जगापासुन लपवायचे आहे तेच 
नेमके व्यक्त करतात- त्यांचे एकाकी दुवळेपण, 
ठेब्यक/निवेदकाच्या व्यक्तित्वलोपाच्या अगदी 


' विर्द्ध जाणारे-प्रथमदद्वांनी तसे वाटावे असे- तंत्र 


शांतारामांनी काही ठिकाणी वापरल्याचे दिसते : 
सबंध कथा कोणीतरी कोणाला तरी उद्देशून केलेल्या 
भाषणातून (अँड्रे) उलगडत नेणे हे या तंत्राचे 
स्वरूप आहे. ' चंद्र माझा सखा! मधील नायिका 
सवे वेळ कल्पनेमध्ये नवऱ्याला उद्देशून बोलते. प्रत्य- 
क्षात, बहिगेत वास्तवात ज्या कुती होतात, त्या 
अगदी थोड्या व मामुली स्वरूपाच्या आहेत. त्या 
आपल्याला ' आतुन ? कश्ञा भावल्या हे ती नवऱ्याला 
सांगण्याची धडपड करीत आहे. निवेदक स्वत: कथे- 
तील एक पात्र आहे आणि तो/ती दुसऱ्या पात्राला 
उद्दंशून बोलत आहे. यावरून खरे म्हणजे या कथेतील 
तंत्र केखक/निवेदकाच्या व्यक्तित्वल्ोपाला पूरक आहे 
असे लक्षात येते. 

आपल्या कथांच्या आरंभविदूबाबत श्ांतारामांनी 
बरीच विविधता दाखविली आहे. बरेच वेळा ते 
भापल्या कथेची सुरुवात जीवनावरील भाष्यकारीने, 
थोड्याशा सेल विचाराने, नुकत्याच घडून आलेल्या 
प्रसंगाने, अचानक भेटलेल्या व्यक्तीमुळे जागृत 
झालेल्या आठवणीने अक्षी करतात, सुरुवात संथपणे 
करायची, भाष्यकारी व घटना यांचे मिश्रण करीत 
जवळजवळ अर्ध्यावर यायचे, व मग गती घ्यायची 
शेवटी पुन्हा संथ ल्य गाठायची अशी मांडणी 
शातारामांच्या अनेक कथांत दिसते, शिरवामधील 
“नीति? ! ही कथा उदाहरणादाखल घेऊ, सुरुवात 


अनुक्रमणिका 


शांतारामांच्या कथा ( उत्तरा्च ) 


होते ती निवेदकाला खेळांमधील वाटणाऱ्या गोडी- 
बद्दलच्या थोड्या ऐसपेस उल्लेखाने. लगेचच एक 
जृुत्तरी आठवण जागी होते. निवेदक नागपुरला 
गेलेला असतो, तेथे तो काही काळ राहतो, त्यात 
तो तेथील विविध खेळ पाहतो, क्लबमध्ये जातो. या 
सवें घटना नोंदविण्यात अडीच-तीन पृष्ठे रेंगाळल्या- 
वर निवेदक आपल्याला खाज्या स्वाऱ्यांच्या तीन 
पानांच्या मैफिलीला घेऊन जातो, अनेक प्रतिष्ठित 
लोकांच्या तेथे गाठीभेटी होतात, ही सवे मंडळी 
दिवसभर एका जगात वावरतात, त्या जगाचे नीति- 
नियम पाळतात म्हणूनच ते प्रतिष्ठित समजले जातात. 
याच लोकांचे रात्रीचे जग वेगळे असते; भापले दिवस- 
भराचे भिन्न व्यवसाय विसरून ते सर्वे या रात्रीच्या 
जगात एका समान पातळीवर उतरतात-जुगारी 
म्हणून. दिवसाच्या नीतिमूल्यांप्रमाणे जुगार ही अनीति 
कारक गोष्ट आहे; ती या रात्रीच्या जगातील जीव- 
नाचा पाया म्हणून स्वीकारली गेली आहे.या पायाच्या 
नैतिकतेविषयी प्रश्‍न काढायचा नाही हा येथील 
सर्वसंमत नियम आहे. कारण आपण जुगार खेळतो 
आहोत याबद्दल कोणाला काहीच वाटत नाही भांहे; 
आपण काही वेगळे करतो आहोत याची पुसटती 
जाणीवसुद्धा कोणाला नाही. पुण्यामुंबईला लोक 
चहा पितात, बंगलोर-मैसूरकडे कॉफी पितात इतका 
साधा फरक या दिवसाच्या व रात्रीच्या जगामध्ये 
आहे. हा फरक सोडला तर या जगांमध्ये फार साम्य 
आहे. खेळणाऱ्यांपैकी एकजण चोरी करतो. त्याच्या- 
वरून बाचाबाची होते. ज्याची चोरी होते तो 
सात्विक संतापाने थरथरत. म्हणतो, “ जुगारी 
असून चोरी करावी बेट्यानं ? बदमाष कुठला ] 
,०« दीडशे रुपयांसाठी सगळ्या नीतीला काळिमा 
लावावा... “ 

... जाऊं दे. जो करेल तो भोग्ेलच, पोलिसांत 
कज्ञाला. करायची फिर्याद ? एकानं रीत सोडली 
म्हणून आपणही तसं वागून कसं चालेल ? शकुनीनं 
कपट केलं म्हणून धर्मराजानं आपला घम सोडला 
का ? आगि पोलिस काय आपली नीति सुधरवूं 
शकणार आहेत? तें एका परमेश्‍वराचंच काम. तो 
करतो आपलं काम चोख, आपण आपली बुद्धि 
चळं न देतां त्याच्यावर विश्वास ठेवावा आणि 
आपंळं कर्म करीत राह्वाबं सालं.” 


4 


त्यानं आपले' डोळे भाविकपणं मिटून घेतले, 
त्याच्या चेहऱ्यावर श्रद्धा आणि श्यांति प्रतिबिबित 
झाली होती... 

अण्णासाहेब आणि मो निःशब्दपणं घराकडे येत 
होतों आणि देवळांतील घंटांचा नाद आणि प्रातः- 
प्राथंनेचे स्वर आमच्या कानांवर संथपणं पडत 
होते... ( श्विरवा, पू. ८१ ) जुगाऱ्यांच्या जगातील 
विरोधाभास लेखकाने आपल्या नजरेस आणून दिला 
आहे. पण त्याविषयी उपहास, टीका, धिक्कार असे 
काहीही' येथे नाही. थकलेल्या मनाने, नाइलाजाने 
का होईना, केलेला वास्तवाचा स्वीकार येथे आहे. 
ईश्वराने ही दुनियाच विसंगतीने भरलेली अशी 
केली आहे. या विसंगतीविरुद्ध कितीही त्राया केला 
तरी जीवनाचा एक अविभाज्य भाग म्हणून तिचा 
स्वीकार करावाच लागतो. कथेच्या मधल्या भागात 
तीन्ने ताण निर्माण झालेला होता, त्यातील विरोधा- 
भासाची तौोब्नताही पुष्कळ होती; घटनांना वेग 
'आला होता. ते सव निवळून कथेचा जेवट. संथतेत, 
नवजाणीवयृक्त शांततेत झाला आहे.. 

*शिरवा' ही कथा एका अचानक आलेल्या सरी- 
वर आणि तिला संवादी अशा क्षणभर येऊन 
जाणाऱ्या एका.आंतरिक ऊर्मीच्या लाटेवर आघार- 
लेली कथा आहे.- संपूर्ण जीवन कायमचे बदलणारी 
घटना येथे नाही; नेहमीच्या चाकोरीतील जीवत 
थोडा काळ विस्कळित करण्यापलीकडे जास्त काही 
घडवून आणण्याचे सामर्थ्य या घटनेत नाही. ज्याच्या 
आयुष्यक्रमात हा क्षणजीवी बदल घडतो, तोही अनेक 
सामान्यांपैकी एक-आहे. आपल्या सर्वांच्याच आयु- 
ष्यात येणाऱ्या क्षणिक आल्हाददायक अन्‌भवाचा 
प्रत्ययकारी आविष्कार घडावा अश्यीच या कथेची 
रचना केलेली आहे. अगदी सुरुवातीला आयुष्यातील 
प्रत्येक मिनिटाचा चोख हिशोब ठेवणारे रामचंद्रराव 
ऑफिसमधून धरी आणलेले काम उरकायला बसलेले 
दाखविले आहेत. त्यांना विश्रांतीची जरूर आहे; 
पण मनोनिग्रह करूत ऑफिसचे कामही उरकायचे 
आहे. वातावरणांत बदल झाला नसता तर रामचंत्र- 
रावांनी ते उरकलेही असते. पण निसगं खोड्या करू 
लागला आणि अथम षारोर व नंतर मन त्याला 
प्रतिसाद देऊ लागले. प्रथम वार्‍याच्या झुळुका आल्या 
त्यांच्या शरीराला गुदगुल्या झाल्या, समोरचे कागद 


२९ 


“विस्कटले. पावसाचे पाणी त्यांच्या तोंडावर पडले. 
* शरीर शहारलं होतं; मन आंघोळ केल्याप्रमाणे 
स्वच्छ झालं होतं. रामचंद्ररावांच्या शरीराबरोबर 
मनही बिथरले होते. * रस्त्यावरलीं मोठीं माणसं 
घराच्या आडोशाला लपली होतीं. धरांतली मुलं 
रस्त्यावर आलीं होतीं.' (शिरवा, पू. ३) रामचंद्र- 
रांव त्या मुलांसारखे झाले, आपल्या बायकोलाही 
त्यांनी आपल्यासारखे बनविले. दोघांनी मपल्या 
कल्पनाशक्तीला स्वैर सोडले; जून्या आठवणींची 
उजळणी झाली, एकमेकांना चिडवून झाले. एकाएकी 
शिरवा संपला. क्षणार्धात रामचंद्ररावांचे सुखद 
बाळपण संपले. ते पुन्हा प्रौढ झाले, कामाला बसले- 
तिरसटपणे, रुक्षपणे. त्यांनी पाऊस पाहिला होता, 
अन्‌भविला होता- देहाने भाणि मनाने. पण आता 
ते बदलले होते. इंद्रधनुष्य पाहायला त्यांना सवड 
नव्हती. रुक्ष वास्तवाने त्यांचा ताबा घेतला. जीव- 
नात खूप रुक्षपणा असतो, व्यावहारिक, नैतिक प्रश्‍न 
असतात... हे सवं काही असते. प्रौढ, जबाबदार 
माणूस हे ओळखतो. पण जीवनात नुसते हेच असते 
असे नाही. अधूनमधून एखादी अचानक सुखद अनु- 
भवाची सर येऊन जाते. ती नैतिक-अनैतिक नसते. 
ती ऐंद्रिय, मानसिक सुखाची न-तैतिक अनुभूती 
असते. तिच्यात भव्य-दिव्य असे काही नसते. परंतु 
संपन्न मानवी जीवनाच्या उभारणीत अश्या सरींचाही 
वाटा असतो. 

* खार! या एका वेगळ्या जातीच्या कथेची 
'मांडणी बघण्यासारखी आहे. एक तर ही भास-कथा 
आहे. दुसरे म्हणजे तिच्यात प्रतीकात्मता आहे. 
तिसरे असे, की ती एका अर्थाने पशुकथा आहे. 
पावसाच्या सरीप्रमाणे अल्पकाळ येऊन . गेलेल्या 
अनुभवावर ती आधारलेली आहे. अस्वस्थ मन:- 
स्थितीत निवेदक फिरायला बाहेर पडतो. तो रस्त्याला 
छागतो. त्याच्य़ा आजूबाजूला लोक असतात. पण 
तो एकटा असतो. इतक्यात त्याला एक खार दिसते. 
एखाद्या परीकथेतल्याप्रमाणे त्या दोघांत संभाषण 
होते- खेळीमेळीचे, पंण सावध अंतर राखून केलेले, 
गंमतीशीर आणि बुद्धीची चमक दाखविणारेसुद्धा. 
तिला पकडायची इच्छा त्यांच्या मनात आहे; तिते 
ते ओळखले आहे. ती त्याच्या हाती लागत नाही. 
हातो लागली, तर खार ही खार राहत नाही असे 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


तिचे म्हणणे, त्यानंतर त्याने तिच्यावर लिहिलेल्या 
कवितेबदहल ते बोलू लागतात. तिला ती कविता 
मुळीच आवडलेली नसते, कारण तिला कवितेतली 
खार झोळखताच आलेली नसते. यावर निवेदक दोन 
उत्तरे देतो. एक हे, को * कलेचा संस्कार झाला, 
की सगळ्या वस्तुजाताचा कायापालट होतो... 
कवितेत असा बदल करावाच लागतो दुसरे उत्तर 
असे, की काळ सारखा धावत असतो, बदलत असतो. 
त्याला पकडणं कलेलादेखील नीट साधत नाही... 
आपण सगळे बदलत असतों. मी बदललों. तू बदल- 
लीस. सगळंच बदलल॑ आणि बदलत जाणार. 
भापल्यात बदल झाल्याचे खारीला अजिबात मान्य 
नसते. तो तिला जवळून न्याहाळतो. ती काही 
प्रमाणात पूर्वीसारखी असते, काही प्रमांणात बदल- 
लेली असते. त्याच्यातच कवित्व नाही असे म्हणून 
ती त्याला डिवचते आणि पळून जाते. तो तिला 
पकडायचा खूप प्रयत्न करतो, दमतो, घरी येतो, 
आणि कवितेची अर्धी ओळ कागदावर उतरते. 
तेवढ्यात त्याची पत्ती घरी मेते. खारीवरची 
कविता ही तिच्यावरचीच कविता असल्याचे तो 
पत्नीला सांगतो. ती त्याला प्रोत्साहन देते, 
पण कविता पुरीच होत नाही. वास्तव जीवन, 
भास व पुन्हा वास्तव जीवन अशी या कथेची 
बांधणी आहे. मध्यावरच्या भागात प्रतीका- 
त्मतेच्या साहाय्याने कलानिमितीबाबत आपल्याला 
एक भमंदृष्टी मिळते. जे सारखे बदलते आहे, 
त्याला कलेत स्थिरखरूप मिळू शकते. कौट॒सच्या 
: ग्रीरन अने ' मधील चित्रांसारखे. लेखकाला ते 
साधायचे आहे. खार ही अवकाशात विलक्षण 
गतिमान आहे. . म्हणून लेखक तिला पकडायला 
पाहतो आहे. पण खारीत दुसरी एक चपलता आहे- 
काळाच्या परिमाणातली, या चपलतेची जाणीव 
स्वतः खारीला नाही आणि लेखकालाही नाही. 
त्यांच्या भेटीच्या प्रसंगानंतर या दुहेरी गतिमातततेचो 
जाणीव लेखकाला होते. सवच जीवत इतक्या झपा- 
ट्यात बदलते आहे, ते पकडून त्याला स्थिररूप 
द्यायचे, तर लेखकाजवळ त्याच्यापेक्षा जास्त गति- 
मानता असायला हवी. सवच जीवन गतिमान असेल 
आणि लेखकाजवळ त्याला संवादी अश्ली गतिमानता 
नसेल, तर त्याच्या हातून लेखन होणार कसे ?. 


अनुक्रमणिका 


शांतारामांच्या कथा ( उत्तराचे ) 


कथेच्या सुरवातीला लेखक एकटा आणि विमनेस्क 
आहे; कथेच्या शेवटी तो एकटा आहे आणि सर्वा- 
थाने पराभूत आहे. नापले सर्वे अंग दुखू लागल्या- 
सारखे त्याला वाटते. * पण दुःख कुठं आहे ते मला 
नक्की कळेना- असं दुःख कीं जें असतं, पण दिसत 
नाही. असं दुःख कीं जें सोसावं लागतं, पण सांगता 
येत नाही... (शिरवा, पू. १६३). 

गेल्या चाळीस वर्षांत श्ांतारामांनी जी वाटचाल 
केली तिच्यात त्यांनी काय मिळविले, आपल्याला 
काय दिले हे पाहण्याची वेळ भाता आली आहे. या 
दोघे कालावधीत त्यांच्यात सर्वांगीण बदल झाले 
असल्याचे आपण या आधी पाहिले आहेः हे बदल 
आहय, शैली, शब्दयोजना, मांडणी या सर्वे बाजूंचे 
आहेत. आणि या बदलांमुळे त्यांच्या कथांची मूल्य- 
यक्‍तता वाढत गेलो आहे. वाड्मयकृतींची मूल्य- 
यक्‍तता किमान दोन गोष्टींवर अवलंबून असते. 
एक तर ती कृती ज्या वाहू्मयप्रकारातली असेल त्या 
प्रकारातल्या संकेतांती, निकषांनी तिचे मूल्य ठरवावे 
लागते. वाडमयकलेच्या संदर्भात आणखी एका 
प्रकारचे संकेत व निकष मनात बाळगावे लागतात. 
वाड्मयकृती ज्या सामाजिक-सांस्कृतिक 'चौकटीत 
तिर्माण झॉलेली असेल, त्या चौकटीत मूल्ययुक्‍ततेचे 
कोणते निकष वापरले जातात ? मूल्यव्यवस्या बद- 


लती असल्याने एखाद्या वाड्मयक्ृतीत आजच्या . 


ऐवजी उद्याच्या मूल्यनिकषांचा वापर केलेला असेल, 
तर तेही महत्त्वाचे ठरते. 
ज्ञांतारामांनी सुरुवातीला काही लघुनिबंध लिहिले 
हे खरे. पण या वाळूमयप्रकारातले लेखन थांबवून 
त्यांनी आपले सवे लक्ष .लघधकथांवर केंद्रित केले. हे 
वाड्मयप्रकारसंक्रमण त्यांना सुलभ होते. कारण 
त्यांच्या सुख्वातीच्या कॉळात हे दोन वाड्मय- 
प्रकार जवळ आलेले होते. शांतारामांनी आपल्या 
कथांत भाष्यकारीला पुरेसा वाव दिल्यांने लघुनिबं- 
घांची काही वैशिष्ट्ये बरोबर घेऊन ते लघुकथेच्या 
क्षेत्रात मक्‍त संचार करू शकले; त्यांनी कथेत गोष्टी 
ंगणाऱ्याचा मोकळेपणा, थोडासा गोष्टीवेल्हाळ- 
पणा, थोडासा वक्‍्तत्वगुण यांना प्रवेश देऊन कथा 
या प्रकाराला आपल्याला हवे तसे वळण दिले 
यामळे काही तोटे झाले. उदाहरणाथ, त्यांच्या सुरु- 
वातीच्या अनेक कथांमध्ये नौटनेटकेपणाबाबत पुष्कळ 


.%] 


बेफिकिरी दिसते; ती यामुळेच आली असावी. पण 
नंतरच्या कथांमध्ये ही बेफिकिरी बरीच, कमी 
झाल्याचे आढळते. या कथांमधली शेली व मांडणी 
भंगासरक्षी झालेली आहे याचे एक चांगले उदाहरण 
त्यांच्या * विवस्त्र? या कथेत मिळते. कथेच्या सुरू- 
वातोला निवेदक जंगलच्या व्यापाऱ्याकडे मुतीम 
असतो, कथेच्या झेवटी तो स्वंत:च बडा व्यापारी 
होतो, या कालावधीमध्ये त्याच्या जीवनक्रमात 
कसलाच बदल होत नाही. क्लब व बाजार हे. ज्या 
माणसाच्या केंद्रस्थानी असतात त्याचा जो जीवन-' 
क्रम असतो तोच निवेदकाचाही आहे. खूप आयुष्य 
पाहिलेला, खूप भोगलेला, पण कह्यातही सहसा न 
गुंतणारा असा तो आहे. शांतारामांच्या इतर अनेक 
कथांप्रमाणे या कथेचाही आरंभ सेलशा भाष्यकारीने 
झाला आहे - तिच्यात मुक्‍त विचार आहेत, जुन्या 
आठवणी आहेत, निवेदकाच्या जंगलातील, तालु- 
क्‍्याच्या गावातील दैनंदिन जीवनामधील काही 
तपशील आहेत. पण हा पाल्हाळ नाही: कारण या 
सर्वे बारीकसारीक गोष्टींमधून निवेदक हा एक 
निश्चिंत व्यक्तित्व .असलेला माणूस म्हणून उभा 
राहतो. अश्या माणसाने एका स्त्रीमध्ये घडलेला 
विस्मयजनक बदल पाहावा, क्षणभर चपांपावे 


ब पुन्हा तटस्थपणे जीवनांचा स्वीकार करावा 


यात कथेची वैशिष्ट्यपूर्णता आहे. यां सडाफटिंग 
मनिमाला आपल्या धरी कोण बोलावणार ? पण 
एक अपवाद निघतो-एका विमाएजंटाचा. त्याच्या 
बोलावण्यात कोणाचा काही खास स्वाथं असेल असे 
वाटत नाही. विमाएजंटांना मार्णसे जोडावी लाग- 
तात; हे बोलावणे म्हणजे त्यातलांच एक भाग 
असणार. एजंटाला आधी न कळवता निवेदक 
त्याच्या घरी जातो. तो दारावर ज्या प्रकारे टकटक 
करतो त्याबद्दल ऐजंट व त्याची पत्ती यांच्यात 
कसला तरी संकेत ठरलेला असावा. हे माहीत 
नसलेल्या निवेदकाने त्या प्रकारची टकटक केल्यावर 
एजंटाची बायको न्हाणीघरातून घाईने बाहेर येते, 
कपडे न घालताच, आणि दार उघडते. तो तिचे 
नग्न, पाण्याने निथळणारे शरीर पाहून स्तिमित 
होतो; एका अपरिचित माणसाला दाराशी पाहून 
तीही स्तिमित होते. दोन पुतळे एकमेकांसभोर 
ठेवल्यासारखे ते समोरासमोर उभे राहतात. 


अनुक्रमणिका 


3.4 


“स्त्रीदेहाचं वागवं दन मला अपरिचित नव्हतं, पण 
हा अनुभव निराळा होता. यावेळी मी केवळ एक 
आकृती बघितली होती; एक सौंदयं केवळ पाह्यलं 
होतं. मला शरम वाटत नव्हती; अभिमान वाटत 
नव्हता. आनंद वाटत होता पंग तोही सौम्य: 
एखादी ठेव कुणीतरी अचात्तक आपल्या स्वाधीन 
केल्यासारखी जबाबदारी वाटत होती. (अंधारवाट, 
पृ. २२ ) येथे शब्दांची उघळण नाही; सारे कसे 
मोजूनमापुन केल्यासारखे आहे. तिसर्‍या वाक्यात 
पुनरावृत्ती असल्यासारखी वाटते; पण दोन वाक्या- 
घामधील “केवळ * यां शब्दाच्या जागा बघितल्या, 
को ही पुनरावृत्ती नाही हे. लक्षात येते. एका सडा- 
फटिंग माणसाला अचानक झालेल्या जीवनाच्या 
अपरिचित पेटूच्या दशषनाचे, अचानक आलेल्या 
जबाबदारीच्या जाणिवेचे हे क्षणचित्र फार प्रत्यय- 
कारो आहे. जबाबदारीची ही जाणीव नेतिकतेतून 
निर्माण झालेली नसुन आपल्याला काहीतरी सुंदर, 
नाजूक, मौल्यवान मिळाले आहे, ते जपले पाहिजे 
या वत्सलतेच्या जवळ येणार्‍या भांवनेतून निर्माण 
झाली आहे असे वाटते. हीच स्त्री निवेदकाला पुन्हा 
कथेच्या शेवटी भेटते. तो एक मोठा व्यापारी 
झालेला असतो. ती नवर्‍याच्या वाढत्या व्यापात 
भागीदार झालेली असते. ती आता अधेवट प्रकाशात 


अचानक दिसलेली गूढ मुग्धा नसते. स्वत:च्या देहाचे 


सामथ्ये ध्यानात आलेली, थंड बुद्धीने त्या सामर्थ्याचा 
उपयोग करणारी अशी व्यवहारी स्त्रो असते. त्याने 
तिच्याविषयीचे पहिले सत्य जसे स्वीकारले होते तसे 
दुसरे सत्यही स्वीकारलेले असते. मनाला काही काळ 
क्लेश झाले, तरी अखेरी सत्याचा स्वीकार करणे 
भागच असचे. 'ती मळा भेटणार होती; हवी तेव्हा; 
हवी तशी. 

**< विवस्व अवस्थेत जे झाकलं गेलं होतं 
ते रेशमी उंची कपड्यांतूनही स्पष्ट दिसत होतं 
नागवेपणापेक्षाही अधिक प्रगट झालं होतं. माझी 
तयारी होती. मला वाईट वाटत नव्हतं. त्यात वाईट 
कसलं वाटायचं ! जंगल काय, शहर काय, व्यवहार 
म्हणजे व्यवहार. त्याच्यावर अवांतर भावनेचं, 
अप्रस्तुत भाठवणीचं ओझं नको,! ( कित्ता, पू. २६ ) 
येथेही शब्दांच्या दृष्टीने शेली अल्पव्ययी आहे. त्या 
स्त्रीचे पहिले ब दुसरे दन यांच्यातील विरोधामुळे 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


निर्माण झालेल्या ताणावर, त्यामुळे निवेदकाला 
झालेल्या क्लेशावर फारशी भाष्यकारी नाही. भावं- 
विव्हढता भाही, सिनिसिझंम नाही, कटुता नाही. 
जीवनाच्या एका नव्या दशुंनाचा एका विशिष्ट 
पातळीवर झालेला स्वीकार आहे. जीवन माणसाला 
वेगवेगळे खेळ खेळायला बोलावत्ते; त्या खेळांचे 
नियम वेगवेगळे भसताते; खैळे कोणताही असली, 
त्याचे नियम कोणतेही असले तरी ते माणसाने 
स्वीकारायचे असतात, आणि खेळ खेळायचा असतो, 
निवेदकाने तरी ही दृष्टी स्वीकारली आहे. 
शांतारामांनी पांढरपेशी, बहुतांशी सुस्थितीतल्या 
छोकांच्या जीवनाचे चित्रण केळे अहल्याचे आपणं 
पाहिलेच आहे. त्यांच्या कथांत इतर वर्गांतील 
व्यक्तींचे चित्रण नाहीच असे नाही. पण पांढरपेशी, 
उच्चवर्णीयांचे चित्रण जसे ' आतुन ' केल्यासारखे 
वाटते, तसे इतर वर्गातल्या लोकांचे चित्रण वाटत 
नाही. श्यांतारामांच्या कथाविषयांची व्याप्ती अशी 
मर्यादित आहे. त्यांचे जग मध्यमवर्गीयांचे जग आहे 
असे म्हणण्याचा मोह होणे अगदी स्वाभाविक आहे. 
पण हा मोहू टाळायला हवा. * मध्यम-वर्गे ! या संज्ञेला 
एक वणेनात्मक अथे आहे आणि एक मूल्यात्मक अ्थं 
आहे. मूल्यात्मक अथ निदाव्यंजक आहे हे सर्वांता 
माहीत आहे. पण वर्णनात्मक अथ मात्र बराच 
गोंधळात टाकणारा आहे. जेव्हा सरंजामज्ञाही 
मोडकळीस येत होती, तेव्हा इंग्लंडसारख्या देशात 
व्यापारी, भांडवलदारी वर्गातले लोक मध्यमवर्गीय 
समजले जात. त्या काळात ते पुरोगामी मानले जात. 
कारण नव्या युगाची स्थापना जमीनदार व भूदास 
(सफं) यांच्या प्रयत्नांनी होणार नव्हती. ती भांडवल- 
शहांच्या-त्या काळातील मध्यमवर्गाच्या-प्रयत्नांनी 
होणार होती. पुढे नवे उत्पादन-संबंध निर्माण झाले. 
त्यांत पुर्वीचा मध्यमवगे ( म्हणजे भांडवलदारव्ग ) 
सत्ताधारी झाला होता. आता एका नव्या वर्गाला 
मध्यमवर्याचे स्थान मिळाले. तो छोटे दुकानदार, 
अभियांत्रिकी, वैद्यकी, वकिली, अध्यापन, इत्यादी 
व्यावसायिकांचा (प्रोफेशनल्स) वर्ग होता. भांडवल- 
शाहीचे प्रचंड आथिक, सामाजिक, राजकीय यंत्र 
चालू ठेवण्यासाठी निर्माण झालेली नोकरशाही 
इत्यादी लोकही याच वर्गात मोडतात, हा वर्ग एक- 
संध नाही. या वर्गातील सर्व सभासदांचे हितसंबंध 


अनुक्रमणिका 


शांतारामांच्या कथा (उत्तराचे ) 


समान नाहीत. अनेक वेळा प्राथमिक, माध्यमिक 
शिक्षकाची मिळकत. विद्षेंष कोशल्ये आत्मसात 
केलेल्या कामगारापेक्षा बरीच कमी असते. दिक्षक 
हा. मध्यमवर्गीय व म्हणून कामगारापेक्षा कमी 
क्रांतिकारी व म्हणून कमी पात्रतेचा असे म्हणणे 
वरील कारणामुळे चूक ठरेल. मध्यमवर्गीय माणूस 
हा स्थितिशील, कातडीबचावू, स्वार्धी असतो असे 
म्हणावे तर ते खरे नाही. कारण याच वर्षातील 
माक्स, एंगल्स, लेनिन यांना ही विशेषणे लावणे 
चूँक ठरेल. लोकमान्य डिळक, आगरकर, गांधी; 
_ सावरकर, डांगे, रणदिवे हेही मध्यम वर्गातलेच; 
पण त्यांना स्थितिश्षील, इत्यादी म्हणणे कसे बरोबर 
ठरेल ? कामगारवगे मूलतः क्रांतिकारी नसतो, 
बुद्धिजीवी लोकांनी त्याला क्रांतिकारी बनवावे 
लागते असे लेनिनंचे मत असल्याचे सर्वांना माहीतच 
आहे. आणखी दोन अडचणींचा उल्लेख करायॅलॉ 
हवा, एक म्हणजे भारत आजही पुर्णपणे भांडवल- 
झाही देश नाही; त्यात काही प्रमाणात सरंजामशाही 
अजून तग धरून आहे. त्यामुळे भारतातील मूल्य- 
रचना काही प्रमांणात सरंजामशाहीला शोभेशी आहे 
आणि काही प्रमाणात भांडवलह्याहीला शोभेशी 
अशी आहे, तेव्हा मध्यमवर्ग म्हणजे कोणता वगं हे. 
निश्‍चितपणे सांगणे आजच्या आपल्या समाजस्थितीतः 
कठीण आहे. दुसरे असे, की जे लोक कालपर्यंत याः 
वर्गात मोडत नव्हते, त्यांचे मध्यमवर्गीयीकरण, 
त्यांच्याच इच्छेनुसार, इतक्या झपाट्याने चालले 
आहे, की मध्यमवर्गाची त्या बाजूची सीमारेषा क्झी 
आखायची हा प्रश्‍नच आहे. वरील कारणामुळ 
* अध्यमवर्ग ' हा शब्दप्रयोग याआधीच्या विवेचनात 
जाणीवपुर्वक टाळला आहे. 

झ्ञापण ज्या मूल्यसंकल्पना वापरल्या आहेत, त्या 
विशिष्ट वर्गांच्या आर्थिक संरचनेतील स्थातांवर 
अवलंबन नाहीत. मपल्या असे ध्यानात आले, रेन 
्ञांतारामांनी कथा लिहिल्या आहेत त्या बर 


वास्तवदशेतात्मक ( रिअलिस्टिक) कथा आहेत. भला 


ं असतात; 
कथांच्या बाबतीत आपल्या काही अपेक्षा अ र 
निर्माण केलेल्या 


, या वाडूमथप्रकारानेच त्यां आपल्यात 

आहेत. वास्तवदकशंनात्मक कथांनी वास्तवाचे जास्तीत 

जास्त सत्त्य चित्रण करावे, अशी आपली साहजिकच 

झपेक्षा असते. त्यासाठी हे चित्षण जास्तीत जास्त 
न, भा. इ 


२५ 


व्यामिश्र व समावेशक होणे जरूर असते. ज्या कथां- 
मध्ये समावेशक, व्यामिश्र असे वास्तवदशंन घडते, 
त्यांना आपण आपल्या विवेचनात मूल्ययुक्‍त मानले 
आहे, मूल्ययुक्‍त (म्हणजे व्यामिश्र, समावेशक जीवन- 
दर्शन घडविणाऱ्या ) कथा लिहिणे ही कोणत्याही 
एका वर्गाची मक्तेदारी. नव्हे; विशिष्ट वर्गांना अशा: 
कथा लिहिता येणारच नाहीत असेही नव्हे. जीवना- 
विषयी प्रगल्म, कणखर दृष्टिकोन असणे हे मूल्याचे 
वुसरे अधिष्ठान म्हणून मानले आहे. स्वप्नाळूपणा, 
सर्वयोंजारू वृत्ती, भावविव्हूलता यांच्याकडे आपण 
अपमूल्याचे अधिष्ठान म्हणून पाहिले आहे. आपल्या 
देशातील आजची परिस्थिती पाहुता आपण जे सूल्य- 
निकष वापरले आहेत, ते तथाकथित वर्गाधिव्ठित 
मूल्यनिकषांपेक्षा आजच्या आपल्या वास्तवाला जास्त 
घरून असलेले ठरतील असा विश्‍वास वाटतो. 
झ्ांतारामांच्या कथा बहुधा पांढरपेशी परिघात 
वावरतात. केवळ विषयाच्या या मर्यादित व्याप्ती- 
मुळे या कथा मूल्ययुक्‍त असूंच शकणार नाहीत असा 
पूर्वग्रह मनात बाळगणे चूक ठरेल. शांतारामांनी 
जे जीवन 'आतुन ' पाहिले आहे, त्यात त्यांना कायं 
आढळले, त्या जीवनाचे त्यांचे चित्रण कितीं व्यामिश्र 
व॒समावेशक आहे, ते किती कणखरपणे या 
जीवतातील प्रश्‍नांना सामोरे जाऊ शकतात हे खरे 
महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. चाळीस वर्षांच्या दीघं 
कालावधीत शांतारामांच्या कथांत बराच बदलं झाला 
आहे. त्यांच्या सुरवातीच्या लेखनात दिवास्वप्नी 
जीवनदक्णंनाचा घ भाबड्या साचेबंद भावनिक 
प्रतिक्रियांचा मोठ्या प्रमाणात आढळ होतो. पुढच्या 
काळातील कथांमध्ये ही वैशिष्टये पुष्कळच कमो 
होत जातात. पण बऱ्याच काळपर्यंत ती कमीअधिक 
प्रमाणात तग धरून राहतात. उदाहरणार्थ, १९४२ 
च्या *संत्र्यांचा बाग! या कथेपेक्षा १९६२ ची ' दोन 
हात! ही कथा एकूण सफाईच्या दुष्टीने निश्‍चित 
उजवी ठरेल. पण तिच्यालं एक प्रकारचा दिवास्तप्नी- 
पणा आहे. दिवास्ब्रष्नातल्या प्रमांणे या कथेतही 
साणसांचे सरधोपटपणे दोंन वर्गांत विभाजन केलेले 
आहे: चांगली माणसे व वाईट माणसे. श्रीमंत व 
दुष्ट मसा असिस्टंट मॅनेजर एका बाजूला काणि 
यरीब प्रण नीतिभान रंगी दुसर्‍या बाजूल्ण असा 
सामना या कथेत दाखत्तिला आहे. ' शेषादी रंगांचे 


अनुक्रमणिका 


2 


ब करणीने काळा होता. या सगळ्या कृष्णलीलेंत 
धवलता रंगीच्याच वाट्याला आली होती. तिचा 
वर्णे गोरा होता. तिचे मन साफ होते. (धम, पू. 
६७). तो तिच्या मागावर होतां. तिची अब्रू धोक्यात 
होती. तिला फार जपून वागणे जरूर होते. नाही तर 
नोकरी जाण्याची इक्‍्यता होती. ही शक्‍यता ती 
बोलून दाखवीत नाही. पण ती तिच्या मनाला 


स्पर्शून गेली असणार. कारण कोणालाही सुचेलं 


अश्यी ही शक्यता आहे. आपली नोकरी गेल्यास 
युनियनचा तरी आपल्याला पाठिंबा मिळेल काया 
कोणालाही सुचेल अश्या प्रश्‍नाची सावली सुद्धा तिच्या 
मनाला शिवत नाही. ज्या वेळी काळा शेषाद्री तिचा 
गोरा हात दाबतो, त्या वेळी ती तडफदारपणे त्याळा 
उत्तरं देऊन निघून जाते : 'माझा हात नुसता सुंदरच 
नाही. एरवीपेक्षा थोडा जाड आहे. थोडा करडाहि 
आहे. ट 


---कामं करून राठ झालाय माझा हात...अंगा- 
वर हात धालणाऱ्याला जोड्यानं बडवलं आहे या 
हातानं ! तुमच्या श्रीमंतांच्या बायकांसारखा माझा 
हात नुसता सुंदरच नाही मालक. कामकरी हात 
आहे माझा, मालक !' (कित्ता, पृ. ७२), जीवनात 
जेथे खरोखरीच्या संघर्षाला सुरुवात होते, तेथे ही 
कथा सोयिस्करपणे संपते. रंगी इतके तडफदार 
उत्तर कशाच्या जोरावर देऊ शकली हे जोपर्यंत 
आपल्याला कळत नाही, तोपर्यंत तिच्या तडफदार- 
पणाची किंमत शून्य ठरते. * संत्र्यांचा बाग ' पेक्षा 
“ दोन हात ' ही कथा जास्त सफाईदार असल्याने 
वाचक' चकतो. व म्हणून * दोन हात ! सारख्या कथा 
जास्त अपमूल्यात्मक व घोकादायक ठरतात. 


पण॑ यानंतरच्या कथांमधून वरील वैशिष्ट्ये 
झपाट्याने कपी होत जातात. जांतारामांनी केलेले 
जीवनचित्रण जास्त जास्त समावेशक होत जाते भे 
खरे म्हणजे त्यात उग्रता येऊ लागते असे म्हणणे 
जास्त उचित ठरेल. जीवनाकडे पाहण्याचा त्यांचा 
भावनिक व मूल्यात्मक दृष्टिकोन प्रगल्भ व कणखर 
होत जातो. त्यांनी निर्माण केलेल्या जाई, स्नेहलता, 
अंजनी, राधाबाई, सत्यभामा, रती खन्ना या 
स्त्रियांचा विचार केला, की वरील विवेचन पटेळ 
असे वाढते. स्त्रीची ही वेगवेगळी रूपे पाहिली, की 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


त्यांचे जीवनदर्शन कसे. व्यापक, समावेशक बनत 
गेळे आहे हे लक्षात येते. शांतारामांच्या स्त्री-प्रतिमे- 
मध्ये मृदू भद्र कालीपासुन उग्र कालीपर्यंत सर्व नमूने 
पाहायळा मिळतात. त्यांची स्त्री ही पुरुषप्रधान 
संस्कृतीने निर्माण केलेली साचेबंद स्त्री नव्हेच. 
विशेषतः उग्रतेकडे, हिस्रतेकडे झुकणारी आक्रमक 
स्त्री मराठी वाडूमयात इतरत्र क्वचित बघायेळा 
मिळते. क्रणस्वरूपातली स्त्री मराठी वाइ्मयात 
बहुतेक वेळा कजाग, विनोदाचे इंद्रिय नसलेली, रुक्ष 
व्यवहारी अज्ञा व्यक्तिरेखांमध्ये आपल्याला भेटलेली 
आहे. पण या साच्यांच्या पलीकडे जाणाऱ्या स्त्रिया 
शांता रामांच्या कथांमध्ये दिसतात; आणि विशेष 
म्हणजे त्यांचे खरेपण मनोमन भावते. 

श्ांतारामांची पात्रे निश्‍चित अज्ञा एका संस्क- 
तीत वावरणारी माणसे. आहेत. त्या संस्कृतीतल्य़ा 
सामाजिक संस्था, मूल्ये, आचारविचार यांच्या 
व्यूहात ती राहतात; त्याच्याशी संबंध जोडत-तोडत 
ती जगतात. हा व्यूह भारतीय-विशेषत: उदार 
(लिबरल) हिंदु-परंपरेतला आहे. परंपरा म्हटलो, 
की विशिष्ट साचेबंद प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची 
आजकाल पद्धत आहे. शांतारामांनी परंपरेचा कोठेही 
धिक्कार केलेला नाही; चेष्टा, निभेत्संना केलेली 
नाही. परंपरेविषयी त्यांची एकूण भूमिका स्वीका- 
राची आहे; सहूदयतेची आहे. परंपरा टिकून आहे 
कारण तिला निदान काही माणसांच्या जीवनांत 


निड्चित स्थान आहे. त्यांच्या स्नेहुलतेला तर परं- 


परागत कौटुंबिक मूल्यांमुळे, सामाजिक संस्थांमळे 
सुरक्षितता मिळते; ा 


र अशा अनेक. स्नेहलता जगात 
आहेत. परंपरागत संस्था नसत्या तर त्यांचे 
काय झाले असते ? अज्ञा स्त्रियांच्या जीवनात 
सुरक्षितता यायची असेल, तर परंपरागत संस्था 
असायला हव्यात. पत्नी वारल्यानंतर आायष्याची' 
फरफट होण्याची शक्‍यता अनेकांच्या बाबतीत असते. 
विधवांचे जिणे जसे बिकट असते तसे विधुरांचेही 
असणे स्वाभाविक भाहे. अज्ञा पुरुषांची सोयही धर्म- 
शास्त्राने केलेली आहे. पण ज्या परंपरागत चौकटी 
संरक्षण देतात, त्या जाचकही होऊ शकतात. मग दोनच 
पर्याय उरतात. एक म्हणजे चौकट स्वीकारायची व 
स्वतःचे जीवंन उद्ध्वस्त झालेले पाहायचे; दुसरा 
पर्याय म्हणजे पारंपरिक चोकट. धिःकारायची किंव! 


अनुक्रमणिका 


शांतारामांच्या कथा (उत्तराचे ) 


केवळ नावापुरती स्वीकारायची व तिच्यात राहणे 
अशक्‍य आहे हे जाणून समाजाचा किंवा जीवना- 
चाच त्याय करायचा, पण हा दुसरा पर्याय मोठ्या, 
तेजस्वी व्यक्तित्व असणाऱ्यांसाठीच आहे. तो अंजनी, 
राधाबाईयांचा मार्ग आहे. अश्या स्त्रियांविषयी श्ांता- 
रामांना निश्चित आदरभाव आहे. सत्यभामा, रती 


खन्ना यांच्याकडे तर ते भयचकित दृष्टीनेच पाहातात... 


पुरुषांबरोबर, इतर सर्वांबरोबर हिंस्र स्पर्धा करून 
त्यांच्यावर स्वामित्व गाजविणाऱ्या स्त्रिया पाहून 
त्यांच्याविषयी भीती, आदर, कौतुक या सर्व भावना 
निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पण शांताराम त्यांचा 
मार्ग स्तेहळतासारख्या स्त्रियांनीही स्वीकारावा 
असा सल्ला देत नाहीत. राधाबाईंची व्यक्तिरेखा 
५ हिरॉइक ' आहे; पण सर्वे माणसे हिरॉइक 
नसतात; ती सवे अर्थाने सामान्य असतात. अँटनी- 
रोमिओसाठी प्राणत्याग करणाऱ्या क्लिमोपाट्रा- 
ज्यूलिएट फार थोड्या असतात. चाँसरच्या क्रेसिडा 
मात्र भरपूर असतात. या सर्वांचीच सोय समाजाला 
करावी लागते. क्यांतारामांचा दृष्टिकोन बरोबर हाच 
आहे. जमिनीवरच्या माणसांना ते त्यांचे स्थान 
नक्की कोठे आहे हे जरूर दाखवितात, त्यांचा 
दिवास्वप्वी कोश ते फोडतात. पण हे सर्वे करीत 
असताना त्यांच्या मनात तिरस्कार नांही; सहानुभूती 
करूणा आहे. ज्या पारंपरिक सामाजिक चौकटी 
आजच्या माणसाच्या दुःखाचे कारण ठरतात, त्यांचा 


र 


झ्ञांतारामांनी कोठेही पुरस्कार केलेला नाही हे येथे 
लक्षात ठेवायला हवे. सामाजिक अन्यायावर त्यांनी 
कोठेही पांघरूण घातलेले नाही. म्हणून असे म्हणा- 
वेसे वाटते, की शांताराम कडवे हिंदुत्वनिष्ठ नाहोत; 
ते डोळस, उदारमनस्क हिंदू आहेत. ' जीवन बदलते 
आहे. आपल्या प्रतिक्रिया, मूल्यने, जीवनप्रकार 
यांच्यांत यामुळे नबदळ ' घडणे अपरिहार्य आहे 
हे त्यांना दिसते आहे. या वस्तुस्थितीचा त्यांनी 
डोळसपणे स्वीकार केला. आहे. पण आपला-कदा- 
चित कुठचाच-समाज एकजिनसी नसतो; त्यातील 
सर्वे थरांतील सर्वांच्या गरजा सारख्या नसतात. 
म्हणून जूनी संस्कृती एका झटक्यात उडवण्यात 
कोणालाही यश येणार नाही हे जाणण्याचा शहाण- 
पणा त्यांच्यात आहे. त्यांच्या प्रगल्म व व्यापक 
जीवनदशंनात अत्याधुनिक कारखानदार जसा बसतो, 
तसाच सरंजामश्याहीतील माळकरीही बसतो. शांता- 
रामांच्या या सहृदय व्यापकतेमुळे, कणखरपणामुळे 
जीवतातील व्यामिश्रतेकडे, विसंगतोंकडे पाह्ण्या- 
तल्या समजूतदारपणामुळे, धनस्वरूपी मूल्यांबद्ल 
त्यांना वाटणाऱ्या मादरामुळे त्यांच्या बऱ्याच कथा 
मूल्ययुक्‍्त झाल्या आहेत. त्यामुळेच त्या वाचल्या 
जातात- व वाचल्या जातील. अर्थात आपण पांढर- 
पेशी हिंदू आहोत यामुळे निर्माण होणारा. अपराधी- 
भाव फारच वाढला, तर काय होईल हे सांगणे 
कठीण आहे. 


मॅनेजर 


। सतफलाय सहकारिता । 
वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची... 


न दि वाओ अर्बन को-ऑप. बँक लि. 


वाई ( सातारा ) 


कै मुदत ठेवींवर आकर्षक व्याज अ बचतीच्या विविध योजना क सुलभ हप्त्याची 
अ सेफ डिपॉझिट लॉकसंची सोय कर तत्पर सेवा 


फोननं७ 


दृ. न. पटव्घेन 
चेभरमतत 


४७०८०७४४४४ पध कण ४ध ४४ द ४४७४७७ट धट केपी. ७४ शीक धी, 99७०७ ४७४७ 


नवभारत जानेवारी, १९८३ 


म व्य 


फरक 86 000770000068 ॥॥/०॥७ -- 


न 
| 


| ध्रा1ळात्वा' ] शा 
| ९.0. 17. 


| 
2०/१७ 4॥/॥ 073 | 
1 | 
| 
| 


अशहेपग2श गाकाप30टपा'65 01-- 
वै ्ावट "कारर्ण % & 695 ६०] २55065 
निशा 1००७, ॥ ८गावाधनागार | 
करात दिशतटिशत्रतया क्यात ॥9वायार 


गा'वाडाा5$$ांणा. 


| शागा& : 70133,70341 
छ्या : $$ थळ : 0145-2456, 0145-306 


र कमवमकिलॅसजतजजबररत््ा 1 


अनुक्रमणिका 


"अभिजात साहित्याचे भाषांतर 
लक्ष्मणश्ञास्त्री जोशी 


६ क्लासिक ' या इंग्लिदा पदाचे पर्यायपद 
* अभिजात ' हे आहे. अभिजात म्हणजे तज्ञांना 
दोर्धकालपर्यंत मान्य झालेले आणि तसे मान्य झालेले 
म्हणून साहित्यात दीघंकाल जतन करून ठेवण्या- 
सारखे पुस्तक म्हणजे अभिजात पुस्तक, जगातील 
सर्व साक्षर आणि ग्रांथिक म्हणून अनेक झंतके 
स्थिरावलेल्या भाषांतील लहानमोठी अभिजात 
पुस्तके आदराने जोपासली जातात. धर्म, तत्त्वज्ञान, 
झास्त्र, काव्य, नाटक, कथा, इतिहास, विज्ञान, 
तंत्रज्ञान ६. सगळ्या वैचारिक वा कलात्मक माहि- 
तीने. भरलेल्या साहित्यप्रकारांमध्ये काही निवडक 
अभिजात पुस्तकें बहुतेक निर्माण झालेली असतास. 
ग्रीक, रोमन, अरबी, इराणी, चित्ती वा भारतीय 
अज्ञा प्राचीन राष्ट्रांच्या साहित्यामध्ये आणि आधु- 
निक इंग्लिश, फेंच, जर्मन, इटालियन, लॅटिन वा 
अन्य राष्ट्रांच्या भाषांमध्येही अभिजात ग्रंथ निर्माण 
झालेले ब जोपासलेले दिसतात. अलीकडे जगातील 
सर्वे राष्ट्रे दळणवळणाच्या साधनांनी अत्यंत 
जवळ आलेली आहेत. आथिक व राजकोय दृष्टीने 
त्यांपैकी प्रत्येक राष्ट्राच्या जीवनावर जवळच्या व 
दूरच्या राष्ट्रांच्या राजकारणाचा व अर्थकारणाचा 
परिणाम घडत आहे. मानवामानवांमध्ये एकमेकांच्या 


मनोगताचे आवेदन करण्याचे, एकमेकांना ज्ञान 


देण्याचे सर्वांत महत्त्वाचे साधन म्हणजे भाषा होय, 
भाषेने मानवांचे समाजीकरण होते. भाषा हा सामा- 
21 1 स यात 
& नेशनल बृक द्रुस्ट नवी द्ल्ली 
अंथोत्सवानिमित्त झालेल्या “ भाषात्तर परि 


जिक मनाचा आरसा आहे. विश्‍वमानवांचा एक 
समाज निर्माण होण्याची प्रक्रिया ही आधूनिक 
विज्ञाननिष्ठ दळणवळणाच्या तंत्राने वेगाने सुख 
झाली आहे. त्यामुळे भिन्नभिन्न राष्ट्रांच्या भाषांमध्ये 
नवीननवीन संकल्पना जाणूनबुजून वा नकळत शिरत 
आहेत. जगातील सगळया राष्ट्रांचे मानसिक सात्िध्य 
निर्माण करण्याची चित्रपटादी अनेक साधने माता 
निर्माण झाली आहेत. त्या साधनांमध्ये एकमेकांच्या 
भाषांमधील विचारांचे आणि भावनांचे वितरण 
भव्य मुख्य पद्धती म्हणजे भाषांतरपद्धती 
होय. 


भाषांतर म्हणजे एका भाषेतील वाक्याचा अथे 
दुसऱ्या भाषेतील वाक्यामध्ये बरोबर जसाच्या तसा 
आणणे. मनुष्य आपल्या मनातला भाव किवा संपूर्ण 
विचार वाक्यातील एका पदात किंवा अनेक पदांत 
समाविष्ठ करू शकत नाही; पूर्ण वाक्यातच करू 
शकतो. कित्येकदा एखादे पद किंवा अ्धेवट वाक्य 
उच्चारून एखादा मनृष्य थांबतो आणि दुसऱ्याला 
त्याच्या मनातल्या पूर्णे वाक्यातला भाव लक्षात 
येतो. म्हणजे संपूर्ण वाक्य गृहीत धरावेच लागते. ते 
उच्वारळे असो वा नसो. वाक्यातल्या सुट्या एकेक 
पदाला संपूर्ण अथथ नसतो. कित्येकदा तर एकेक 
पदाचे अनेक अथ एकमेकांशी अगदी विसंगत अस- 
तात. या नाना अर्थांपैकी बहुशः एकच अथ बोल- 
णार्‍याच्या मनात असतो व एकच अर्थ घरून तो 
वाक्याचा प्रयोग करतो. म्हणून वाक्यातील पदांना 
किंवा शब्दांना वाक्यार्थाहून वेगळा अथ नसतो. एका 
वेळी एकच अर्थ असतो. वक्त्याने अनेकार्थांनी शेन्द 
वाक्यात घातला तर गोष्ट वेगळी. पण ते अनेक 
अर्थ वाक्यात सुसंगत रीतीने नेमके बसावे लागतात, 
तात्पयं, भाषांतर करताना सबंध वाक्यांचे भाषांतर 
करायचे. प्रत्येक पदाचे सुटेसुटे अथं देऊन वाक्‍्याथं 
सांगण्याचा प्रयत्न पुष्कळ वेळा फसंतो आणि बॅगरूळ 
किंवा गल्थात भाषांतर पदरात पडते. प्रत्येक 
पदाचा अर्थ भाषांतराच्या वेळी तकंशुद्ध रीतीने 


ल्ली, तर्फे पुणे येथे ६, ७ डिसेंबर १९८२ रोजी संपन्न झालेल्या 
रिसंवादा'त वाचळेला निबंध संयोजकांच्या सौजन्याने प्रसिद्ध 


३० 
कोश, व्याकरण व मीमांसा यांच्या साहाय्याने 
भाषांतरकाराने तपासला पाहिजे. परंतु ही तपासणी 
संपल्यानंतर भाषांतर एका सबंध वाक्याच्या रूपाने 
कागदावर उतरावे. हे भाषांतराचे नियम केवळ 
अभिजात साहित्यालाच लागू नाहीत; कोणत्याही 
साहित्याला लागू आहेत. अभिजात साहित्यात या 
नियमांचे अधिक साक्षेपाने पालन करणे आवश्‍यक 
असते. कारण अभिजात पुस्तक हे तज्ञांना मान्य 
होण्याला सामान्यपणे बराच काळ जावा लागतो. 
या दीघेकाळात शब्दांचे अथे बदलतात; सांस्कृतिक 
संदर्भ बदलतो; वाचकांच्या आणि तज्ञांच्या जीवन- 
दृष्टीमध्ये मूळ पुस्तककर्त्याच्य़ा जीवनदृष्टीपेक्षा फरक 
पडलेला असतो. म्हणून झालेला इतिहास लक्षात 
ठेऊन शब्द व शब्दावलींचे मूळ लेखनकालीन अर्थ 
जाणावे लागतात. 

अभिजात साहित्याचे भाषांतर करताना किवा 
एकंदरीत साहित्याचे भाषांतर करताना वर सांगि- 
तल्याप्रमाणे पुस्तक्निमितीचा काल आणि भाषांतर- 
निर्मितीचा काल ह्यांच्यामधील अंतर लक्षात ठेवणे 
जसे आवश्यक आहे, तसेच दोन भाषांमधील इतरही 
अनेक प्रकारची अंतरे 'घ्यानात ध्पावी लागतात. 
एकाच भाषेतील दीघं कालखंडाच्या अंतराने अभि- 
जात पुस्तकाची भाषा नीट कळेंनाशी होते किंवा 
अगदीच कळेनाशी होते. याकरता त्याच भाषेतील 
जुन्या साहित्याचे भाषांतर करणे आवद्यक ठरते. 
उदा., तीन हजार वर्षापुर्वीची वेदांची संस्कृत भाषा 
सायण-माधवांच्या काळात म्हणजे पंधराव्या शत 
कात संस्कृतज्ञ पंडितांना कळेताशी झालो. त्यामुळे 
वेदांवर संस्कृत भाष्ये लिहिणे अथंबोधक ठरले. 
प्राचीन हिब्रू व ग्रौक भाषेतील ग्रंथ म्हणजे उदा., 
ग्रीक भाषेतील होमरचे ' इलियड? व ' बायबलचा 
नवा करार? आणि प्राचीन हिब्रूमधील बायबलचा 
जूना करार, त्याचप्रमाणे प्लेटो, अँरिस्टॉटल इत्या- 
दिकांचे तत्त्वज्ञानाचे व शास्त्राचे ग्रंथ, रोमन भाषेतील 
रोमन कायदा, इतिहासग्रंथ इ. साहित्य, पालीमधील 
त्रिपिटक- त्यातल्या त्यात सुत्तनिपात वा धम्मपद, 
प्राचीन अरबी भाषेतील कुराण अश्या प्रकारचे शेकडो 
अभिजात ग्रंथ आपल्या मनःचक्षूपुढे येतात. 

दोन भाषांमधील वाक्‍्यरचनेचे नियम मुळापासुन 
वेगळे असतील, तर भाषांतर करणे फार जोखमीचे 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


ठरते. वाक्‍्यरचनेतील मोलिक भेद हे सगळ्यांत 
मोठे अंतर होय. भारताच्या संस्कृत व प्राकृत व 
मराठी अशा आये भाषाभगिनी आणि यूरोपातील 
इंग्लिश, फ्रेंच इ. आयेभाषाभगिनी यांच्या रचनेचे 
नियम अगदी वेगळे आहेत. त्यामुळे भाषांतर कर- 
ताना शब्दशः भाषांतरापेक्षा वाक्‍्यार्थ लक्षात घेऊन 
भाषांतर करणे हे तंत्र भाषांतराची उपयुक्तता वाढ- 
वते. शब्दश: भाषांतराचा अवघड प्रयत्न केल्यास 
भाषांतर हे अत्यंत अवघड ठरते व तज्ञ वाचकाला 
व विचक्षण पंडितालाही अगम्य ठरते. 

उदा., या संदर्भात आम्ही तज्ञांचे दोन अभिजात 
ग्रंथांच्या भाषांतराकडे लक्ष वेधू इच्छितो. भारताच्या 
राष्ट्रीय एकात्मतेला अत्यंत आवश्‍यक असलेली एक 
गोष्ट म्हणजे कुराण व बायबल या दोन अभिजात 
ग्रंथांची सवे भारतीय साहित्यिक प्रचलित भाषांमध्ये 
सुबोध भाषांतरे होणे. भारतात कुराण येऊन मस्लिम 
धर्मीय समाज निर्माण होऊन जवळजवळ ८० ८ वर्षा- 
पेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. केरळमधील स्त्रिश्‍चन 
सप्रदाय वगळला तर भारतात कॅथलिक व प्रॉटेस्टंट 
संप्रदायी स्थिश्‍्चन समाज बायबल घेऊन स्थिराव- 
ण्यास २०० वर्षांपेक्षा अधिक वर्षे होऊन गेली. परंतु 
मराठीत किंवा अन्य देशी भाषांमध्ये कुराण व 
बायबल यांचे सुबोध भाषांतर निर्माण झालेले नाही. 
उदू भाषा हा आम्ही अपवाद समजतो. आम्हास 
उदूमधील कुराण कसे आहे याच्यासंबंधी काही 
माहिती नाही. 

कुराणाच्या मराठी भाषांतराच 


णी प्र 
१९१६ साली झाली. पाका, 


त्याचे पुनमंद्रण 

झाले. त्यावेळचे महाराष्ट्र माधवा विश 
ए. यू. शख यांनी पुढाकार घेऊन त्याच भाषांतराचे 
पुनमुंद्रण केले, भाषांतरकार डॉ. मौलवी हकोम 
सूफी मीर मुहंमद याकूब खान, मूळ कुराणाची 
अरबी भाषा उत्कृष्ट जाणणाऱ्या या पंडिताने हे 
मराठी भाषांतर केले आहे. या भाषांतरामध्ये 
विह्वत्तापुर्ण टीपा जागोजागी धातल्या आहेत. कुरा- 
णाच्या व इस्लामच्या अध्ययनाच्या दष्टीने हे पुस्तक 
बहुमोल आहे, यात शंका नाही. परंतु त्याची मराठी 
शेळी अवघड आणि ओबडधोबड आहे, असे दुःखाने 
म्हणावे लागते. भाषांतरकार मोलवीसाहेब है मराठी 
भाषिक नव्हते हे त्याच्या ओबडधोबडपणाचे कारण 


न > जा 
आह या याह 
अभिजात साहित्याचे भाषांत». 3 


आहे. परंतु अवघड व दुर्बोध होण्याचे कारण कुराण 
हा पवित्र धमंग्रंथ असल्याने प्रत्येक शब्द पवित्र आहे 
असे समजून भाषांतर करण्याचा अट्टाहास धरला 
आहे आणि उपवाक्ये व वाक्ये यांचा क्रमही पवित्र 
समजून तसाच राखला आहे. 

महाराष्ट्रामध्ये गेल्या शतकात अशिक्षितांबरोवर 
अनेक महत्त्वाचे सुशिक्षितही ख्त्रिश्‍चन बनले. त्यांच्या- 
मध्ये उत्तम साहित्यकारसुद्धा निपजले. परंतु बाय- 
वलच्या सुबोध भाषांतराचा लाभ मराठी साहित्याला 
होऊ शकला नाही. बायवल हे मानवी प्रज्ञेचे आणि 
आणि सुंदर साहित्याचे एक लेणे आहे असे मानले 
जाते. केवळ ख्त्रिस्ताचा नवा करार नव्हे तर यहुद्यांचा 
जुना करारही प्रज्ञा व साहित्यकला यांचे वैभवशाली 
आविष्करण आहे. उच्च धामिक जीवनाचे त्यात 
आविष्करण आहेच आहे. बायबलच्या शेलीने 
र्त्रिचन किवा यहुदी नसलेले अनेक विचारवंत 
मोहित होऊन गेले आहेत. 

या कुराणाच्या वर उल्लेखित केलेल्या भाषांतराचा 
एक नमुना-पवित्र कुराण- (पू. १२१) “१२. लोकां 
(चा जन्मसिद्ध स्वभावच असा आहे कोंत्यां) स 
(इहलोकींच्या) इष्ट वस्तु म्हणजे (उदाहरणाथ), 
बायका व पोरेंबाळें व सोनें व चांदी यांचे सांठविलेले 
मोठमोठाले ढीग, व अत्युतम (निवडक) घोडे व गुरें 
ढोरें आणि शेतीवाडी यांची प्रीति भली वाटत असते 
(व वास्तविक पाहतां,) हीं तर ऐहिक आयुष्याची 
(क्षणिक) साधने होत. आणि (सदाचे ) चांगलें ठिकाण 
तर त्याच परमेदवरापाशीं होय. १४. (हे पैगंवरा. या 
लोकांस) सांग कौं (तुमची इच्छा असेल तर) मी 
तुम्हांस ह्या (इहलौकिक क्षणिक साधनां) पेक्षांही 
अत्युतम चीज दाखवून देऊ का ? (ती होकों) ज्या 
लोकांनीं (परमेश्‍वराला) भिऊन आचरण केलें, 
त्यांच्यासाठी त्यांच्या पालनकर्त्यासमीप ( स्वर्गाचे ) 
बाग होत कीं त्यांच्या खालून नद्या वाहत आहेत (व 
ते) त्यांत सदासवंदा राहतील; आणि (बारगां- 
वप्तिरिक्त त्यांच्याकरिता) शुचिमूंत (व चोल्या ) 
पत्न्या होत; आणि (सर्वांत अति श्रेष्ठ अशी) 
परमेश्वराची सुम्रसन्नता ही होय. आणि परमरवर 
सेवकां (च्या बऱ्यावाईटां)स पाहतो आहे. १५. 
(हेच) ते लोक (होत की) जे (प्राथनेंत), म्हण- 
तात, हे आमच्या पालनकर्त्या आम्हीं (तुजवर) 


विश्वास ठेविला आहेळतर कु आम्हांला .अगमच्या 


पातकांची क्षमा. कर व ऑम्हासू  नरकाग्नोजजरशि्दी- 
पासुन वांचीव. १६. (हेच लोक) सहनशील व सत्य- 
वचनी व (परमेश्वराचे) आज्ञाधारक व (त्याचे 
मार्गात) खर्चेवेंच करणारे व (प्रतिदिवशीं) प्रातः: 
समयास क्षमा भाकणारे (असे होत.) १७. (स्वतः) 
परमेश्‍वर या गोष्टीची साक्ष देतो कीं आपल्यावांचन 
(अन्य) कोणी उपास्य नाही; व देवदूत व ज्ञानी 
हेही (साक्ष देतात; व तसेंच हें कीं परमेश्‍वर) न्याय- 
पुरःसर (अवघ्या सृष्टीस) सांभाळून (आहे). 
त्याच्यावांचून (अन्य) कोणी उपास्य नाहीं, (तोच) 
परम समर्थ (व) सत्य संकल्प (होय). १८. 
परमेश्‍वरापाशीं (मूळचा सत्य) धर्मे (म्हटला) तर 
केवळ इस्लामच होय. आणि ग्रंथधारी ( म्हणजे 
यहुदी व शख्त्रिस्ती ) यांनी जो (सद्धर्माशीं) विरोध 
केला, तर (त्यांनीं) तो त्यांना (सत्य गोष्टीचें) 
ज्ञान झाल्यानंतर (केला व) परस्परांचे हट्टाने 
(केला). आणि जो कोणी परमेश्‍वराचे निज्याण्यास 
नाकारोल, तर परमेदवरास (त्याच्यापासून) हिशेब 
घेतां (व त्याला अवज्ञेबद्दल शिक्षा देतां) कांहीं 
उल्लीर लागत नाहीं. १९. मग (हे पैगंबरा) जर 
( ग्रंथथारी लोक ) यावरही तुझ्याशी वाटाघाट 
करतील तर तूं (त्यांना) सांगून दे कों मी आपले 
मुख परमेश्वराच्या आधींन केलें आहे (म्हणजे 
इस्लाम स्वीकारिला आहे); आणि जे लोक माझे 
अनुयायी आहेत (त्यांचीही अशीच स्थिति आहे.) 
आणि (हे पैगंबरा) ज्यांना पुस्तक दिले गेले आहे 
त्यांस व ( अरबांचे ) निरक्षर लोकांस सांग कों 
तुम्हींही इस्लाम स्वीकारतां (कीं नाही) ? मग जर 
ते इस्लाम स्वीकारितील बर निःसंशय ते सरळ मार्गी 
लागले. आणि जर ते तोंड म्रडतील तर (हे पैगंबरा) 
तुजकडे (ईश्वरी आज्ञा) पोहोंचविणे मात्र आहे 
एवढेंच. आणि परमेश्‍वर सेवकां (चे स्थिती) स खूप 
निरखून आहे.” 

हेच भाषांतर मराठी शेलीप्रमाणे असे बदलंता 
येते- “ लोकांना स्त्रिया, सोने व चांदी यांच्या मोठ- 
मोठ्या राक्षी, निवडक घोडे, गुरेढोरे आणि शेती- 
वाडी या वस्तु इष्ट असतात, त्यांच्याबद्दल खूप प्रेम 
असते. परंतु ही ऐहिक जीवनाची साधने होत. उत्तम 
स्थान त्या परमेश्‍वरापाशीच आहे. (हे पैगंबरा) 


उस ड्या”... ५ 
का डु ऊएअ” 


-करलगेधड चिमा? 11 उक 
स्ञगघरचघज-चऊ 
"रव्डटषण[तणदधत 


शिक & रंटवडा 
जु मष्ठत्त 
वी । 


-%4 


त्यांना सांग, को तुम्हास ह्यांपेक्षा अत्युत्तम वस्तु 
दाखवून देऊ का? जे लोक परमेश्वराला भितात, 
त्याप्रमाणे आचरण करतात त्यांच्याकरता त्या पालन- 
कर्त्याच्या समिप उद्याने आहेत; त्या उद्यानांच्या 
खालच्या बाजूला सदासवेंदा नद्या वाहत आहेत; 
तेथे शुचिभूत स्त्रिया आहेत आणि परमेश्वराची 
कृपाही आहे. परमेईवराचे भक्‍तांकडे लक्ष असते. (हे 
देवभिरू) लोक प्राथनेत म्हणतात, की हे आमच्या 
पालनकर्त्या, आमची तुझ्यावर श्रद्धा आहे. म्हणून 
त आम्हास आमच्या पातकांबद्दल क्षमा करव 
आम्हास नरकाग्नीपासुन वाचव. (हे ईशवरभिरू) 
लोक सहनशील, सत्यवचनी, परमेश्‍वराचे आदेश 
पाळणारे, दानधमं करणारे आणि प्रातःकाळी क्षमेची 
याचत्ता करणारे (असतात). या गोष्टीचा परमेश्‍वर 
साक्षी आहे को त्याच्यावाचून दुसरा कोणी उपास्य 
नाही; देवदुत व ज्ञानी हेही याचे साक्षी आहेत कौ 
परमेश्वर न्यायाने (सर्व सृष्टीचे) पालन करतो. 
अश्या परमेश्‍वरावाचून कोणी भक्‍तीस पात्र नाहो. 
परमसमर्थ व सत्यसंकल्प म्हृणजे परमेश्वरच. 
परमेश्‍वरापासून प्राप्त होणारा धर्म म्हणजे केवळ 
इस्लामच होय. अन्य ग्रंथांना प्रमाण मानणाऱ्यांनी 
या तत्त्वाशी विरोध केला; त्यांना हे तत्त्व समजल्या- 
नंतरही हट्टाने विरोध केला. परमेश्‍वर त्यांच्यापासून 
जेव्हा हिशेब घेईल, तेव्हा तो त्वरित निर्णयही देईल. 
असेच जे कोणी परमेश्वराच्या संकेतास नाकारतील 
त्यांच्याकडून परमेश्‍वर हिशेब घेईलच. हे लोक 
(पैगंबरा) तुझ्याशी या संबंधात पुन्हा वाटाघाटी 
करण्यास आले तर त्यांना सांगून टाक, कौ मी 
आणि माझ्य़ा अनुयायी छोकांनी आपले मुख परमे- 
इवराच्या आधीन केले आहे. ज्यांच्यापाशी अन्य ग्रंथ 
आहे आणि जे निरक्षर आहेत त्यांना विचारा, की 
तुम्ही इस्लाम स्वीकारता का? जर ते इस्लाम 
स्वीकारतील तर ते निःसंशय सरळ मार्गास लागले 
आहेत (असे समजावे), जर ते तोंड फिरवतील तर 
उपाय नाही. (ईइवराचा संदेश) पसरविणे एवढीच 
तुझी जबाबदारी आहे. परमेश्‍वर भक्ताचा साक्षी 
असतो. भक्‍ताकडे सतत पाहातच असतो,” 
बायबलचे समग्र भाषांतर मराठीमध्ये पवित्र 
शास्त्र म्हणून पंडिता रप्ताबाईंनी १९२४सालो प्रसिद्ध 
केळे. इब्री (हिब्रू) व ग्रीक या दोन प्राचीन भाषांमध्ये 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


क्रमाने जुना करारव नवा करार लिहिलेला सापडतो. 
या दोन भाषांचा अभ्यास करून बाईंनी हे भाषांतर 
केळे आहे. बाई ह्या विद्वान ब्राह्मणाच्या कन्या. 
पित्यापाशी संस्कृत शिकल्या. नंतर स्त्रिश्‍चन धर्माची 
दीक्षा घेतली. त्यांची मातृभाषा उच्च मराठी. अज्ञा 
या विठ्ठान बाईंनी समग्र बायवळ्चे भाषांतर मोठ्या 
परिश्रमाने तयार केले. स्वत:ची मातृभाषा त्यांना 
उत्कृष्ट रीतीने लिहिता-वाचता येत होती आणि 
भाषांतरही मोठ्या कसोशीने केलेले दिसते; परंतु 
मराठी भाषेची सरळ शेली टाकून पवित्र ग्रंथातील 
प्रत्येक शब्द भाषांतरात आला पाहिजे हा नियम 
कसोशीने पाळला. त्यामुळे सामान्य मराठी वाचका- 
सच नव्हे तर चांगल्या मराठी साहित्यकारालाही 
अवघड वाटेल व दुर्बोध ठरेल, असे हे भाषांतर 
झाले आहे. ' 
याचा नमुना- 


पवित्र शास्त्र ( पृ. ९७७) : १. * यहोवा असें 
म्हणतो, तुम्ही न्याय पाळा आणि न्यायीपण आचरा, 


कारण माझे तारण यायला व माझे न्यायीपण 
प्रगट व्हायला जवळ आहे. 
२. जो मनुष्य हें करतो आणि जो मनष्याचा 


मुलगा हें धरून राहतो, जो शब्‌बाथ न बाटवतां 
पाळतो, आणि कोणतेहि दुष्कमं करण्यापासून आपला 
हात आकळून धरतो तो आशीर्वादित आहे. 


२. आणि जो परका यहोवाश्ी जडला आहे त्यानें 
म्हणूं नये कीं, यहोवा भापल्या लोकांपासून मला 
वेगळें करील; आणि षंढानेही म्हणूं नये कीं, पाहा, मी 
वाळलेले झाड आहें. ४. कारण जे षंढ माझे शब्‌बाथ 
पाळतात, आणि मला भावडणाऱ्या गोष्टी निवडतात 
भाणि माझा करार धरून राहतात त्यांच्याविषयी 
यहोवा असें म्हणतो, ५, त्यांना आपल्या घरांत व 
आपल्या कोटांच्या आंत स्मारक देईन, व जें नांव 
मुले कॅ. मुळी यांच्यापेक्षा अधिक उत्तम आहे तें 
देईन; जे छेढून टाकलें जायचें नाहीं तें सनातन नांव 
मो त्यांना देईन. 

६. आणि परक्या लोकांतळे जे यहोवाची सेवा 
केरायळा आणि यहोवाचें नांव प्रिय मानायला, 
त्याचे सेवक व्हायला त्याच्याशीं जडले आहेत, जो 
प्रत्यकजण शबुबाथ न बाटवतां पाळतो व माझा 


अभिजात साहित्याचे भाषांतर 


करार धरून राहतो, ७. त्यांनाहिं मी मपल्या पवित्र 
पर्वेतास आणीन आणि प्रार्थनेच्या घरांत त्यांना 
ह्षित करीन; त्यांची होमापेणें व त्यांचे यज्ञ माझ्या 
वेदीवर मला मान्य होतील; कारण माझें घर सवे 
लोकांसाठीं प्राथनेचें घर असें म्हटले जाईल. ८. प्रभु 
यहोवा, जो इरूाएलच्या घालवलेल्यांस एकवटतो तो 
म्हणतो, त्याच्यासाठी त्याच्या एकवटलेल्यांखेरीज 
आणखी दुसऱ्यांनाहि मी एकवटीन. 

मूढ व विषयासक्त पहारेकऱ्यांचा निषेध- 

९, कुराणांतल्या सव पश्षूंनो व रानातल्या सर्वे 
पक्षूंनो, खाऊन टाकायला या. १०. त्याचे पहारेकरी 
आंधळे आहेत, ते सवं अज्ञानी आहेत;-ते सवे मुके 
कुत्रे आहेत. त्यांच्याने भुंकवत नाही; ते डलकीखोर, 
निजून राहणारे, झोंपाळू आहेत. ११. ते खादाड 
कुत्रे आहेत. त्यांना कधीं कांहीं पुरेसें होत नाहीं; 
आणि ज्यांना समजायला वृद्धि नाहीं असे मेंढपाळ 
ते आहेत; ते सवे आपल्या वाटेस, प्रत्येक भागांतून 
आपापल्या लाभाकडे वळले आहेत. १२. ते एक- 
मेकांस म्हणतात, या हो, मी द्राक्षारस घेऊन येतों, मग 
झापण मनानें भरपूर तृप्त होऊं, आणि उद्याचा 
दिवस आजच्या दिवसासारखा होईल, तो फारच 
अधिक मोठा होईल.” 

मराठी शेलीप्रमाणे याचा अनुवाद असा - 

“ ईह्वर म्हणतो, की सर्वांशी न्यायाचे आणि 
समंजसपणाचे वर्तन करा. तुम्हाला तारण्याकरता मी 
लवकर येत आहे. जो मनुष्य पवित्र सुटीच्या दिवशी 
काम न करता विश्रांती घेतो आणि त्या दिवसाचा 
भान राखतो, त्याला कृपेचा लाभ झालेला आहे, असे 
समजा. दुष्कर्म करण्यापासून जो स्वतःचा बचाव 
करतो त्याला कृपेचा लाभ झाला आहे, असे समजावे. 

जे परके लोक ईइवराला मानतात त्यांनाही माक्षा 
आशीर्वाद आहे. त्यांनी असा विचार करू नये, कौ 
त्यांना मी दुय्यम नागरीक बनवीत. वांझ किंवा 
नपुंसक यांनाही हे लागू आहे. इतर कोणीही जितके 
माझे आहेत तितकेच तेही माजे आहेत. कारण ते 
नपंसक पवित्र सुटीचा दिवस पाळतात. मला आवड- 
णाऱ्या गोष्टी निवडतात आणि माझे नियम पाळ- 
तात, त्यांना ईश्‍वर म्हणतो, माझ्या घरात या, 
माझ्या तटाच्य़ा आत या. तुम्हास असे नाव मिळवून 
देईन, की ज्यांना मुले आणि मुली आहेत त्यांच्या 

न.भा. ५ 


अनुक्रमणिका 


श्रे 


मानमान्यतेपेक्षाही वरचढ असेल. मी असे नाव त्यांना 
देईन, की ते शाइवत काळ टिकेल, कधी नष्ट होणार 
नाही. 
जे परके लोक ईइवरभक्त लोकांत सामील 
होतात, ईश्‍वराची सेवा करायला, ईदवराचे नाव 
प्रिय मानायला आणि ईदवराचे सेवक व्हायला सिद्ध 
होतात, पवित्र सुटीचा दिवस तिर्दोषपणे पाळतात, 
माझ्या नियमांना धरून राहतात त्यांना जेरूसलेमच्या 
पवित्र पवंतावरसुद्धा मी आणीन. माझ्या प्राथेना- 
मंदिरामध्ये त्यांना आनंदमय बनवीन, 

मी त्यांचे यज्ञ आणि नंवेद्य स्वीकारीन; कारण 
माझे मंदिर सगळ्या जनांच्या प्राथनेचे घर आहे, 
असे म्हटले जाईल. कारण जो मी ईश्‍वर स्वामी 
इझ्य़ाएलमधून बहिष्कृत केलेल्यांना परत आणतो 
तो मी इतरांनादेखील माझ्या इश्यमाएली लोकांमध्ये 
समाविष्ट करीन. 


कुरणातल्या आणि जंगलातल्या सर्व हित्र पशूंनो 
या आणि या लोकांना फाडून खा. कारण माझ्या 
जनतेचे नेते, ते ईश्‍वराचे पहारेकरी, ते ईश्वराचे 
मेंढपाळ, प्रत्येक धोक्याच्या बाबतीत बेसावध, 
आंधळे, अज्ञानी आहेत, जेव्हा संकट येते तेव्हा 
त्याचा ते इश्याराच देत नाहीत. त्यांना खोटे 
आवडते. ते झोपाळू व स्वप्नाळू आहेत.. ते कुत्र्यां- 
सारखे हावरे आहेत. असंतुष्ट आहेत. ते मूख मॅढ- 
पाळ आहेत. ते केवळ त्यांचा स्वतःचा स्वार्थ 
बघतात. त्यांतील प्रत्येक जण कुठून काही मिळो, 
सगळीकडून जे जे मिळेल ते लुबाडण्यास तयार 
असतात. ते एकभेकास म्हणतात- या. मी दारू 
घेऊन येतो मग आपण सव मिळून खूप पिऊ. हेच 
खरे जगणे. हे असच चाललं पाहिजे. उद्याचा दिवस 
आणखी यापेक्षा चांगला उगवू दे.” (हा आम्ही 
केलेला अनुवाद एका आधुनिक इंग्लिशमधल्या * द 
लिव्हिंग बायबल ' या ग्रंथाशी तुलना करून केला 
आहे. रमाबाईंच्या भाषांतराचा उतारा किती 
खडबडीत आहे हे यावरून लक्षात येईल.) 

रामायण, महाभारत, सुत्तनिपात, धम्मपद, 
भगवद्गीता इत्यादिकांची शब्दशः शास्त्रशुद्ध आणि 
मराठी शैलीश्ी जुळणारी भाषांतरे प्रसिद्ध झाली 
आहेत. त्यात धम्मपद व भगवद्‌गीता यांची अनेकांनी 
केलेली भाषांतरे वारंवार प्रसिद्ध झाली आहेत. 


३४ 


धम्मपदाचे के. पु. म. लाड यांचे समइलोकी भाषांतर 
आणि गद्य भाषांतर सटीक व विस्तृत प्रस्तावनेसह्‌ 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने काही 
वर्षांपुर्वी प्रसिद्ध केळे आहे. तो भाषांतराचा एक 
उःकृष्ट नमुना. भगवद्गीतेची १५-२० पेक्षा अधिक 
भाषांतरे प्रसिद्ध झाली आहेत. अलीकडे काही वर्षा- 
पूर्वी के. विनोबा भावे यांनी समश्‍लोकी मराठी 
भाषांतर गीताई या नावाने अनेक वेळा प्रसिद्ध केले 
आहे. त्याच्या लक्षावधी प्रती खपल्या. परंतु असे 
समइलोकी भाषांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याने 


र 


शे 
पृष्ठे : डेमी ५०६ किंमत : २५ रुपये टपाल खर्च : ५ रुपये र 
- संपर्कासाठी पत्ता - ह 
चिटणीस, प्राक्षपाठशाळा मंडळ, 1 
२१५ गंगापुरी, वाई ४१२ ८०३ ब 
(जि. सातारा ) शि 
> - पल स सळ पन 


नवभारत 


नवे महत्त्वपूर्ण प्राज्ञ प्रकाशन ! 
भारतीय दासप्रथा व सामंतप्रथा आणि त्यांची तत्त्वज्ञाने यांच्या उगमांची अर 


दास-शूरांगी [काणीयी 


(खंड १, भाग १) 


लेखक : शरद पाटील 


जानेवारी, १९८२३ 


झुष्कळच चुका होतात, शब्द गळतात. ही गोष्ट 
नोव्हेंबर, १९८२ च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या वाई 
येथील “नवभारत ' मासिकात डॉ. म. अ. मेहेंदळे 
यांनी लिहिलेल्या गीताई समीक्षणावरून लक्षात 
येईल. म्हणून अभिजात पुस्तकाचे भाषांतर शक्‍य 
तो छंदवृत्तांची बंधने न पाळताच केलेले बरे. छंद- 
वृत्तांची बंधने कवितागायन करायला अनुकूल व 
पूरक असतात ही गोष्ट वामन पंडितांने केलेल्या 
भतृंहरिरचित नीतिशतकाच्या समइलोकी रचनेवरून 
ध्यानात भरण्यासारखी आहे. 


वीक्षा करणारा ग्रंथ 


म 


मम 


आ. ६ 2 वध 
ण यज य्ट््प 


श्र 


सहा प्रकारची नोबेल पारितोषिके आहेत. आणि 
अलीकडच्या काळात ती सवे साधारणपणे दिली 
गेली आहेत. या वर्षीची सहाही पारितोषिके जाहीर 
झाली. असून त्यांचे एकूण नऊ मानकरी आहेत. 
यांपैकी स्वीडनचे तीत, अमेरिक्रा व ब्लिटन यांचे 
प्रत्येकी दोन आणि मेक्सिको व कोलंबिया यांचे 
प्रत्येकी एकेक मानकरी आहेत. कोलंबियाचे लेखक हे 
हल्ली मेक्सिकोत राहत आहेत. विज्ञानातील पारि- 
तोपषिकांमध्ये या वर्षी एकजणच अमेरिकेचा आहे, 
हे या वर्षीच्या नोबेल पारितोषिकांचे वैशिष्ट्य 
म्हणता येईल. 
वयांतता 

सर्वसाधारणपणे शांततेच्या पारितोषिकाविषयी 
नेहमीच वाद होत आलेला आहे. या वर्षी इझ्लाएली 
पंतप्रधान बेगीन यांना दिलेळे नोबेल पारितोषिक 
काढन घेण्यात यावे, असा जोरदार प्रचार झाल्याने 
तर शांततेच्या पारितोषिकाच्या मानकऱ्याविषयी 
खूपच उत्सुकता होती (नोबेल प्रतिष्ठानाच्या नियमां- 
नुसार एकदा दिलेले पारितोषिक परत घेता यंत 
नाही; अर्थात ती व्यकती ते नाकारू शकते. मात्र 
तरीही प्रतिष्ठानच्या यादीत ते नाव राहतेच ) ह 
यामुळेच या वर्षी त्या मानाने कमी वादग्रस्त व्यक्‍तींना 
हा बहुमान देऊन नोबेल प्रतिष्ठानाने ही घार 
बोथट केली, असे म्हटले जाते. अर्थात या वर्षाच्या 
दोघाही मानकऱ्यांना हे पारितोषिक पूर्वीच मिळा- 
यला हवे होते, हेही खरे व तक्षी भाकितेही करण्यात 
आली होती. अलीकडील काही वर्षांत जगात 
निर्माण झालेल्या शांतताविषयक वातावरणाला या 
दोघांच्या कार्यामुळे प्रेरणा मिळाली आहे, असे 
नोबेळ समितीने म्हटले आहे. या दोघांपैकी अल्वा 
मिर्डाल यांना नोबेल पारितोषिक मिळाले नाही 
म्हणून स्वीडनच्या नागरिकांनी एक खास समिती 
स्थापन केली होती व त्या समितीने जमविलेल्या 
निधीमधून त्यांना फेब्रुवारी १९८२ मध्येच ' जनतेचे 


शांतता पारितोषिक ' ( सुमारे ५१,४०० डॉल्स) 
अपंणही केले होते, 

अल्वा मिर्डाल यांच्या पारितोषिकाचे वैशिष्ट्य 
म्हणजे नोबेल पारितोषिक मिळविणाऱ्या दांपत्यांत 
पडलेली भर हे होय. यापूर्वी १९०३ साली प्येअर व 
मारी क्यूरी या दांपत्याला भौतिकीचे नोबेल पारि- 
तोषिक मिळाले होते, तर यांच्याच मुलगी व जावई 
यांना म्हणजे झां व ईरेन झॉल्यो-क्‍्यूरी यांना १९३५ 
साली रसायनशास्त्राचे नोबेळ पारितोषिक मिळाले 
होते. तथापि या दोन्ही बाबतींत उभयतांना एकाच 
वेळी व एकाच विषयाचे नोबेल पारितोषिक मिळाले 
होते. मिर्डाल दांपत्याला मात्र वेगवेगळया विषयांचे 
व निरनिराळ्या वर्षी हे पारितोषिक मिळाले आहे. 
अल्वा यांचे पती गुक्तार मिर्डाळ यांना १९७४ साली 
अथंशास्त्रांचे नोबेल पारितोषिक मिळाले होते. 


अल्वा मिर्डाल या मृत्सही, समाजशास्त्रज्ञ व 
लेखिका असुन निःशस्त्रीकरण खात्यासाठी नेमल्या 
गेलेल्या त्या जगातील पहिल्या मंत्री आहेत. त्यांनी 
जिनिव्हा येथील निःशस्त्रीकरण परिषदेत काम 
केलेले असून त्यांनी अण्वस्त्रांच्या स्पर्धेबद्दल बड्या 
राष्ट्रांना दोष दिलेला आहे, 

अल्वा यांचा जन्म अपसाला येथे ३१ जानेवारी 
१९०२ रोजी झाला. स्टॉकहोम व अपसाला येथून 
अनुक्रमे ए. बी. व ए. एम्‌. या पदव्या संपादन 
केल्यावर त्यांनी काही काळ जिनिव्हातही अध्ययन 
केले, १९२४ साली त्या गुन्नार यांच्याशी विवाह- 
बद्ध झाल्या आणि आणि त्यांना एक मुलगा व दोन 
मुली आहेत. प्रथम त्यांनी स्टॉकहोम येथील प्रशिक्षण 
महाविद्यालयात काही काळ अध्यापनाचे काम 
केल्यावर त्या महाविद्यालयाच्या संचालिका होत्या 
(१९३६-४८). १९५५-५६ या काळात त्या 
भारत, ब्रह्मदेश व श्रीलंकाविषयक खात्याच्या मंत्री 
तर १९५६-६१ या काळात राजदूत होत्या, 
१९६१ साली त्या स्वीडनच्या परराष्ट्र खात्यात 


नोबेल पारितोषिके : १९८२ 


अश्लोक नारायण ठाकूर 


अनुक्रमणिका 


३६ 


होत्या, तर १९६२-७० या काळात सेनेटर होत्या. 
१९६२ ते ७३ या काळात त्या बिनखात्याच्या 
मंत्री असताना त्यांनी १९६६ पासुन निःशस्त्रीकरण 
खाते व १९६९ पासून चचंविषयक कारभाराचे 
खाते सांभाळले होते. हे काये करीत असतानाच 
त्यांनी समाजशास्त्रीय व शांतताविषयक कार्यालाही 
वाहून घेतले होते, हे त्यांनी भूषविलेल्या पुढील 
पदांवरून दिसुत येईल : स्त्रीविषयक कार्याच्या 
शासकीय आयोगाच्या सचिव ( १९३५-३८), 
अपंगांविषयीच्या शाही आयोगाच्या (१९४३-४७) 
व शिक्षणविषयक सुधारणांच्या शाही आयोगाच्या 
(१९४६-५०) सदस्य आणि आंतरराष्ट्रीय मजूर 
संघटनेच्या पॅरिस (१९४५ ) व जिनिव्हा (१९४७) 
येथील परिषदांतील स्वीडनच्या प्रतिनिधी म्हणून 
त्यांनी काम केले होतेच. तसेच १९४९-५० साली 
त्या यूनोच्या सामाजिक कार्याविषयीच्य़ा खात्याच्या 
व १९५१-५५ या काळात युनेस्कोच्या सामाजिक 
विज्ञानांच्या खात्याच्या प्रमुत संचालिका होत्या, 
जिनिव्हा येथील १८ देशांच्या निःशस्त्रीकरण 
समितीमध्ये स्वीडनच्या तुकडीच्या नेत्या (१९६२- 
७३), यूनोला गेलेल्या तुकडीच्प़ा उपनेत्या (१९६७ 
-'७३) आणि अनेक ठिकाणी अध्यक्षा (उदाहरणार्थ, 
स्टॉकहोम आंतरराष्ट्रीय शांतता संशोधन समितीच्या 
मानस अध्यक्षा ) म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. 
त्यांना त्यांच्या कार्याबद्दल अनेक देशांतील विद्या- 
पीठांनी सन्माननीय पदव्या दिल्या आहेत. तसेच त्यांना 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक शांतताविषयक 
पारितोषिकेही देण्यात आलेली आहेत, उदाहरणार्थ, 
पश्चिम जमंनीचे श्यांतता पारितोषिक (पतीसमवेत 
१९७०), हेग शांतता अकादमी पारितोषिक 
(१९७३), अँल्बटं आइन्स्टाइन द्रांतता पारितोषिक 
(१९८०) वगेरे. योगायोग असा की, १९८१ साला- 
तील भांतरराष्ट्रीय सामंजस्पाबाबतच्या विशेष 
कार्यासाठी मिर्डाल दंपतीला जवाहरलाल नेहरू 
पारितोषिक गेल्या नोव्हेंबर महिन्यातच स्टॉकहोम 
येथे प्रदान करण्यात आले. त्यांनी वृत्तपत्रे व नियत- 
कालिके यांच्यातुन मातृभाषेशिवाय इंग्रजी व जमन- 
मधूनही पुष्कळ लेखन केले आहेच. शिवाय त्यांनी 
लिहिलेल्या पुढील ग्रंथांची यादी पाहिली तरी त्यांची 
समाजकार्याविषयीची व शज्रांततेविषयीची तळमळ 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


दिसून येते : क्रायसिस इन पॉप्युलेशन क्‍्वेश्‍चन, सिटी 
चिल्ड्रेन, नेशन अंड फॅमिली, कॉमेंट्स ऑन वल्ड 
अफेअसं, पोस्ट-वॉर प्लॅनिंग, आर्‌ वुई टू मेनी ?, 
वुमन्स टू रोल ( सहूलेखिका ), द गेम ऑफ डिस्‌- 
आार्मामेंट (१९७६), वॉर्स, वेपन्स एव्हरी डे व्हायो- 
लन्स ( १९७७ ) इत्यादी. यांशिवाय १९४५-४७ 
मध्ये ॥18 86018 या अनेक भाषांतून प्रसिद्ध 
होणाऱ्या निर्वासितांविषयीच्य़ा आणि १९४५-४६ 
साली राउंड टेबल ऑन सोशल प्राब्लेम्स या 
सहकारी चळवळीला वाहिलेल्या नियतकालिकाच्या 
त्या संपादिका होत्या, 

नोबेल पारितोषिक मिळाल्यावर लगेचच अमेरि- 
केतील “ न्यूजवीक * या' साप्ताहिकाच्या वार्ताहराने 
अल्वा भिर्डाल यांची मुलाखत घेतली होती. ती पुढे 
देत आहे; तीवरून त्यांच्या कार्याविषयी अधिक 
माहिती मिळू शकेल, 

१) प्रश्‍न : नोबेल पारितोषिक मिळाल्याचे 
कळल्यावर कसे वाटते आहे ? 

उत्तर : खूप आनंद झाला. विशज्ञेषत: आल्फोन्सो 
गासिया रॉबल्स यांच्याबरोबर पारितोषिक मिळा- 
ल्याने अधिक आनंद झाला. ते मला एकटीला 
मिळाले असते, तर आनंदात किंचित उणीव जाणवली 
असती. अप्वस्त्रमुकक्‍्त अज्ञा देशांतील आम्हा दोघा 
व्यक्‍तींचाच केवळ हा सन्मान नसुन एकूण शांतता- 
वादी चळवळीचाच हा बहुमान झाला आहे. 

२) प्रश्‍न : पारितोषिकापोटो मिळालेल्या पैक्षाचे 
काय करणार आहात ? 

उत्तर : निःशस्त्रीकरणाच्या समस्यांचे विष्लेषण 
करण्यात गुंतलेल्या गटांतील लोकांच्या प्रशिक्षणाथं, 
तसेच या गटांना मदत करण्यासाठी या पैशाचा 
विनियोग करीन. 

३) प्रश्‍न : निषेध, मोचे व निदर्शने यांच्याद्वारे 
खरोखरच काही साध्य होतेका? 

उत्तर : होय, लोकांच्या दबावामुळे व्हिएतनामचे 
युद्ध थांबले. अण्वस्त्रविरोधी चळवळीला जेव्हा जोर 
येईल, तेव्हा जी सरकारे अजूनही अणप्वस्त्रांच्या 
बाजूची आहेत त्यांच्यापैकी काही अण्वस्त्रांना विरोध 
करतील, अशी आम्हाला आशा आहे. आणि जर असे 
सवे प्रमुख देशांत घडून आले, तर महासत्तांवर 
ह्याचा प्रभाव पडल्यावाचून राहणार नाही. 


नोबेल पारितोषिके : १९८२९ 


४) प्रश्‍न : तुम्ही निःशस्त्रोकरणाच्या तीन 
टप्प्यांच्या मोहिमेचा वारंवार उल्लेख करता; त्याचा 
नेमका अर्थ काय? 

उत्तर: हे तीन टप्पे असेः (अ) सर्वसाधारण 
लोकांमधील चळवळ; (आ) ज्या त्ज्ज्ञांचा व 
संघटनांचा सरकारवर प्रभाव आहे. त्यांच्यावर लक्ष 
केंद्रित करणे आणि (इ) अण्वस्त्रे कमीत कमी 
वापरण्यासाठी किंवा यूरोपसाठी अण्वस्त्रे उभार- 
ण्याची कल्पना सोडून देण्यासाठी महासत्तांवर दबाव 
आणणे. 

५) प्रश्‍न : जगाच्या हल्लीच्या स्थितीविषयी दोन 
महासत्तांची जबाबदारी कोणती आहे? 

उत्तर: १९६०च्या नंतर जेव्हा मी हे काम सुरू 
केले, तेव्हा महासत्तांपाशी एकमेकींना रोखण्यास 
पुरेशी अण्वस्त्रे होती. ते देश तेव्हाच थांबू शकले 
असते. परंतु त्यांनी टाकलेल्या प्रत्येक पावलागणिक 
जग अधिकाधिक असुरक्षितच होत गेले. विशेष- 
करून यूरोपातील अनावइ्यक अण्वस्त्र-उभारणीला 
दोन्ही. महासत्ता जबाबदार आहेत. थोडे अपवाद 
वगळल्यास यूरोपातील देशांनी एकमेकांशी युद्ध कर- 
ण्याचा विचार मनात आणला नसता, या दोन 
गटांचे आज्ञाधारक सेवक हे याला अपवाद होत. 

६) प्रश्‍न : निःशस्त्रीकरणाच्या वाटाघाटींमध्ये 
कोणत्या गोष्टींचा प्रथम विचार व्हावा असे तुम्ही 
मानता? 

उत्तर : अणुचाचण्या पूर्णपणे बंद करणे ही पहिली 
गोष्ट होय. हे भरीव कार्ये असून ते पडताळून पाहणे 
सोपे आहे. अण्वस्त्र स्फोटाच्या प्रत्यक्ष ठिकाणचा, 
त्याच्या प्रत्यक्ष वरचा वा खालचा भूभाग असे 
असायला नको, प्रथम वापर न करण्याची हमी व 
अप्वस्त्रे गोठविणे या तीन सुचना आल्या असून 
त्यांपैकी अण्वस्त्रे गोठविण्याला मी अतुकूल आहे. 
कारण ते प्रत्यक्ष पडताळून पाहता येऊ शकेल. 
अन्यथा ते सुरुवात करणार असतील, तर ते कोठून 
सुरुवात करतात, याची मला फिकीर नाही. 

७) प्रश्‍न: मेक्सिको व स्वीडनसा रख ळे 
(यासंबंधात) कोणती भूमिका बजावू शकतील £_ 

उत्तर : जगाची विभागणी जरी दोन भहासत्ता- 
मध्ये झालेली असली, तरी आमच्यासारख्या लहान 
देशांनी काही अगदी भरीव उपाय योजून दाखविले 


अनुक्रमणिका 


३७ 


आहेत. माझ्य़ा स्वतःच्या प्रयत्नांमधून द स्टॉकहोम 
इंटरनॅशनल पीस रिचसं इन्स्टिट्यूट उभारण्यास 
मदत झाली आहे. “* त्‌लातेलोल्को करार रॉबल्स 
यांच्या प्रयत्नांमुळे झाला आहे. यामुळे लॅटिन (दक्षिण) 
अमेरिकेवर हल्ला न करण्याचे वचन महासत्तांनी 
दिले आहे ( अमेरिकेसह २१ देश्यांनी १९७७ साली 
हा करार करून लॅटिन अमेरिका हे अण्वस्त्रमुक्‍त 
क्षेत्र मानले आहे). 

८) प्रश्‍न : अमेरिका व रशिया यांच्यातील वाटा- 
घाटीविषयी तुमचा कोणता दृष्टिकोन आहे? 

उत्तर : या दोन्ही देशांनी बर्‍याच वेळा सह- 
कार्याचा हात पुढे केला; परंतु नेहमीच त्याला उश्यीर 
झालेला आहे. याचे सर्वांत चांगले उदाहरण म्हणजे 
डिसेंबर १९७९ चे; तेव्हा अफगाणिस्तानात आक्र- 
मण झाले आणि यूरोपात उभारावयाच्या नव्या 
आणवीय क्षेपणास्त्रांची नाटोची सुचना पुढे आली. 
वाटाघाटींना फाटा देऊन या दोन्ही अप्रिय घटना 
त्यांनी जगावर का लादल्या ? 

९) प्रश्‍न : पूर्वी तुम्ही लंगिक शिक्षण, स्त्रियांचे 
हक्‍क इत्यादी विषयांच्या चळवळी उभारल्या होत्या. 
मग तुम्ही निःशस्त्रीकरणाकडे का व केव्हा वळलात? 

उत्तर : स्वीडनची राजदूत म्हणून भारतात सुमारे 
६ वर्षे राहिल्यानंतर १९६१ साली परराष्ट्र मंत्री 
ऑस्टन अंडेन यांनी मला त्यांच्या यूनोतील समा- 
रोपाच्या भाषणाच्या तयारीत मदत करण्यास सांगि- 
तले. त्यांनी ज्या विषयात आयुष्यभर रस घेतला 
त्या निःशस्त्रीकरणाविषयीचे ते भाषण होते. मी 
त्यांना, “नि:शस्त्रीकरणाविषयी मला काहीच माहिती 
नाही. मी कोणती लष्करी सेवाही केलेली नाही. 
त्यामुळे मला त्याविषयीच्या संज्ञाही माहीत नाहीत. 
परंतु मला दोन आठवड्यांची मुदत द्या. म्हणजे 
हा विषय मला समजू शकेल की नाही, ते शोधून 
काढू शकेन,” असे म्हणाले, ६१ सालच्या त्या दोन 
आठवड्यांत खूप चर्चा केली आणि नंतर थोड्याच 
काळाने मी जिनिव्हा येथील निःशस्त्रीकरण परिषदे- 
साठी जाणार्‍या स्वीडनच्या पथकाची अध्यक्षा झाले, 

१०) प्रश्‍न: तुमच्या मते तुम्ही मिळविलेले सर्वांत 
महत्त्वाचे यश कोणते आहे ? 

उत्तर: स्वीडनमधील कुटुंबविषयक धोरणातील 
सुधारणा (हे ते यश होय), या सुधारणांमुळे स्वीडन- 


२८ 


मध्ये आरोग्यसेवा मोफत मिळू लागली; तसेच 
शिक्षण व औषधे मोफत मिळू लागली. ती संपूर्ण 
क्रांतीच होती. प्रथम लोक बंड करून उठले; पण 
नंतर त्यांनी या प्रयत्नांना साहार्प्र केले. हे घडून 
येण्यास २०-३० वर्षे लागली आणि आताची माझी 
एकमेव खंत म्हणजे निःशस्त्रीकरणाची सुरुवात 
पाहण्यासाठी माझ्याजवळ आणखी २०-३० वर्षे 
नाहीत. 

११) प्रश्‍न : तुमचे पती गुन्नार मिर्डाल यांना 
१९७४ चे अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळाले 
होते. आंतरराष्ट्रीय ख्य़ातीच्या दोन मान्यवर व्यक्ति- 
मत्त्वांचा मेळ तुमच्या वैवाहिक जीवनात कसा घड- 
वून आणलात ? 

उत्तर : आमची व्यक्तिमत्त्वे अगदी वेगळी आहेत 
व आम्ही अगदी भिन्न कल्पनांचा पाठपुरावा केला. 
माझे पती अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. ते अथंश्ास्त्रीय सम- 
स्यांकडे साकलिक दृष्टीने पाहतात. या समस्यांकडे 
पाहण्याची माझी दृष्टी अधिक सामाजिक स्वरूपाची 
आहे. अर्थात आम्ही एकत्र काम केले. आमचे अनु- 
भव एकमेकांना पुरक ठरले. वर्षानुवर्ष आम्ही चर्चा 
केल्या. कधीकधी आम्ही म्हणत असु कौ, आम्ही 
पतिपत्नी युद्धनोकांसारखी आहोत- जहाजे दोन 
परंतु प्रवास एकत्र. 

१२) प्रश्‍न : भावी जगाविषयी तुमचे एकूण 
म्हणणे काय आहे ? 

उत्तर : मी खूप निराश आहे. निःशस्त्रीकरणाच्या 
क्षेत्रात अडथळे आहेत. आणि कोणत्याही एका 
उपायाच्या संदर्भात दोन्ही महासत्तांचे एकमत होणे 
अशकय वाटते. शिवाय आथिक, लोकसंख्याविषयक 
व बेकारीची संकटेही आपल्यापुढे उभी आहेतच. 
या सर्वे संकटांविषयी सवंत्र दूरदृष्टीचा अभाव 
दिसतो. लोकांना या संकटांची जाणीव होत नाही 
व ती सोडविण्याचा प्रयत्नही ते करीत नाहीत. 
अण्वस्त्रांच्या विरोधातील सवेसामान्य लोकांची 
चळवळ ही माझ्या दृष्टीने सर्वांत उत्साहवधंक गोष्ट 
भाहे. 

अल्फान्सो गासिया रॉबल्स हे मेक्सिकोचे असून 
मृत्सह्दी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांचा जन्म २१ मार्च 
१९११ रोजी झाला. प्रथम त्यांनी मेक्सिकोतील 
नॅशनल ऑटोनॉमस युनिव्हसिटीत अध्ययन केले व 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


पुढे पॅरिस विद्यापीठ आणि हेग येथील आंतरराष्ट्रीय 
कायद्याची अकादमी येथे शिक्षण घेतले. १९५० 
साली त्यांचा विवाह झाला आणि त्यांना दोन 
मुलगे आहेत. १९३९ पासुन त्यांनी विविध पदांवर 
परदेशांत काम केले आहे. १९३९-४१ या काळात 
ते स्वीडनमध्ये डिपाटंमेंट ऑफ इंटरनॅशनल आर्ग- 
नायझेशनचे प्रमुख व पुढे १९४६ पयंत पॉलिटिकल 
अफेअर्स अँड डिप्लोमॅटिक सव्हिसचे महासंचालक 
होते. यूनोच्या सचिवाल्यातील .राजकीय बाबीं- 
विषयीच्या खात्याचे संचालक ( १९४६-५७ ), 
मेक्सिकोच्या परराष्ट्र-खात्यातील य्‌रोप, आशिया व 
आफ्रिका यांविषयीच्या विभागाचे प्रमुख (१९५७- 
६१), ब्राझीलमध्ये राजदूत (१ ९६२-६४) इत्यादी 
पदांवर काम केल्यावर ते मेक्सिकोचे परराष्ट्र मंत्री 
झाले ( १९७५-७६) आणि १९७७ पासून ते 


: जिनिव्हा येथील निःशस्त्रीकरण परिषदेचे मेक्सिकोचे 


कायमचे प्रतिनिधी म्हणून काम करीत आहेत. 
१९७८ साली न्यूयॉक येथे झालेल्या यूनोच्या 
निःशस्त्रीकरणाविषयीच्या सववसाधारण सभेसाठी 
गेलेल्या मेक्सिकोच्या तुकडीचे ते अध्यक्ष होते. 
१९६४-६७ या काळात ते लॅटिन अमेरिका 
अण्वस्त्रमुक्त ठेवण्यासाठी स्थापन झालेल्या प्राथमिक 
आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे 
*त्‌लातेलोल्को करार! घडून आला व लॅटिन 
अमेरिका हे अण्वस्त्रमुक्‍त क्षेत्र ठेवण्याचे ठरले. 
रॉबल्स यांनीही आपल्या कार्याला पूरक असे 
पुष्कळ लेखन केलेले असुन त्यांच्या पुढील पुस्तकांची 
शीषंकेही तेच दकशंवितात : पॅन अमेरिकानिझम 
अँड वे ऱ्युह नेबर पॉलिसी (१९४०), द सार्‌बॉत 
पल्लहड लढावुहे ( १३४६ ), तोत्त्यांर तविसमा 
(१९४४), मेक्सिकन इंटरनॅशनल पॉलिसी (१९४६) 
द पोस्ट वल्डं-वॉर : फ्रॉम द अटलांटिक चाटंर ट 
द संन्फॅन्सिस्को कॉन्फरन्स (२ खंड, १ ९४९) द्‌ 
जिनिव्हा कॉन्फरन्स अंड द एक्स्टेट ऑफ टेरेस्ट्रियल 
मट्स॑ (१९५९), द डीन्युक्लिनराझेशन ऑफ 


लॅटिन अमेरिका ( १९५७ ), दे तलातेलो 
? द तूलातेलोल्को 
(१९६७), मेक्सिको इन युनायटेड नेशन्स > 


२ खंड, 
१९७ ०), द प्रोहिबिश्न भमॉफ न्युक्लिअर व ड्न 
लॅटिन अमेरिका (१ ९७५), सिक्स इयसं ऑफ. 


मेक्सिकन फॉरेन पॉलिसी (१९५६), द रिव्ह्य 


नोबेल पारितोषिके : १९८२ 


कॉन्फरन्स ऑफ द नान.प्रॉलिफरेशन ट्रोटी (१९७७), 
388 डेज ऑफ त्लातेलेल्को (१९७७) व द डिस्‌- 
आर्मामेंट जनरल असेंब्ली (१९७९). 
खाहित्य 

साहित्याचे नोबेल पारितोषिक प्रथमच कोलंबिया 
या दक्षिण अमेरिकेतील देशातील लेखकाला देण्यात 
आले आहे. यापूर्वी गाब्निएला मिसत्राल या चिलीतील 
कवयित्री ( १९४५), मिगेल आंग्हेल आसतूर्यास हे 
ग्वातेमालातील कवी व कादंबरीकार (१९६७) 
आणि पाब्लो नेरुदा हे चिलीचे कवी (१९७१) या 
दैक्षिण अमेरिकेतील साहित्यिकांना हा बहुमान 
मिळाला होता. गाब्निएह ग्रासिया माक्‍क्विस यांना 
१९८२ चे साहित्याचे नोबेल पारितोषिक दिल्याचे 
जाहीर करताना स्वीडिश अकादमीने म्हटले आहे: 
* हे पारितोषिक त्यांच्या कादंबऱ्या व लघुकथा 
यांसाठी त्यांना देण्यात भाले आहे; त्यांच्या या 
साहित्यकृतींमध्ये त्यांनी आपल्या कल्पनाशक्तोच्या 
जोरावर कल्पनाविलास व वास्तव यांचा सुरेख 
मिलाफ केलेला आढळतो. आणि त्यांत एका 
खंडातील ( दक्षिण अमेरिका ) जीवनाचे व तेथील 
संघर्षांचे प्रतिबिब पडलेले दिसते. ” 

नोबेल पारितोषिकाची बातमी म्हणजे त्यांना 
प्रथम एक विनोद असावा असेच वाटले. मात्र नंतर 
दूरध्वनीवरून त्यांना पारितोषिक स्वीकारण्याची 
विनंती करण्यात आली तेव्हा ही वस्तुस्थिती आहे, 
हे लक्षात आले आणि नंतर आलेल्या वार्ताहरांच्या 
झुंडोने उरली सुरली शंकाही दूर झाली. जवळच्या 
हॉटेलात जाऊन अगदी जवळच्या थोड्याच लोकां- 
बरोबर झोपेन पिऊन त्यांनी या बातमीचा आनंद 
साजरा केला. या पारितोषिकाविषयीची त्यांची 
प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे होती. “ मला पारितोषिक 
देताना या उपखंडातील साहित्य विचारात घेतले 
असावे व या सर्व साहित्यिकांचा गौरव करण्याचा एक 
मार्गे म्हणून मला पारितोषिक दिले असावे, असे मला 
वाटते.” स्वीडिश अकादमीचा सूरही असाच दिसतो. 
कारण अकादमी म्हणते, “ लॅटिन अमेरिकेतील 
बहुतेक मोठ्या लेखकांप्रमाणेच माकविस यांची 
बांधिलकी गरीब व दुबेळांशी आहे.” क. 

माक्‍्विस यांचा जन्म उत्तर कोलंबियातील मॅग्डे- 
लेना या राज्यातील अराकेंटाका या गावी ६ माचे 


३९ 


१९२८ रोजी झाला. हा गरीब तारमास्तरांचा 
मुलगा पहिली आठ वर्षे आपल्या कर्नेल असलेल्या 
आजोबांकडे होता. तेथे वयाच्या पाचव्या वर्षीच तो 
प्रकाशकही बनला होता. म्हणजे लिहिता-वाचता 
येत नसताना हा छोटा मुलगा आपले एक दैनिक 
नियमितपणे काढीत असे. अर्थात दैनिकाची एकच 
प्रत काढून ती आजोबांना एक सेंटाव्होला हक्काने 
विकीत असे. त्यांचे शिक्षण विशेष झालेले नाही. 
जेमतेम एक वर्षेभर बागोटा येथे कायद्याचे अध्ययन 
केल्यावर वार्ताह्र बनण्याच्या ईर्षेने ते कार्टागेना 
येथे गेले. १९६० सालापर्यंत त्यांनी रोम, बासिलोना 
(स्पेन), पॅरिस व कॅरेॅकस येथे वार्ताहर म्हणून 
काम केले. ते वारंवार क्‍यूबाला जात असत व 
त्यांची क्यूवाचे नेते फिडेल कॅस्ट्रो यांच्याशी मैत्रीपण 
आहे. १९६० साली ते क्‍्यूबाच्या फ्रेन्झा लॅटिना या 
वृत्तसंस्थेचे हुवाना येथील आणि पुढे न्यूयॉक येथील 
वार्ताह्र झाले. १९६१-६७ या काळात मेक्सिकोत 
ते वार्ताहर होते. याच काळात त्यांच्या उत्कृष्ट 
कादंबऱ्या लिहिल्या गेल्या. १९४८ सालापासून 
त्यांचा पत्रकारितेशी संबंध असुन नोबेल पारितोषि- 
काच्या पैक्यातुन त्यांना एक डाव्या विचारसरणीचे 
वृत्तपत्र काढावयाचे आहे. कारण ते म्हणतात, 
“ वृत्तपत्रविद्या हा महत्त्वाचा व्यवसाय आहे, असे 
मी मानतो. यामुळेच माझा वास्तवाशी संपर्क राहू 
शकला.” १९५८ साली मसिडीज बार्थाशी त्यांचा 
विवाह झाला. त्यांना दोन मुलगे (रांड्रिंगोव 
गोंझाले) आहेत. त्यांच्या २५ वर्षांच्या सुखी वेवा- 
हिक जीवनाविषयी वार्ताह्राने विचारले असता 
मसिडीज हसत म्हणाल्या, “ हा कदाचित उच्चांक 
असेल; पण त्यामुळे मला नोबेल पारितोषिक 
मिळाले नाही.'” माक्‍्विस जव्हा फिरतीवर नसतात, 
तेव्हा लेखन व संगीत ऐंकणे हा त्यांचा आवडता 
उद्योग असतो. पारितोषिक मिळाल्यावर लोकांची 
उत्स्फूत प्रतिक्रिया पाहून त्यांना विशेष आनंद झाला. 
कारण लोकांनी त्यांच्या घराच्या पुढील पायऱ्यांवर 
स्पॅनिश भाषेत लिहिले होते, अभिनंदन ! आम्हाला 
तुमच्याबद्दल प्रेम वाटते ! !' 

लिहिता-वाचता यायला लागल्यावर त्यांनी लेखन 
असे कधी केले नाही. मात्र ते खूप हास्यकारक 
(कॉमिक) पुस्तके वाचीत असत व आजी-आजोबांती 


ड्या”... 


४० 


सांगितलेल्या गोष्टींवरून ते हास्यकारक पुस्तके 
रेखाटीत असत. याविषयी ते म्हणतात को, तेव्हाचे 
माझ्या अभिव्यक्तीचे ते रूप होते. ते अजूनही चांगली 
चित्रे रेखाटतात. ते म्हणतात, '* मी केवळ योगा- 
योगानेच लिहायला लागलो व आता लक्षांत आले 
आहे, की लेखन म्हणजे मनस्ताप आणि छळ!” 

१९४६ सालापासून त्यांनी लेखनास सुरुवात केली 
असुन त्यांची पहिली लघुकथा बगोटा येथील एका 
नियतकालिकात प्रसिद्ध झाली, त्यांनी अनेक कार्दे- 
बर्‍या व लघुकथा लिहिल्या आहेत. त्यांचे लेखन 
स्पॅनिश भाषेत असले, तरी त्यांच्या साहित्याची 
जगातील जवळजवळ तीस भाषांत ख्पांतरे झाली 
आहेत. त्यांच्या महत्त्वाच्या कादंबऱ्या व लघुकथा- 
संग्रहांची इंग्रजी शोषके अशी आहेत : द बिग ममाज 
फ्युनरेल, द बॅड (एव्हिळ) अवर, वन हंड्रेड इयसं 
आफ सॉलिट्यूड ( १९६७), ऑटम ऑफ पेट्ंआक, 
नो वन राइट्स टू द कनेल या त्यांच्या प्रसिद्ध कादं 
बर्‍या असून क्रॉनिकल ऑफ ए डेथ फोरटोल्ड ही 
आगामी कादंबरी पुढील वर्षी प्रसिद्ध होईल. ळीज- 
स्टॉमें अँड अदर स्टोरीज (१९७२) व इनोसंट 
एरांडिरा अंड अदर स्टोरीज (१९७८) हे त्यांचे 
गाजलेले लघुकथासंग्रह आहेत. 

वन हंड्रेड इयसं ऑफ सॉलिटंयूड (एकांतवासाची 
शंभर वर्षे-स्पॅनिश-सिएन अनोज दी सोलेदाद) ही 
त्यांची सर्वांत महत्त्वाची कादंबरी आहे. ती सवेत्र 
वाचली गेली असून तिच्या ५० लाखांपेक्षा जास्त 
प्रती खपल्या आहेत. १९२०-४० दरम्यानच्या 
काळातील फळांचा व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांमधील 
कमंचाऱ्यांच्या संघटनांची वासलात लावण्याच्या 
प्रयत्नांचे प्रत्ययकारी चित्रण या कादंबरोत केलेले 
आहे. या कादंबरीचे ३२ भाषांमध्ये अनुवाद झाले 
असुन तिच्य़ा एकूण सुमारे १ कोटी प्रती खपल्या 
आहेत. यामुळे लॅटिन अभेरिकेतील अनेक लेखकांना 
प्रकाशकांची दारे खुली झाली आहेत. सर्वोत्कृष्ट 
परदेशी कादंबरीचे इटलीचे पारितोषिक या कादं. 
बरीला मिळाले आहे. | 

ही कादंबरी प्रसिद्ध झाल्यावर एका स्त्री-वार्ता- 
हरात्ते त्यांना विचारले होते की, त्यांच्या या काद- 
बरीतोल कोणत्या पात्राशी तुमचे व्यक्तिमत्त्व सर्वा- 
धिक जवळचे आहे. यावर त्यांनी लगेचच पुढील 


आनेवारी, १९८२ 


मिस्किल उत्तर दिले होते. “ कुलटा स्त्री वा वेश्या. 


.कारण सर्वांत कमी वेळात जास्तीत जास्त लोकांना 


आनंद मिळविण्यास ती मदत करते आणि तेही इतर 
कोणालाच कळू न देता.” ते आपल्या साहित्याविषयी 
खूप दक्ष आहेत. कारण या कादंबरीवर. चित्रपट 
काढण्याची अनेकांची विनंती त्यांनी-नाकारली भाहे, 
कारण चित्रपटामुळे कादंबरीतील व्यक्‍तींविषयीच्या 


वाचकांच्या कल्पना विकृत होऊ शकतील अशी भीती 


त्यांनावाटते, . ८ , 

विल्यम फॉक्तर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे व व्हजिनिया 
वृल्फ हे त्यांचे आवडते लेखक असून त्यांच्या शैलीवर 
या लेखकांचा प्रभाव पडलेला आहे. देखणी भाषा, 
सूक्ष्म राजकौय भाष्य आणि कल्पनारम्यता व वास्त- 
वता यांचे मत्तोरम मिश्रण यांमुळे त्यांच्या साहि- 
त्याची लोकप्रियता वाढली आहे. नोबेल पारितोषिक- 
विजेते नेरुृदा आपल्या या सहकाऱ्याविषयी म्हणतात 
“ सर्‌व्हूंटीझ यांच्या डॉन क्विकझोट नंतरच्या 
स्पॅनिश भाषेतील सर्वांत महान कलाकृतीची निमिती 
यांनी केली आहे.” तर मेक्सिकोचे लेखक कार्लोस 
फ्यूएंटिस म्हणतात, “ माकिविस यांनी केवळ स्पॅनिश 
भाषेचेच नव्हे तर स्पॅनिश पुराणकथांचेही ( मिथचे) 
पुनरुज्जीवन केले आहे.” | 

स्वीडिश अकादमी त्यांच्या लघूकथांविषयी 
म्हणते, ' लघुकथांमधून त्यांनी स्वतःचे असे स्वतंत्र 
विश्व उभारले आहे. हा खंड आणि तेथील मानवी 
हक्‍क व गरिबी यांचे स्वरूप त्यांच्या लघुकथांतून 
प्रतिबिबित झोलेले दिसते.” तर अमेरिकेतील त्यांच्या 
साहित्याचे भाषांतरकार ग्रेगरी राबृसा म्हणतात, 
* माक्विस,यांची कोणतीही कलाकृती सुखान्तः नाही; 
मात्र-जाता जाता तिच्यातून पुष्कळच मौज व आनंद 
मिळतो- कदाचित हे त्यांच्या जीवनाचे (च) चित्र 
असावे,” लेखनझ्षेलीत आनंद आणण्याची आपली 
धडपड असते, असे माकविसही म्हणतात. 
र विलक्षण धगधगत्या वास्तवाचे चित्रण करणारे, 
वेडिवक अनुभूतीचे सम्यक दशन घडविणारे आणि 
विविध स्तरांवरील मानवी संवाद-संघर्षांचे चित्र 
रेखषाटणारे माक्विस यांचे साहित्य लोकोत्तर ठरले 
गात यापूर्वीही कोलंबिया विद्यापीठाने सन्माननीय 
डॉक्टरेट पदची देऊन, फ्रान्सने लिजन ऑफ आनर 
पदक देऊन आणि मेक्सिकोने ऑँक्षटेक ईगल हा 


अनुक्रमणिका 


नोबेल पारितोषिके : १९८२ 


परदेशी व्यक्‍तीला देण्यात येणारा सर्वोच्च बॅहुमॉन 
देऊन त्यांच्या कार्यांचा गौरव केलेला आहे. 
माक्विस हे डाव्या विचारसरणीचे आहेत भाणि 
कौलंबियांत संघ्या उजव्या विचारसरणीची लष्करी 
राजवट आहे. त्यामुळे कोलंबियातील लष्कर आप" 
ल्याला अटक करील या भीतीने त्यांनी देशत्यान 
कॅला व काही काळ पॅरिस व बासिलोना येथे राहून 
१९८१ पासुन ते मेक्सिकोत स्थायिक झाले होते. 
अर्थात या स्वखुशीने पत्करलेल्या हद्दपारीतून आप- 
ल्याळा इतर देश समजून घेण्यास मदत झाली,. असे 
त्यांना वाटते. मात्र ते म्हणतात, “मी कधीच 
साम्यवादी पक्षात नव्हतो. माझे एकुलते एक हत्यार 
म्हणजे माझे टंकलेखन यंत्र होय.” चिलीचे अध्यक्ष 
पिनोचेंट असेपर्यंत आपण लेखन करणार नाही, 
असेही त्यांनी ठरविले होते. मात्र हा विचार त्यांनी 
बदलला आहेच. या संदर्भात एका वार्ताह्राने त्यांना 
छेडले तेव्हा ते म्हणाले, “ लिहिण्यापेक्षा लिहि- 
ण्यात अधिक राजकीय बळ आहे हे उमगल्यावर 
लेखन सुरू करणे हा सर्वांत चांगला राजकीय निर्णय 
ठरेल, असे मला वाटले”, आणि यामुळेच बहुधा 
ते १९८३ सालच्या मेपयंत कोलंबियाला परतणार 
आहेत आणि तेथे नोबेल वारितोषिकाच्या पैशातून 
एक डाव्या विचारसरणीचे वतेमानपत्त नोव्हेंबर 
१९८३ पर्यंत सुरू करण्याची उमेद बाळगून आहेत. 


नोबेल पारितोषिकाचा स्वीकार करण्यासाठी. 
तेव्हा त्यांनी मेक्सिकोचा. 


त्यांनी तयारी चालू केली 
वरंपरागत असा ग्वायाबेरा नावाचा पॅटच्या बाहेर 
सोडन घालण्यात येणारा हलकाफुलका शट या 
समारंभासाठी परिधान करण्याचे ठरविले. याविषयी 
ते म्हणतात : ट्यूक्सेडी (ओऔपच!रिक समारंभा- 
साठी वापरले जाणारे जाकीट) घालण्याचे टाळण्या- 
साठी मी थंडी सहन करीत, काल्पनिक हिम, 
स्मृतिभ्रंश आणि शोभेच्या वरवरच्या चादरी याच्या 
तिमितीतून यापेक्षा निराळे क्वचितच घडू शकेल, 

अर्थशास्त्र 


मद्योगिक रचना ( संघटन ), र 
प्रक्रिया आणि सरकारी नियंत्रणाची कारणं व 
परिणाम यांच्या भावी विकासावर प्रभाव पाडील 
असे नवीन संशोधन केल्याबद्दल अमेरिकेतील जॉर्ज 
जोसेफ़ स्टिगलर यांना या वर्षीचे अर्थशास्त्राचे 


न. भा. ६ 


बाजारपेठेतील 


४१ 


आल्फ़ेड नोबेल स्मृति-पारितोषिक देण्यात आलिले 
आहे. अर्थशास्त्राचे. हे पारितोषिक १९६९ साला- 
पासून सुरू करण्यात आले असूुत माताप्यंत ११ 
अमेरिकनांनी ते पटकाविले आहे. या ११ पैको 
वाचजण हे शिकागो विद्यापीठातील होते आणि 
आणि तिघे या विद्यापीठात शिकलेले होते. अश्या 
तऱ्हेने शिकागो विद्यापीठाच्या मुकुटात आणखी एक 
तुरा खोवला गेला आहे. या विद्यापीठातील अथं- 
झास्त्रीय विचाराचा रेगन प्रशासनाच्या धोरणावर 
पुष्कळ प्रभाव पडलेला आहे. 

सखोल अनुभवाच्या आधारे दीघंकाळ व विस्तृत 
असे संशोधन करून त्यांनी बाजारपेठेतील प्रक्रियांच्या 
अध्ययनामध्ये आणि उद्योगांच्या रचनेच्या विषले- 
बणात मोलाची भर घातली आहे. त्यामुळे या 
क्षेत्रांतील व्यावहारिक (अनुप्रयुक्त) संशोधनातील 
ते एक अग्रगण्य अर्थशास्त्रज्ञ मानले जातात. या 
संक्षोधनाचा एक भाग म्हणून आथिक कायद्यांचा 
( नियंत्रणांचा ) बाजारपेठांवर कसा परिणाम होतो, 
याचा त्यांनी तपशीलवार अभ्यास केला; तसेच या 
कायद्यांना कारणीभूत होणाऱ्या प्रेरणांविषयीही 
अध्ययन केले. त्यामुळे अथेक्षास्त्रीय संशोधनात 
* नियंत्रणाचे अर्थशास्त्र? असे नवेच दालन उघडले 
गेळे. अक्षाच तर्‍हेने ' माहितोविषयक अथंशास्त्र हे 
नवीन क्षेत्र तिर्माण होण्यासही त्यांचे संशोधन पुष्कळ 
प्रमाणात कारणीभूत ठरले आहे. शिवाय अ्थेशास्त्र 
आणि कायदा यांच्या सामाईक क्षेत्राविषयीच्या 
संशोधनातील ते एक अग्रगण्य व्यक्ती आहेत. 

स्टिंगलर यांचा जन्म १७ जानेवारी १९११ रोजी 
रॅटॉन ( वॉशिग्ट्न ) या गावी झ्ाला. वॉशिग्टन, 
शिकागो व नॉर्थवेस्टने विद्यापीठांत त्यांचे शिक्षण 
झाले. १९३६ साली त्यांचे लग्न झाळे आणि त्यांना 
तीन मुलगे आहेत. त्यांनी १९२१ साली बॉशिग्टन 
विद्यापीठाची पदवी मिळविली. १९३८ साली 
क्षिकागो विद्यापीठाची पीएच्‌. डी. पदवी संपादिल्या- 
वर त्यांनी मिनेसोटा (१९२८-४६ ), ब्राउन (१९४६- 
४७), कोलंबिया (१९४७-५७) या विद्यापीठांत 
आणि सेंटर फॉर अँडव्हान्स्ड स्टडी इन बिहेव्हियरल 
सायन्सेस ( १९५७-५८) येथे अध्यापनाचे काम 
केले, १९५८ पासून ते शिकागो विद्यापीठात अ्थं- 
झास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. शिवाय असेरिकृून इकॉ- 


४ 


नॉमिक असोसिएशनचे अध्यक्ष (१९६४), सिक्‍्यु- 
रिटीज इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शन कार्पोरेशनचे उपाध्यक्ष 
(१९७१-७४) व जनेल ऑफ पॉलिटिकल इकॉ- 
नॉमी या नियतकालिकाचे संपादक ( १९७३) 
म्हणूनही त्यांनी काम केळे आहे. कानेंगी मेलॉन 
(७३), रॉचेस्टर (७९) व ब्राउन (१९८०) या 
विद्यापीठांनी त्यांना सन्माननीय पदव्या बहाल केल्या 
आहेत. त्यांनी अनेक पुस्तके व लेख लिहिले असून 
त्यांची पुस्तके पदव्यूत्तर अध्ययन व संशोधन 
यांसाठी वापरली जात आहेत. 

प्रॉडक्शन अँड डिस्ट्रिब्युशन थिअरीज हे त्यांचे 
पहिले पुस्तक १९४१ साली प्रसिद्ध झाले; त्यात 

त्यांनी १९ व्या शतकाची अखेर ते २० व्या शतकाचा 

प्रारंभ या काळातील अथेश्ास्त्रीय क्षेत्रातील विचा- 
रांचा आढावा घेतला आहे. १९४२ साली प्रसिद्ध 
झालेले त्यांचे द थिअरी ऑफ प्राइस हे पुस्तक मुक्‍त 
बाजारपेठेच्या बाजूचे पाठ्यपुस्तक असुन अजूनही 
ते अमेरिकेत पाठयपुस्तक म्हणून वापरले जाते. 

रूफ्स ऑर सीलिग्ज हे त्यांचे अधिक गाजलेले 
पुस्तक १९६४ साली प्रसिद्ध झाले. तेव्हा यामुळे 
उदारमतवादी संतापले होते, तथापि तदनंतर कोण- 
त्याही प्रकारचा दृष्टिकोन असणाऱ्या अथंश्ास्त्रज्ञाने 
वाचलेच पाहिजे असे हे पुस्तक असल्याचे मानतात. 
उद्योगावरील सरकारी नियंत्रणे उठविणे या विचा- 
राला राजकीय वादाचा मुद्दा म्हणून वाढत्या प्रमा- 
णात महत्त्व येत गेल्य़ाने या पुस्तकाची लोकप्रियता 
वाढली आहे. त्यांनी १९७६ चे अर्थशास्त्राचे नोबेल 
पारितोषिक विजेते मिल्टन फ्रिडमान यांच्यासह 'रूफ्स 
अँड सीलिंग्ज' हे पुस्तक लिहिले असून त्यात म्हटले 
आहे “ इतर गोष्टींबरोबरच घरभाडे नियंत्रणाचा 
एक अपरिहाये परिणाम झाला. या परिणामामुळे 
घरभाड्याच्या बाजारपेठेत विकृती निर्माण झाली. 
परिणामी निवासाची तीब्र टंचाई निर्माण होऊन 
शेवटी राष्ट्रीय उत्प्नच घटले ”, 

१९६४ साली स्टिंगलर म्हणाले होते कौ, अथं- 
शास्त्र हे त्याच्या सुवणेयुगाच्या उंबरठ्यापाशी येऊन 
ठेपल्याची खात्री पटली आहे. मात्र थोडक्याच काळात 
त्यांचे हे म्हणणे चुकीचे ठरले. अर्थात स्टिगळर हे 
काही प्रेषित नव्हेत. नंतर त्यांनी एकेकट्या बाजार- 
पेठेतील गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेचे अध्ययन केले, तसेच 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


सरकार हे ग्राहक व व्यापारी यांच्या आथिक 
वततंनाला कसे वळण लावते याची त्यांनी काळजीपुर्वक 
पाहाणी केली, यातून त्यांना पुढील गोष्टी कळून 
आल्या, 

मूल्भूत अ्थक्षास्त्रोय सिद्धांत अतिशय सोपा 
करण्यात आलेला आहे. तरीही बाजारपेठेतील घट- 
नांच्या व॑शिष्ट्यांचे स्पष्टीकरण व त्यांच्याविषयीचे 
अंदाज या सिद्धांताच्या आधारे करता येतात. तथापि 
त्याचे मोठ्या प्रमाणावर अमूर्तीकरण झालेले अस- 
ल्याने बाजारपेठेतील पुष्कळ सुट्या सुट्या घटनांचे 
स्पष्टीकरण त्याच्या साहाय्याने देता येत नाही. होच 
क्षेत्रे त्यांनी संशोधनासाठी निवडली. उदाहरणाथ, 
बाजारपेठांतील भेद दर्शविणाऱ्या वाबी व वैशिष्टये, 
उत्पादनसंस्था व कुटुंब यांच्या पर्याप्तीकरणा- 
विषयीच्या ( वाजवी पातळी गाठण्याविषयीच्या ) 
वतेनांसंबंधीच्या मूलभूत सैद्धांतिक गृहितकांच्या 
चोकटीत झालेला बदल आणि मागणी व पुरवठा 
यांच्यातील परस्परक्रिया यांविषयी स्पष्टीकरणे 
मिळविणे हे त्यांच्या संशोधनामागील उद्दिष्ट होते. 

परंपरागत सिद्धांतानुसार पर्याप्तीकरण व वाजार- 
पेठेतील प्रक्रिया यांच्या परिणामी वाहतुक खर्च सोड- 
स प्रत्येक वस्तु ही सवंत्र एकाच किमतीला 
वेकली गेठी पाहिजे. पण प्रत्यक्षात बहुतेक बाजार- 
पेठांत किमतोंमध्ये फरक आढळतो. वस्तू आणि 
क्रिमत शोधण्यासाठी व वितरणासाठी येणारा खर्च 
शेर उघ्यादन व वाहतूक खर्चांबरोबर नमनाकृती- 
मध्ये विचारात घेतला, तर या विसंगतीचे स्पष्टी- 
करण देता येते, असे स्टिंगलर यांनी दाखविले. व 
याकरिता परंपरागत सिद्धांतांच्या मूलभूत वेशिष्ट्यांत 
बदल करावा लागत नाही. 

ग्राहक व व्यापारी यांना वाजारपेठेविषयी पुणं 
माहिती असते, असे परंपरागत सिद्धांतात गृहीत 
धरले जाते, प्रत्यक्षात तज्षी माहिती नसते, 'असे 
स्टिंगळर म्हणतात, माहिती होही इतर वस्तूंप्रमाणेच 
मिळविण्यास अवघड व खर्चाची बाब असते आणि 
बप्रकतीला आपल्याला जेवढ्या माहितीची गरज 
आहे असे वाटते, तेवढीच माहिती ती व्यक्‍ती मिळ- 
विते. चुकीच्या माहितीमुळे किमतीत ताठरता 
व साधतसामग्रीचे गेरवाटप हो 
वेळी सरकारने हस्तक्षेप करू 


र येते 
त, अशा तज्जेने प्रत्येक 
नत म या 


-करखगघर चळ? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
वेकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकत त 


नोबेल पारितोषिके : १९८२ 


आवद्य़क बाबी ठीकठाक करून घेता येत नाहीत. 
याकरिता वस्तु व किंमत यांविषयीची माहिती गोळा 
करून ती बाजारपेठेत सहभागी असणार्‍यांना पुरविली 
पाहिजे, असे स्टिंगलर यांना वाटते. 

हे व यासारखी कार्ये ही मूलभूत सिद्धांताला पुरक 
ठरतात. कारण नंतरच्या संशोधनात पुढील गोष्ट 
लक्षात आली : किमतीची ताठरता, माल पाट- 
विण्याच्या काळातील तफावत, न वापरलेली सामग्री 
इत्यादी बाजारपेठेच्या प्रक्रियेतील आवड्यक बाबींचे 
अचूक स्पष्टीकरण मूलभूत गृहितकांच्या चोकटीत 
राहून देता येऊ शकते. या बाबी म्हणजे बाजारपेठे- 
तील अनावश्यक त्रुटी असुन त्यांच्यामुळे सरकारच्या 
हस्तक्षेपाला वाव मिळतो, असे आता मानण्याचे 
कारण नाही. चलनवाढ व बेकारी यांचे स्पष्टीकरण 
देण्यासही याचा उपयोग झाला आहे. १९७०-८० 
या काळातील या बाबींविषयीचे पुष्कळसे संशोधन 
या विचारसरणीनुसार झाले आहे. म्हणजे “माहिती- 
विषयक अर्थशास्त्रा'चे स्टिंगळर हे एकमेव पुरस्कते 
नाहीत. 

साकलिक अर्थक्षास्त्राच्या सैद्धांतिक पायाविषयी 
हल्ली जे संशोधन होत आहे, त्या संशोधनाची गृहि- 
तके प्रस्थापित करणारे स्टिंगलर हे एक अर्थशास्त्रज्ञ 
आहेत. भांडवल व कामगार हे कमी उत्पादन कर- 
णाऱ्या संस्थेतून अधिक उत्पादन करणाऱ्या संस्थेत 
नेल्याने प्रतिलाभांच्या दरांमधील तफावत जलदपणे 
नाहीशी होते, असा परंपरागत सिद्धांतातील तके 
आहे. हा तके स्टिंगलर यांनी तपासून पाहिला तेव्हा 
त्यांना असे आढळले की, हे घडून यायला दशका- 
पर्यंत कालावधी लागू शकतो. एखादे औद्योगिक क्षेत्र 
एका वर्षी फायद्याचे (वा तोट्याचे) आहे या वस्तु- 
स्थितीवरून ते क्षेत्र आणखी २-३ वर्षे तसेच राहील 
हे सूचित होते; परंतु ७-८ वर्षानंतर काय होईल 


यावद्दळन काही सांगता येत नाही. उत्पादनसस्था 


अथवा औद्योगिक क्षेत्रातील प्रमिलाभांच्या दरातील 
फरक दीघंकाळ राहत असल्यासारखे वाटते. मात्र 
याची पुढील काही कारणे आहेत : उच्च _उत्पादन- 
क्षमतेच्या नवीन संस्था व औद्योगिक क्षेत्र उभी 
र॒असणाऱर्‍या संस्था व 
कारणाचे वाढत्या 
प्रवृत्तींना 


राहताना पूर्वी फायदेशी ् 
औद्योगिक क्षेत्रे ऱ्हास पावतात, अथक 
प्रमाणात आंतरराष्ट्रीयीकरण झाल्याने या 


8३ 


अलीकडील काळात बळकटी आल्याचे सुचविणाऱ्या 
अनेक गोष्टी आहेत. 

एखाद्या उत्पादनसंस्थेची शक्‍ती व विकासक्षमता 
यांचा प्रत्यक्ष उत्पादनातील खर्चाच्या परिस्थितीशी 
अल्पसाच संबंध असतो. याएंवजी त्या गोष्टी ज्यांचे 
निरीक्षण करणे अवघड असते अश्या विविध घटकां- 
वर अवलंबून असतात. यातूनच त्यांना पुढील तत्त्व 
सापडले : उत्पादनसंस्थांच्या ज्या प्रकारांत प्रत्यक्ष 
टिकून राहण्याची क्षमता असते, त्या संस्था निश्‍चित 
करायला हव्यात. नंतर ही क्षमता ज्या गणांमळे 
येते त्या गुणधर्मांचा शोध घेतला पाहिजे. वि 

अमेरिकेतील नियंत्रणविषयक कायद्यातील काही 
तरतुदींच्या परिणामाचा अभ्यास त्यांनी १९४०-५० 
दरम्यान केला होता, उदाहरणाथ, भाडेनियंत्रण 
व किमान वेतन कायदे. याचे आधीच्या अपेक्षित 
परिणामांच्या जोडीनेच दूरवर परिणाम करणारे 
अनपेक्षित परिणामही होऊ शकतील, असे त्यांनी 
दाखविले होते. विजेच्या दराचे नियंत्रण केले तेव्हा 
सहज दिसतील असे परिणाम अजिबात आढळले 
नाहीत. यावरील स्टिंगळर यांचे स्पष्टीकरण असे 
आहे : नियंत्रणे ही प्रत्यक्ष परिस्थितीविषयी अस- 
लेल्या गैरसमजांवर आधारलेली असू शकतात. अशा 
तऱ्हेने ती प्रत्यक्षात वापरणे अवघड होते आणि 
वास्तवात अपेक्षिलेले परिणाम बाह्य दबावांनी 
निष्फळ ठरू शकतात. स्टिंगलर यांचे नियंत्रणाच्या 
कायद्यांच्या परिणामांविषयीचे हे कार्ये पुष्कळ 
देशांतील इतर संशोधकांनी केलेल्या अज्ञाच प्रका- 
रच्या अनेक अभ्यासांमध्ये कित्त्यासारखे ठरले. 

पुढील अध्ययनात त्यांनी नियंत्रणविषयक काय- 
द्याच्या परिणामांऐवजी त्याच्यामागील कारणांकडे 
अधिक लक्ष दिले. आधीच्या निरीक्षणातून त्यांना 
पुढील परिकल्पना सुचली : व्यवहारात काही अश्या 
कायद्यांमुळे सर्वेसामान्य ग्राह्कजनतेच्या हिताऐवजी 
उत्पादकांच्या ( उत्पादनसंस्था, संघटना ) हिताचे 
रक्षण होते. कायद्याचा हेतू मात्र लोकांच्या हिताचे 
रक्षण करणे हा सांगितला जातो. अनेक अध्ययनांमध्ये 
खुद स्टिंगलर यांना या कल्पनेचा ठामपणे पाठपुरावा 
करील असा ( अनुभवसिद्ध ) पुरावा मिळाला. या 
परिकल्पनेच्या आवाक्‍याविषयी आताच बोलणे 
अकाली ठरेल. परंतु बाजारपेठेत सहभागी होणा- 


जु क”. 


-ऐञर्यओ ओः 
"कखगघरचिघ्जचञ, 


४४ 
ऱ्थांच्या पर्याप्तीकरण गाठण्यासाठी होणाऱ्या व्तं- 
नातुनही असे कायदे येऊ हकतात असे स्टिंगलर 
यांच्या निष्कर्षावरून निहिचितपणे दिसते. याचा अथ 
अंशा. तऱ्हेचे कायंदे ही काही अथंशास्त्रावर परिणाम 
करणारी बाह्यराक्‍ती नाही; तर खृद्द अथंकारणा- 
चाच तो एक अंगभूत भाग आहे. अथंशास्त्रीय 
सिद्धांतातील मूलभूत गृहितकांचा अधिक व्यापक' 
व्यावहारिक उपयोग करण्याच्या दृष्टीने हा विचार 
ही एक पुढेची पायरी आहे. 

स्टिंगलर यांच्या अध्ययनातुन ' नियंत्रणाचे अर्थ. 
शास्त्र) हे संशोधनाचे नवीन क्षेत्र खुळे झाले आहे. 
यामुळे कायदयातील विविध बाबींमागील प्रेरणा, हवेत 
ब त्यांचे परिणाम यांचो आपूलाग्र तपासणी करण्यास 
चालेना मिळाली. या कार्यामुळे स्टिंगलर हे कायदा 
बे अर्थशास्त्र या आणखी एका नव्या संद्योधनक्षेत्रां- 
तोल एक अग्रणी ठरलें आहेत. राजेकारणांला 
अर्थशास्त्राचे नियम लावून पाहण्याचाही ते प्रेयेत्न 
करीत आहेत. 

नोंबेल पारितोषिक मिळाल्यांबद्दल आपली प्रेति- 
क्रिया काय आहे, असे विचारल्यावर ते म्हणाले, “या 
पारितोषिकाच्या मानकर्‍्यांच्या निवडीविषयीचा 
माझा आदंर यामुळे वाढला.” त्यांना पुंढीक प्रश्‍नही 
विचारण्यात आला होता. विचारसरणीचा विचार 
केला, तर तुम्ही तुमचे मित्र व सहकारी फ्रोडमने 
(१९७६ च्या अर्थशास्त्राच्या नोबेळ पारितोषिकांचे 
मानकरी) यांच्यापेक्षा अधिक सनातनी (रूंढिवादी) 
आहात का ? तेव्हा संव्वासहा फूट उंचीचे स्टिंगलर 
उत्तरले, “ मी त्यांच्या पुढे आहे की मागे आहे, हें 
मला माहीते नाही. परंतु ते इतके बुटके (संव्वापाच 
फूट उंचीचे) आहेत कौ, त्यांच्या मागून पुढे पाहुणे 
सोपे आहे.” फरीडंमनविषयीचे त्यांचे पुढील उंदुगारही 
स्पांच्या विचारसरणीची झलकं दांखंविताते. “ जग 
कॅसे असावे यांविषयीच्या मार्गाची फ्रीडमन थांना 
निरिचत माहिती आहे. तर जगाच्या (प्रत्यक्ष) वर्त- 
नांचा मार्ग कोणता आहे, याविंषंमी मंला' उत्सुकता 
धाटते.” 
वेद्यक 

प्रोस्टाग्लेडिने व॑ जीववैज्ञानिक दृष्ट्या क्रियाशील 
अंसळेली संबधित दव्ये बांच्याबददलच्या शोधासाठी 
यावषींचे वेबकांचे (किवा झरीरंक्रियांविज्ञानाचे) 


मवभारत 


ज्ञानेवारी, १९८३ 


नोबेल पारितोषिक देण्यात आले आहे. स्यून बगं- 
स्ट्रोएम, बेंग्ट सॅम्यूएल्सन आणि जान व्हेन या 
तिघांना ते विभागून देण्यात माळे असून पहिले दोघे 
स्वीडनमधील आहेत, तर तिसरे ब्रिटिझ्य आहेत. 
हाव्हे्ड मेडिकल स्कूलच्या स्थापनादिनाच्या सोह- 
ळथाला साहाय्य करण्यासाठी हे तिघे बोस्टनला 
गेळे होते. तेथे त्यांना भल्या पहाटे स्टॉकहोमहून 
फोनने ही बातमी कळली, तेव्हा तिघांनाही आवच- 
र्याचा सुखद धक्काच बसला. पैकी बगंस्ट्रोएम हे 
नोबेल प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष आहेत. मात्र त्यांचे 
हे पद मुख्यत्वे प्रशासकीय स्वरूपाचे असल्याने नोबेल 
पारितोषिकांसाठी मानकऱ्यांची निवड करण्याच्या 
कामात या पदावरील व्यक्तीचा मुळीच संबंध येत 
नाही. 

प्रोस्टाग्लेंडिने ही रासायनिक संयुगे असून ती 
पांढऱ्या चूर्णाच्या रूपात आढळतात. ही शरीरातील 
सर्वे ऊतकांमध्ये तयार होतात व हॉर्मोना (उत्तेजक 
सरावा) सारखी असतात. पेशीच्या भित्तींमध्ये ती 
असंतृष्त अज्या वसाम्लांपासुन प्रोस्टाग्लॅंडीन सिथेटेज 
या नावाच्या एंझाइमाच्या मदतीने तयार होतात. 

१९३३-३५ मध्ये य्‌. एस्‌. फोन अयलर व 
एम्‌. डब्ल्यू, गोल्डन्लॅंट यांना मानवाच्या वीर्यात 
प्रोस्टाग्लेंडिने स्वतंत्रपणे सापडली. हे द्रव्य प्रोस्टेट 
(अष्ठीळा) ग्रंथीतून येत असावे, असा ऑयलर 
यांचा समज होता व त्यामुळेच त्यांनी प्रोस्टाग्लेंडिन 
हे नाव त्याला दिले व तेच पुढे चालू राहिले. 
१९६४ साली वसाम्ले व प्राण्यांच्या ग्रंथी यांच्या 
मिश्रणापासून प्रोस्टाग्ढंडिने बनविण्यात आली; तर 
अमेरिकेत ती आता कॅरिबियन समृद्रातील फ्लक्सा- 
उरा होमोमल्ला या जातीच्या पोवळयांपासून 
मिळविण्यात यक्ष भाले आहे. 
- भोषधी उपयोगाच्या दृष्टीने प्रोस्टाग्लॅंडिने द्दी 
अतिशय प्रभावी व भष्टपैू ठरली आहेत व त्यांच्या 
१ ते ५ मायक्रोग्रॅम (ग्रॅमच्या दशलक्षांदा भागाला 
मायक्रोग्रॅम म्हणतात) एवढ्या सूक्ष्म मात्रेतही तो 
चांगेळी युणंकोरी ठरली आहेत. औषधे म्हणून ती 
तोंडाने देतात किंबा निलेत टोचून अथवा योनीमार्ग 
वा ग्रेर्भाशयात सोडून दिली जातात. 

या तिघांनी व इतरांनी मिळून बारापेक्षा जास्त 
प्रोस्टाग्लेंडिने शोधून काढली आहेत. बहुधा त्यांच्या 


अनुक्रमणिका 


नोबेल पारितोषिके : १९८२ 


विरुद्ध स्वरूपाचे काय करणाऱ्या जोड्या आढळतात. 
उदाहरणाथं, एकाने रक्‍तदाब वाढतो तर त्याच्या 
जोडीदारामुळे तो कमी होतो; एकामुळे इवास- 
नलिका विस्तार पावतात, तर त्याच्या सोबत्यामुळे 
त्या आकुंचित होतात; एकाने दाहक प्रक्रियेस 
चालना मिळते, तर दुसर्‍यामुळे ती रोखली जाते. 
काही झयारीरिक विकारांचा संबंध प्रोस्टाग्लॅडिनां- 
मधील असमतोलाशी जोडला जातो. जठरातील 
अम्लनिमितीचे नियंत्रण करणारे व जठराच्या 
अस्तराचे रक्षण करणारे जे प्रोस्टाग्लेंडीन असते, 
त्याचा न्रणाशी ( अल्सरक्षी ) संबंध असतो. ज्या 
प्रोस्टाग्हेंडिनामुळे गर्भाशयाचा संकोच होतो, ते 
मासिक पाळीच्या वेळी येणारे पेटके निर्माण करीत 
असावे. इतर प्रोस्टाग्लेंडिनांचा सांधेदुखीशी संबंध 
असतो; तर ल्युकोद्राइने नावाची प्रोस्टाग्लॅंडिनांशी 
संबंधित अशी संयगे दम्याशी निगडित आहेत. 
प्रोस्टाग्लेंडिते व त्यांच्या निर्मितीस प्रतिबंध 
करणारी द्रव्ये या दोन्हींचा सरळ वापर करणे, 
हा महत्त्वाचा वैद्यकीय उपचार ठरेल. अल्सर व 
रक्‍ताभिसरणातील विकृती यांवर प्रोस्टाग्लॅडिने 
बापरळी आहेत. तसेच प्रसुती व गर्भपात यांना 
चालना देण्यासाठी ती वांपरतात. प्रोस्टाग्लेंडिनांच्या 
निमितीस प्रतिबंध करणारी संयुगे ( उदाहरणार्थ, 
अँस्पिरीन ) पित्ताश्मरी ( पित्ताशयात किवा पित्त- 
बाहिनीत बनलेला खडा )आणि मासिक पाळी यांमुळे 
होणाऱ्या वेदना शमविण्यासाठी वापरली जातात. 
स्यन बॅर्गस्ट्रोम यांचा जन्म स्टॉकहोम येथे 
१ ९१६ साली झाला. त्यांनी प्रोस्टाग्लंडिनांच्या 
संशोधनास १९४७ साली सुरुवात केली, तेव्हा 
त्यांच्याविषयी काहीच माहिती नव्हती. तेव्हापासून 
प्रोस्टाग्लॅडिनाविषयी झालेल्या संशोधनात बगेस्ट्रो” 
एम आघाडीवर राहिले आहेत. प्रोस्टाग्लेंडीन हे 
एक रसायन नसून अनेक रसायनांचा गट असल्याचे 
पुढे संक्षोधकांना कळूंन आले. मांस व वनस्पतिज 
तेल यांच्यात वसाम्लीय पोषकांपासून प्रोस्टाग्ळेंडिने 
झषरीरात बनत असतात, हा त्यांचा महत्त्वाचा शोध 
आहे. १९४९ साली त्यांनी नॉर-एपिनेफीन नावाचे 
हॉर्मोन जंनावरांच्या अधिवृक्क ग्रंथीपासून वेगळे 
काढले होते; तर १९५७०६ २ देरम्यानच्या काळात 
त्यांनी मेंढीच्या ग्रेंथीपासून अल्पसे प्रोस्टाग्लेंडीने 


8५ 


बनविले होते आणि १९६२ साली त्यांनी प्रोस्टा- 
ग्लॅडिने ही प्रोस्टानोइक या वसेमध्ये ( चरबीत ) 
विरघळणाऱ्या अम्लापासुन बनणारी संयुगे असल्याचे 
दाखवून दिले. अश्या प्रकारे या नव्या क्षेत्रातील 
बरगेस्ट्रोएम यांचे संशोधन महत्वाचे असल्याने त्यांना 
* घ्रोस्टाग्लॅंडीन रसायनशास्त्रा'चे पिता म्हटले जाते. 
सॅम्यूएहसन हे एके काळी बगंस्ट्रोएम यांचे 
विद्यार्थी होते आणि आता हे दोघे स्टॉकहोम येथील 
कॅरोलिन्स्का इन्स्टिट्यूटमध्ये संशोधन करीत अस- 
तात. सॅम्युएलसन यांचा ' जन्न १९३४ साली 
स्वीडनमधील हामस्टड येथे झाला. १९७३ साली 
त्यांनी प्रोस्टाग्लॅंडिनांचा थाँबोक्झेन्स हा एक प्रकार 
शोधून काढला. सस्तन प्राण्यांच्या रक्‍तामध्ये २-३ 
मायक्रॉन ( १ मायक्रॉन म्हणजे मीटरचा दहा 
लाखावा भाग ) व्यासाच्या वर्तुळाकार किंवा 
अंड्याच्या आकाराच्या तबकड्या आढळतात; 
रक्‍त गोठण्याझी त्यांचा संबंध 'असून त्यांना बिबाण 
म्हणतात. सॅम्यूएल्सन यांना थ्रांबोक्झेन्स या निबाणूं- 
तच आढळले. ल्युकोट्राइने दी प्रोस्टाग्लॅंडिनांशी 
संबंधित असणारी संय॒गे सॅम्यूएल्सन यांनी ओळखून 
काढली आहेत. र 
जॉन रॉबटं व्हेन यांचा जन्म २९ मार्च १९२७ 
रोजी इंग्लंडमधील वूरसेस्टरश्ायर येथे झाला. 
त्यांनी बकिंगहॅम येथून रसायनशास्त्राची तर ऑक्स- 
कर्डमधून ओऔषधी विज्ञानाची बी. एस्सी. पदवी 
संपादन केली (१९४९). १९५३ साली ते डी. 
फिल., १९७० साली डी. एस्सी. झाले. १९४८ साली 
त्यांचे लग्त झाले व त्यांना दोन मुली आहेत. 
त्यांनी निरनिराळ्या ठिकाणी अध्यापनाचे कार्ये केले 
असून ते बकिंगहॅम येथील. रिसचं लेंबोरेटरीमध्ये 
१९७५ पासुन आहेत व हल्ली तेथे संचालक म्हणून 
काम करीत आहेत. ते ब्रिटिश फॉर्‌मॅकॉलॉजिक 
सोसायटीचे सदस्य (१९६७-७०) व सरचिटणीस 
(१९७०-७३), पोलिहय फॉर्‌मॅकॉलॉजिकल सोसा- 
यटीचे सन्माननीय सदस्य (१९७३) होते. त्यांनी 
विविध जर्नेल्समधून लेख लिहिले असून इतरांसह 
काही पुस्तकांचे संपादन केले आहे. उदाहरणाथं, 
प्रोस्टाग्लँडीन सिभेटेज इनहिबिटसं (१९७४). 
अँस्पिरीनमुळे काही प्रोस्टाग्लॅडिनांची शरीरातील 
निभिती थांबते, असे त्यांनी १९७१ साली शोधून 


अनुक्रमणिका 


टे 


काढले. यामुळे अस्पिरिनांचे शरीरातील कायं कसे 
तालते, हे दीघंकाळ सतावणारे कोडे सुटण्यास मदत 
झाली. १९७६ साली त्यांनी प्रोस्टासायक्‍लीन हे 
प्रोस्टाग्लेंडीन शोधून काढले; ते रक्‍त . गोठण्यास 
प्रतिबंध करणारे सर्वांत चांगळे नॅसगिक द्रव्य आहे. 
प्रोस्टाग्लॅंडिनाविषयीच्या भावी संशोधनाविषयी 
व्हेन यांचे पुढील मत आहे : “(या संशोधनामुळे) 
येत्या २० वर्षांत रोगावर पुरेसा जोरदार हल्ला 
करणे शक्‍य होईल, असे.चित्र दिसेल, हृदय व रक्‍्त- 
वाहिन्यांशी संबंधित असणारे रोग, दमा व हृदय- 
विकाराचे. झटके यांच्यावरील गुणकारी औषधे 
शोधणे शक्‍य होईल./?. शिवाय वाढत्या. वयाशी 
निगडित असलेल्या व्याधींवरील औषधेही आपल्याला 
सापडतील, असा अंदाज आहे. न 


रसायनशास्त्र व भौतिकी 


जसजसे भौतिकीविज्ञ आणि रसायनशास्त्रज्ञ 
द्रव्याची मूलभूत रचना व त्याचे वर्तन यांच्याविषयी 
अधिक. खोलात जाऊन अध्ययन करतात, तसतसे 
भौतिकी भाणि रसायनशास्त्र या विज्ञानश्षाखांमधील 
सीमारेषा पुसट होत जाते. कधीकधी नोबेल पारि- 
तोषिकांची निवड करणाऱ्या समितीला या दोन 
झाखांत भेद करणे अवघड होते. या वर्षीचे भौति- 
कौचे नोबेळ पारितोषिक केनेथ जी. विल्सन या 
कॉर्नेल विद्यापीठातील भौतिकीविदांना देण्यात आले 
आहे; तर रसायनक्ञास्त्राचे नोबेल पारितोषिकही 
केंब्रिज विद्यापीठातील अँरॉन कलग या दुसऱ्या 
भौतिकीविदांनाच मिळाले माहे. 
_ कलग यांचा जन्म दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबगं 
येथे ११ ऑगस्ट १९२६ रोजी झाला. पहिली काही 
वर्षे ते दक्षिण आफ्रिकेतच होते. १९५२ साली त्यांनी 
केंब्रिज विद्यापीठातुन पीएच्‌. डी. पदवी संपादन 
केळी, १९६२ पासून ते तेथील मेडिकल रिसर्च 
काउन्सिलच्या रेणवीय जीवविज्ञानाच्या प्रयोगशाळेत 
आहेत. तेथील संरचनात्मक भध्ययतविभागाचे ते 
एक प्रमुख म्हणून १९७८ पासून कार्य करीत आहेत. 
१९६९ साली ते. रॉयल सोसायटीचे सदस्य व 
अमेरिकन अँकंडेमी ऑफ आटं स अँड सायन्सेसचे 
परदेशी सदस्य क्षाळे, शिकायो व कोलंबिया विद्या- 
पीढांच्या डी. एस्सी. आणि स्ट्रासबग विद्यापीठाची 


नवभारत 


जानेवारी, १९८२३ 


107. परा०प७ 0885 ही अश्या तीन सन्मान- 
नीय पदव्या त्यांना १९७८ साली देण्यात आल्या; 
तर १९८० साली स्टॉकहोम विद्यापीठाने डॉक्टर 
भफ फिलाँसफी ही पदवी देऊन त्यांचा सन्मान केला. 
कलग हे भतिशय विनम्र व अलिप्त स्वभावाचे आहेत. 
नोबेल पारितोषिकाच्या पैशातुन प्रथम एकं सायकल 
खरेदी करण्याचा त्यांचा विचार आहे. 

केंब्रिज विद्यापोठाच्या पीटर हाऊस कॉलेजात ते 
भौतिकीचे अध्यापन करतात. त्यांचा पीएच्‌. डी. 
साठीचा प्रबंध हा विल्सन यांच्या संशोधनाच्या 
विषयाशी निगडित असा होता. नंतर मात्र अचानक- 
पणे ते जीवविज्ञानातील प्रत्रिया व व्हायरस यांच्या 
अध्ययनाकडे वळले. जेव रेणूंच्या इलेक्ट्रांन सुक्ष्म- 
दशकाच्या साहाय्याने घेतलेल्या द्विमितीय प्रतिमां- 
वरून त्रिमितीय चित्रे बनविण्याचे तंत्र त्यांनी शोधन 
काढले, या तंत्राच्या वापराने जैव रेणूंासून पेशी व 
व्हायरस कशी संघटित होतात हे समजले व त्यामुळे 
रासायनिक रचनेच्या आधारे जीवशास्त्रीय कार्याचे 
स्पष्टीकरण देणे शक्‍य झाले आहे, अशा तऱ्हेने त्यांनी 
संशोधनाचे एक आगळे असे नवे दालनच उघडले 
आहे. 

जीवन ही रासायनिक घटना आहे. विश्‍वातील 
सर्वांत गुंतागुंतीची रासायनिक प्रणाली म्हणजे सजीव 
होय. मुत द्रव्यांमध्ये सजीवाच्या मानाने सुव्यवस्था 
व रचना यांचे प्रमाण अधिक असते. सजीवाचा सुक्ष्म 
घटक म्हणजे पेशी होय. अश्ञी सजीव पेशी मोठ्या 
प्रमाणात राक्षसो-बृहुद-रेणूंची बनलेली असते. अशा 
एका रेणूमध्ये हजारो अणू असतात व ते अवकाशात 
अशा तर्‍हेने मांडले गेलेले असत्तात की, या रेणची 
एकमेवाद्वितीय रचना बनलेली नसते. प्रत्येक द्रव्या- 
तील अह्ली रेणूची रचना ही वेशिष्टयपु्ण असते. 
पेशीत अझ्षा अनेक सुव्यवस्थित रचना आढळतात ; 
त्यांना कोशिकांगे म्हणजे पेशीची अंगे (घटक) 
म्हणतात. कोशिकांग म्हणजे विविध बृहद्‌ रेणंचे 
समूह असुन त्यांच्याशी पुष्कळ महत्त्वाची जीव- 
रासायनिक कार्ये निगडित झालेली असतात, उदा- 
हरणाथ, जीवाच्या आनुवंशिकतेची यंत्रणा पेशीच्या 
केंद्रात एकवटलेळी असते; तर केलकणू नावाची 
कोशिकांगे ही पेश्षीला शक्‍तीचा पुरवठा करतात; 
याकरिता ती ज्वलनाद्वारे ऊर्जा निर्माण करतात. 


नोबेल पारितोषिक : १९८२ 


रासायनिक रचनांच्या आधारे जीवाची कार्ये 
स्पष्ट करणे हे जीवरसायनशास्त्राचे उद्दिष्ट असते. 
त्यामुळे पेज्ञीचे बृहद्रेणवीय घटक व त्यांच्यांपासुन 
बनलेले क्रियाशील समूह हे अलग करणे व त्यांची 
रचना ठरविणे हा जीवरसायनशास्त्राच्या संश्ोधना- 
तील एक टप्पा ठरतो. शुद्ध रसायने ही पुष्कळदा 
स्फटिकरूपात मिळविता येतात. स्फटिकांमध्ये अणु 
रेणूंची स्थाने आवर्ती पद्धतीने पुनःपुन्हा तशीच 
असलेली आढळतात. अश्या स्फटिकांची रचना ठर- 
विण्यासाठी पुढील सर्वसाधारण पद्धती वापरली जाते! 
स्फटिकावर क्ष-किरण टाकले, तर त्यातील आवर्ती 
मांडणीच्या अणूंकंडून ते विखुरळे जातात व परि- 
णामी वैशिष्ट्यपूर्ण आकृतिबंध मिळतो. या वैशिष्टय- 
पुर्ण आकृतिबंधाचा अर्थे लावला की, स्फटिकाची 
रचना उमगते. या पद्धतीला क्ष-किरण विवतंन 
पद्धती म्हणतात. ही पद्धती तशी जुनीच असुन तिच्या- 
विषयीच्या संशोधनाबद्दल लॉरेन्स व विल्यम ब्रॅग 
यांना १९१५ सालीच भोतिकीचे नोबेल पारितोषिक 
मिळाले होते. जैव बृहदरेणूंची रचना निश्‍चित 
करण्यासाठी या पद्धतीचा वापर बर्‍याच उशिरा 
करण्यात आला व त्याकरिता हिच्यात सुधारणा 
कराव्या लागल्या, क्ष-किरण विवतेन पेद्धतीने प्रथि- 
नांची रचना शोधण्याचे प्रयत्न केल्याबद्दल माक्स 
पेरूट्झ ब जॉन केंडूयू यांना १९६२ सालचे रसायन- 
शास्त्राचे नोबेळ पारितोषिक देण्यात आले होते. 

पेश्ीकला (पटल), स्नायु-तंतू, रंगसुत्रे यांसारख्या 
कोशिकांगांचे गंतागुंतीचे रेणुसमूह है क्ष-किरण 
विवतंनाने रचना ठरविता येतील अशा अंतिशय 


सुव्यवस्थित स्फटिकांच्या रूपात सामान्यपणे उप- 
लब्ध होऊ शकत नाहीत- जीवर्वज्ञानिक दृष्ट्या 
क्रियाशीळ असणाऱ्या अशा रेणुसमूहांची रचना 


ठरविण्याची पद्धती .विकसित केल्याबद्दल अंरान 


कलग यांना या वर्षीचे रसायनशास्त्राचे नोबेल पारि- 


तोषिक देण्यात आलेले आहे. त्यांनी आपल्या तंत्रात 


या क्ष-किरण विवतंन पद्धतीच्या व वळ सो 
दक्षंकाच्या पद्धतीच्या तत्त्वांची कल्पक अक्षी सांग 


घातलेली आहे. 

जीवर्वैज्ञानिक वस्तूची ( उदाहरणा सूक्ष्म- 
जीवांची) द्विमितीय प्रतिमा मिळून तिची तपशील" 
बार-रचना जाणून घेण्यासाठी इलेवद्रान सूक्ष्मदश* 


छ्जि 


काचा (म्हणजे इलेक्ट्रॉन शलाकांचा) वापर दीघे- 
काळापासुन केला जात आहे. कित्येक गोष्टींमुळे 
या पद्धतीने मिळणाऱ्या जैव रेणूच्या प्रतिमा अगदी 
अंधुक .असतात. त्यामुळे आर एन ए, डी एन ए 
यांसारख्या जैव रेणूंचे परीक्षण करता येत नाही. 
कारण जेव रेणू हे मुख्यत्वे हलक्या (कमी अणुभार 
असलेल्या) व साध्या अणूंचे बनलेळे असतात. त्यामुळे 
मिळणाऱ्या चित्रातील विरोधाभास कमी होऊन 
चित्र अस्पष्ट मिळते. जास्त वेळ उद्‌्भासन करून 
म्हणजे इलेक्ट्रॉन शलाका जास्त काळ टाकून चित्रार 
तील विरोधाभास वाढविता येतो; परंतु असे दीघेकाळ 
उद्‌्भासन केले असता रचना केवळ विकृतच होत 
नाही 'तर ती नष्ट होण्याचोही शक्‍यता असते. या- 
ऐवजी जड धातूंच्या साहाय्याने या .रेणूंना कृत्रिमपणे 
रंगवूनही हा विरोधाभास वाढविता येतो; परंतु 
यामुळेही रचना विकृत होऊ शकते. | 

वरवर विरोधाभास नसणाऱ्या जेव. वस्तूंच्या 
चित्रातही रचनेविषयीची पुष्कळ माहिती असते. 
ही माहिती गणितीय कुशलतेने ( उदाहरणाथे, 
संगणकाच्या- काँप्युटरच्या- मदतीने ) मूळ चित्रां- 
पासून मिळविता येते. क्‍्लंग यांच्या पद्धतीमध्ये 
अगदी आंद्य प्रकारची इलेक्ट्रॉन शलाकेची मात्रा 
( प्रमाण ) वापरून व जड धातु रंगविण्यासाठी न 
वापरता इलेक्ट्रॉन सुक्ष्मदर्शेकाच्या साहाय्याने उच्च 
दर्जाची चित्रे मिळविली जातात. यामुळे मूळ 
नमुन्यात कमीतकमी बंदल होतात. परिणामी हो 
चित्रे मूळ जैव वस्तूच्या रचनेची तंतोतंत प्रतीके 
ठरतात, या पद्धतीने जैव वस्तूची फक्त द्विमितीयं 
प्रक्षेपणे मिळतात. मात्र विविध दिक्षांतील कित्येक 
प्रक्षेपणांच्या साहाय्याने चित्रे घेऊत मूळ वस्तूची 
त्रिमितीय पुंनरंचना मिळविता येते, असे कलग 
यांनी दाखवून दिले आहे. | 

अक्षा प्रकारे जैव क्रियाशीलतेच्या दृष्टीने मह” 
त्वाच्या असलेल्या रेणुसमूहांची रचना ठरविणे या 
पद्धतीमुळे शक्य झालें आहे. स्वतः कलग यांनी 
मुख्यतः न्यूक्लिइक अम्ले व प्रथिने या जीवनाच्या 
मूलभूत घटकांतील गुंतागुंतीचे काळजीपूर्वक परीक्षण- 
केले आहे. डीएनए ( डीऑक्सिरिबोन्यूक्लिहक 
अम्ल ) हे एक न्यूक्लिडक अम्ल असून ते पेशीच्या 
केंद्रात. असलेल्या गुणसूत्रांत असणारी आनुवंशिक, 


अनुक्रमणिका 


४८ 


तेची लक्षणे वाहून नेते. हिस्टोन या प्रथिनाबरोबर 
डीएनएची राक्षसी जटिले ( गुंतागुंतीची संयुगे ) 
बनतात. व्हायरसामधील असे स्यृक्लिड्क अम्ल 
प्रथिनसमूह कमी गुंतागुंतीचे असतात; हे समूह 
म्हणजे स्वतःची पेश्ी नसलेले जननिक (आनूवंशिक) 
द्रव्य म्हणता येईल. त्यांच्या तंत्राने शोधून काढण्यात 
आलिली महत्त्वाची रचना म्हणजे सवसाधारण 
वनस्पतींवर (तंबाखूवर) आढळणार्‍या ब्लाइट या 
मोझेइक व्हायरसाची रचना होय. अर्थात यासारख्या 
इतरही व्हायरसांचे अनुसंधान करण्यात आलेले 
आहे. तंबाखू. मोझेंइक व्हायरसात न्यूक्लिइक 
अस्लाचा एक लांब दंडाकार एकेरी तंतू सपिलाकार 
वेटोळ्याच्या रूपात प्रथिनाच्या सुमारे २१३० 
रेणूंमधून आंतरक्रिया करीत जातो. तंतूभोवतीचे हे 
प्रथिनांचे आवरण तबकड्यांच्या चवडीसारखे दिसते. 
व्हायरस कणाची निर्मिती त्याच्याच न्यूक्लिइक 
अम्ल व प्रथिन या घटकांच्या मिश्रणापासून कशी 
होत असावी, त्याचे तपशीलवार असे चित्र कलग 
घांच्या रचनाविषयक अन्‌संघानाद्वारे मिळू शकले 
आहे. अश्या तऱहेने बृहद्रेणवीय घटकांपासून (म्हणजे 
न्यूक्लिइक अम्ले, प्रथिने) क्रियाशील अशा रेणवीय 
समूहांचे ( म्हणजे व्हायरस ) स्वयंजनन कसे होते, 
या जीवरसायनशास्त्रातील अतिशय महृत्त्वाच्या 
प्रक्रियेवर प्रकाश पडला आहे. 

पेक्षीच्या केंद्रात असणारे क्रोमॅटीन हे डीएनए- 
प्रथिन जटिल असून पेशीचे विभाजन होताना क्रोमे- 
टीन हे गुणसुत्रांत संक्षिप्तरूष धारण करते. अश्या 
पेश्षीत डीएनएमध्ये असणाऱ्या आनुवंशिक संदेशाच्या 
(जननिक वृत्ताच्या) थोड्या भागाचीच नक्कल 
केली जाते, या गोष्टीचा क्रोमेटीनच्या रचनेत 
होणाऱ्या बदलांशीही संबंध असला पाहिजे. यामुळे 
पेशीच्या नियंत्रणाचे काये समजून घेण्याच्या दृष्टीने 
क्रोमॅटीनच्या रचनेविषयीची माहिती फार महृत्त्वाची 
आहे. 

कलग यांच्या सरळ रचना ठरविण्याच्या पद्धतीच्या 
दृष्टीने पाहिले, तर क्रोमॅटिन हा अतिल्षय मोठा 
रेणवीय समूह आहे. तथापि आपल्या सहकाऱ्यांच्या 
साहाय्याने क्रोमॅटीनचे पुरेसे लहान तुकडे करण्यात 
कलग यशस्वी झाले; म्हणजे हे तुकडे क्ष-किरण 
विवतेन ब इलेक्ट्रॉन सुक्ष्मदषंक बांच्या साहाय्याने 


नवभारत 


जानेवारी, १९८२ 


अभ्यास करता येईल इतपत लहान आहेत. परिणामी 
नंतर त्यांना या तुकड्यांच्या रचनेविषयीच्या 
माहितीवर नाधारलेली गृणसूत्ांची प्रतिकृती बन- 
विणे शक्‍य झाले. 

कलग यांच्या संज्ोधनामुळे जीवर्वज्ञानिक दुंष्टीने 
महत्त्वाच्या असलेल्या न्यूक्लिइक अम्ल-प्रथिन 
जटिलांमधील क्रियाशील रचनेची तपशीलवार 
माहिती मिळाली आहे. तसेच जंननिक वृत्ताच्या 
नक्कल होण्याच्या क्रियेवर या रचनेचे नियंत्रण अस- 
ल्याने विविध प्रकारच्या पेशी कशा तयार होत 
असाव्यात, या प्रश्‍नाविषयी माहिती पुरव्‌ शकतील 
अशा सुचक गोष्टी या आधीच लक्षात आह्या आहेत. 
क्रोमेंटोनविषयी पुढे चालू असलेले संशोधन हे कक- 
रोगाचे स्वरूप समजून घेण्याच्या दृष्टीने अतिशय . 
महत्त्वाचे आहे, यात शंका नाही. कारण पेशींची 
वाढ व त्यांचे विभाजन यांवर आनुवंशिक द्रव्याचे 
नियंत्रण असते आणि ककेरोगात हे नियंत्रणच थांब- 
ठेळे असते. त्यांचे सर्वांत नवे संशोधन हे न्यूक्लिसोम्स 
यांच्या रचनेविषयीचे आहे. न्यूक्लिसोम्स हे पेशीच्या 
केंद्रातील गुणसुत्राचे उपघटक असतात. त्यांच्या 
रचनेविषयीचे संशोधत हे ककंरोगावर अधिक 
प्रकाश टाकू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. 

केनेथ जी. विल्सन यांचा जन्म अमेरिकेतील 
वाल्थॅम (मॅसॅचुसेट्स) येथे ८ जून १९३६ रोजी 
झाला. आठव्या वर्षीच ते घनमूळ तोंडी काढीत 
असत. १९५६ साली ते हाव्हूंड विद्यापीठाचे पदवो- 
धर झाले. डॉक्टरेट पदवीसाठी त्यांनी १९६९ सालचे 
भोतिकीचे नोबेल पारितोषिकाचे मानकरी मरी- 
गेलमान यांच्या हाताखाली कॅलिफोनिया इन्स्टिटयूट 
ऑफ टेक्नॉलॉजी येथे अध्ययन केळे व १९६१ साली 
त्यांनी पीएच्‌. डी. हो पदवी संपादन केली. 
१९६२३ साली ते कॉर्नेल विद्यापीठात दाखल झाले व 
१९७१ सालापासून ते तेथेच भौतिकीचे प्राध्यापक 
आहेत. १९७४ साली त्यांची जेम्स ए. बीक्‍्स अध्या- 
सनावर नियुक्‍ती झाली होती. नॅशनल अकॅडेमी 
ऑफ सायन्सेस व अमेरिकन फिजिकल सोसायटी या 
संस्थांचे सदस्यत्व, हायनेमान व वृल्फ पारितोषिके, 
बोल्टझ्षमान पदक वगेरे बहुमान त्यांना मिळाले 
असून ४ मिनिटे १७ सेकंदांमध्ये ! मेल अंतर काप- 
ण्याचा एक विक्रमही त्यांच्या नावावर आहे. हान्स 


अनुक्रमणिका 


नोबेल पारितोषिके : १९८२ 


आल्म्रेश्ट बेटे (१९६७) व रिचर्ड फिलिप्स फाइन- 
मन (१९६५) यांच्यानंतर भौतिकीचे-नोबेल पारि- 
तोषिक मिळविणारे कॉर्नेळ विद्यापीठातील विल्सन 
हे तिसरे भौतिकीविज्ञ होत. 
निरनिराळ्या तापमानांना व दाबांना द्रव्याच्या 
अवस्था कशा वदलतात (उदाहरणाथ, पाण्याची 
बाफ होणे, धातु वितळणे किंवा पदार्थाचे चुंबकत्व 
नष्ट होणे) याचे त्यांनी वर्णन केले आहे. अज्ञा तऱहेने 
दव्याच्या अवस्थांचे संक्रमण होताना जे क्रांतिक 
आविष्कार घडतात, त्यांच्याविषयीचा नवीन सिद्धांत 
त्यांनी पुढे मांडला आहे. त्याद्वारे विश्‍वातील एका 
सर्वांत मूलभूत आविष्काराझी निगडित असणाऱ्या 
गूढावर त्यांनी प्रकाश टाकला असून त्याबद्दलच 
स्यांना या वर्षीचे भौतिकीचे नोबेल पारितोषिक 
देण्यात आलेले आहे. 
द्रव्य हे विविध अवस्थांत ( घत, द्रव, वायू) 
असते है आपल्याला रोजच्या अनुभवातुनही माहीत 
झालेळे आहे. शिवाय अद्या रोजच्या अनुभवांतून व 
अभिजात भौतिकीच्या आधारे तापमान वा.दाव 
बदळल्यास एका अवस्थेचे दुसरीत संक्रमण होते, 
हेही आपल्याला माहीत आहे. उदाहरणाथें, द्रव पदार्थ 
पुरेसा तापविला तर त्याची वाफ होते; विशिष्ट 
तापमानाला धातू वितळतो; कायमचा चुंबक जरे 
क्रांतिक (विशिष्ट) तापमानापेक्षा जास्त तापविला, 
तर त्याचे चुंबकत्व नष्ट होते वर्गैरे. विविध प्रका- 
रच्या अश्या प्रणालींच्या बाबतीत अवस्थांच्या संक्र- 
मणाचा अभ्यास दीघे काळापासून होत आलिला 
आहे. द्रग्याच्या काही भौतिक गुणधर्मांच्या मूल्यां- 
मध्ये अचानक बदल होणे, हे अशा संक्रमणाचे बहुत- 
करून एक वैशिष्ट्य असते. इतर बाबतींत असे 
संक्रमण संथपणे होते. उदाहरणार्थ, क्रांतिक ताप- 
ब वायू यांतील संक्रमण, अशा 


भानाला होणारे द्रव 

्ञांततापूर्ण संक्रमणामध्ये क्रांतिक तापमानाच्या 

जवळपास अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण विसंगती आढळतात 

(उदाहरणाथ, काही राशींची मूल्ये कमा मूल्या- 
विसंगतींना 


व्याही पुढे जातात). क्षा 
क्रांतिक आविष्कार म्हणतात. क्रांतिक तापमाना- 
जवळ येताना या प्रणालीत खूप मोठे चढउतार 


होतात. या चढउतारांशी या विसंगती निगडित 
असतात. काही खास प्रणालींमधील (उदाहरणाथे, 
न. भा. ७ 


९९ 
पाणी-वाफ ) क्रांतिक तापमानानजीकचे द्रव्याचे 
वर्णन या शतकाच्या प्रारंभीच प्रथम करण्यात आले. 
एल्‌. लॅडाँ या १९६२ सालच्या भोतिकीच्य़ा नोबेल 
पारितोषिकाच्या मानकऱ्यांनी १९३७ साली अवस्था 
संक्रमणाविषयीचा सर्वसाधारण सिद्धांत प्रसिद्ध केला. 
तर १९६८ सालचे रसायनझ्यास्त्राचे नोबेल पारि- 
तोषिक विजेते एलू. ऑनसॅगर यांनी यासंबंधातील 
अधिक जाणकारीचे पुढील पाऊल टाकले. | 

परंतु आश्‍वर्याची गोष्ट म्हणजे क्रांतिक तापु- 
मानाजवळच्या द्रव्याच्या वर्तनाविषयी अंदाज कर- 
ण्यात ळॅडा व तत्पूर्वीच्या सवे सिद्धांतांना पूर्ण अप- 
यश आले. या कोड्यात टाकणाऱ्या निष्कर्षांमुळे 
पुष्कळ द्रव्य प्रणालींचे तपद्यलीलळवार अध्ययन कर- 
ण्यात आले. लॅडा सिद्धांतानुसार अपेक्षिल्यापेक्षा 
दव्याचे क्रांतिक वर्तन प्रत्यक्षात खूपच भिन्च असल्याचे 
या अभ्यासातुन दिसून आले. विविध प्रकारच्या 
सैद्धांतिक प्रतिकृती वापरून केलेली आकडेमोडही 
लंडा सिद्धांताशी थोडीशीच जुळणारी होती. प्रायो- 
गिक माहितीच्या विश्लेषणाला सैद्धांतिक विष्ठेष- 
णाची वब आकडेमोडीची जोड देऊन एम्‌. डू. 
फिक्षर यांनी महत्त्वाची कामगिरी केली. तसेच बी. 
वि. डोम, ए. झेडू. पॅटाशिन्स्कि, व्ही. एटू. _ पॅक्रॉ- 
व्हस्की व एल्‌. पी. कडेनॉफ यांनीही या विषयात 
महत्त्वपूर्ण सैद्धांतिक संशोधनकायं केले आहे. पैको 
कंडेनॉफ यांचे काय महत्त्वाचे असून त्यांनी एक 
महत्त्वाची व मूलभूत कल्पना मांडली. त्यांनी मांड- 
लेल्या या सिद्धांताचा पुढील कार्यावर चांगलाच 
प्रभाव पडला; परंतु त्याद्वारेही कांतिक वर्तन 
काढणे जक्य झाले नाही. 

क्रांतिक वर्तनाचा हा प्रन सोडविण्याचा एक 
निश्चित मार्ग विल्सन यांनी शोधून काढला. 
त्यासाठी त्यांनी १९७१ साली मूलभूत असे दोन 
शोधनिबंध प्रसिद्ध केले व नंतर अश्या लेखांची 
मालिकाच प्रसिद्ध केली. भोतिकीतील इतर आवि- 
व्कार हे क्रांतिक आविष्कारांहून वेगळे आहेत. 
कारण क्रांतिक आविष्कारांत होणाऱ्या चढउता- 
रांचे प्रमाण हे अतिशय भिन्न अशा प्रकारचे असते. 
तसेच ठराविक आविष्काराच्या बाबतीत सरवसाधा- 
रणपणे लांबीच्या एकाच ठराविक परिमाणाझी 
( एककाशी ) संबंध येतो. उदाहरणाथय, रेठिओ- 


अनुक्रमणिका 


५5 


तरंग, दृश्य प्रका, अणू, अणुकेंद्रे, मूलकण यांचा 
भोतिकीय अभ्यासात लांबीच्या एका विशिष्ट एक- 
काचाच संबंध येतो व अगदी भिन्न अश्या एककांचा 
आपल्याला विचार करावा लागत नाही. तथापि 
क्रांतिक बरिदूनजीकच्या वायूचा अभ्यास करताना 
लांबीचे केवळ एकच एकक विचारात घेऊन चालू 
शकत नाही. पूर्ण प्रणालीच्या आकाराएवढ्या 
मोठ्या चढउतारांच्या परिमाणांच्या जोडीनेच 
अणूच्या आकारमाताएवढ्या सुक्ष्म चढउतारांचे 
एककही विचारात घ्यावे लागते. तमुनेदार अज्ञा 
उंदाहरणांत लांबीमध्ये होणारे चढउतार हे .१ सेंटी- 
मीटर पासुन ते सेंटीमीटरच्या दह्या लाखाव्या भागा- 
पेक्षाही लहान भागापर्यंतचे असतात. क्रांतिक बिंदू- 
लगतचे असे सर्वे चढउतार महत्त्वाचे असतात व 
सैद्धांतिक विवरण करताना ते सर्वे चढउतार विचा- 
रात घ्यावे लागतात, या संबंधात नेहमीच्या पद्ध- 
तीत सर्वांत वेगवान संगणकाचे साहाय्य घेऊनही 
भौतिकीय गुणधर्मांतील चढउतारांचे अचूक वर्णन 
करणे शक्य नसते. न 


.. वरबर पाहूता हे न सुटणारे कोडे सोडविण्याची 
पद्धती विकसित करण्याच्या कुडालतेत विल्सन यशस्वी 
झाले. या पद्धतीमध्ये त्यांनी या कोड्याची फोड. 
सोडविता येतील अश्या अधिक सोप्या छोट्या 
छोटा प्रश्‍नांच्या एका मालिकेत केली, दव्याच्या 
क्रांतिक बिंदूलगतच्या वतंनाचे पुणे सैद्धांतिक वणन 
करणे, तसेच क्रांतिक राशींची भूल्ये आकड्यांत 
काढण्याच्या पद्धती निमिणे शक्‍य झाले. यावरून 
असे आढळले की, भिन्न व पूर्णपणे असंबंधित अशा 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


पुष्कळ प्रणालीमध्ये क्रांतिक बिंदुल्गतचे द्रव्याचे 
वर्तन सारखे असु शकते. उदाहरणाथं, ( अनेक ) 
द्रव, द्ववांचे मिश्रण, दोन घातूंचा मिश्रधातू इत्या- 
दींच्या बाबतीत क्रांतिक वर्तन सारखेच आढळते. 
१९६० नंतर झालेल्या प्रायोगिक व सैद्धांतिक संशो- 
धनाद्वारे अशा तऱ्हेची वैश्‍विकता सुचित होत होती; 
तर विल्सन यांच्या सिद्धांतामुळे मूलभूत तत्त्वांच्या 
आधारे मिळालेला खात्रीशीर पुरावा उपलब्ध झाला 
आहे. कारण गणिताने काढलेल्या व प्रयोगाद्वारे 
मिळालेल्या आकडेवारींत सुसंगती आढळते. 

जेथे एकाच वेळी अगदी भिन्न अज्ञा लांबीच्या 
एककांचा संबंध येतो, अद्या बाबतींत एक सर्व- 
साधारण व सहजी वापरता येळ झकेल अशी पद्धती 
विकसित करणारे विल्सन हे पहिले शास्त्रज्ञ होत. 
योग्य त्या सुधारणा करून ही पद्धती काही इतर 
महत्त्वाच्या व अद्यापि न सुटलेल्या समस्यांसाठी 
वापरता येऊ शकेल ( उदाहरणाथ, वातावरणाचे. 
गुंतागुंतीचे वर्तन व विश्‍्वांतील द्रव्यांचे घटक 
मानल्या गेलेल्या क्वाक॑ या मूलभूत कणाला पक- 
उणे ). अशा प्रकारे विल्सन यांच्या सैद्धांतिक 
पद्धती.ह्या नवीन स्वरूपाच्या सिद्धांताच्या प्रतिनिधी 
असून या सिद्धांताद्वारे द्रव्यांच्या अवस्थांच्या संक्र- 
मणाच्या वेळच्या क्रांतिक आविष्कारांविषयीच्या 
अभिजात प्रइनांची पूणं सोडवणूक तर करता येतेच; 
शिवाय इतर महत्त्वाचे व अजून अनुत्तरित राहिलेले 


प्रश्‍न सोडविण्याचे मोठे सामथ्यंही या सिद्धांतात 
माहे, असे दिसते. 


ग्रथ-परीक्षण 


1. य य स तानी त रो 
“ सृुलखा वेगळी भाणसं ' : संपा. बाळ सामंत व रसमेक्य मंत्री, श्रीविद्या प्रकाशन, 
२५० शनिवार, पुणे-४११ ०३०, पहिली आवृत्ती, १९८१३ पू. ६ 4. २९८; किमत ३५ रुपये. 


__0"9________--पॅसॅॅलॅसॅलॅलॅलॅलॅॅसॅससिसशशशिश' 


श्री. बाळ सामंत यांनी संपादित केलेल्या 'अपर्णा' 
च्या गेल्या सहा दिवाळी अंकांतील 'आत्मवृत्तपर 
२० निवडक लेखांचा हा संग्रह * मुलखा वेगळी 
माणसं ! ह्या नावाने श्रीविद्या प्रकाशनाने प्रसिद्ध 
केला आहे. आपल्या कतृंत्वाने गाजलेल्या विविध 
क्षेत्रांतील ह्या वीस मराठी व्यक्तींचे आत्मवृत्तपर 
लेख पुस्तकरूपाने एकत्र सादर करून प्रकाशकांनी 
मराठी ग्रंथदालन समृद्ध केले आहे. 


“आत्मचरित्र ' हा वाड्मयप्रकार व या ग्रंथा- 
तील आत्मवृत्तपर लेखन यांत निदिचितच फरक 
आहे. आत्मचरित्र हे एककेंद्री-आत्मकेंद्री- असते. 
त्यात आत्माविष्काराची प्रेरणा सर्वोच्च असते. 
स्वत:च्या जीवनाचा अर्थ शोधण्याची जाण, स्वानु- 
भवातील निवडीची दुष्टी व दोलीविषयक भान ह्य़ा 
गोष्टी त्यात प्रेरक असतात. ह्या पुस्तकातील लेखन 
उघडच आत्मचरित्रपर नाही; विविध क्षेत्रांतील 
व्यक्तींकडून * मागवून लिहून घेतलेले त्यांचे आत्म- 
वृत्तपर कथत्त । या स्वरूपाचे. ते आहे. ते काहीसे 
र लघु-संस्मरणिके ' सारखे (शॉर्ट मेम्वार) आहे; 
निखळ संस्मरणिका-प्रकारचेही ते नाही. संस्मर 
णिकेत बाह्य घटना, ,प्रसंग, कृती, वा परिसर हा 
प्राधान्येकरून आवाक्यात. घेतलेला असतो; केवळ 
€ स्व? वर लेखनाचे केंद्रीकरण व त्याचेच मुख्यत्वे 
प्रकटीकरण त्यात . नसते. प्रस्तुत पुस्तकातीळ 
व्यक्तींच्या आत्मवृत्तांचा आवाका कधी कधी प्रसंग, 
कधी काही व्यक्‍ती, कघी काही. कार्यक्षेत्र, जीवना- 
तीळ बयोनिष्ट काही कालखंड, काही बरेवाईट 
अनुभव इत्यादींवरून व्यक्तिपरत्वे भिन्नभिक्च अस- 


ल्याचे यात दिसते. कोणाही व्यक्तीचे सम्यक्‌ 


वृत्ती त्यात नाही. 
जीवनददां सम्यक्‌ आत्म ही त्यात * 
वनददत वा प लांच्या ह्या 


त्मवत्तपर 

ह्या पुस्तकातील आत्मद डं जळ 
मर्यादांचे भान ठेवूनच हे पुस्तक वावग या 
आवश्यक आहे. या वीस 


छेखनाचा चांगला सराव आहे, काही नाणावलेले 


छ्यक्‍तींतील काहींना . 


लेखक आहेत, तर काही व्यक्‍ती संपादकांती 
: लिहायला सांगितले ' म्हणून प्रथमच स्वानुभव 
लिहून देणाऱ्या आहेत. आवाक्‍यात जो फरक पडला 
तो यामुळेच. काही आत्मवृत्तांत स्वतःचे समर्थन 
कैफियत, काहीसे भाष्यही असल्याचे दिसते. तरीद्दी 
एकंदरीत प्रामाणिकपणा, प्रांजळपणा बर्‍याच आत्म- 
वृत्तलेखकांनी निभंयवृत्तीने सांभाळलेला दिसतो. या 
दृष्टीने हा आत्मवृत्तपर लेखसंग्रह मराठीत वैदिष्ट्य- 
पूर्ण खांसच आहे. म्हणुनच संपादक व प्रकाशक 


यांचे मनःपुर्वक भभिनंदन ! 


कुठल्याही क्षेत्रात काही कतृंत्व गाजवण्याचा व 
लौकिक मिळवण्याचा माय प्रत्यक्षात किती खडतर, 
कष्टसाध्य असतो याची कल्पना सववेसामान्यत: इतरांस 
असत नाही. अक्या व्यक्तींचे कृताथं, तेजोवल्यांकित 
जीवनच इतरांस दिसत असते; तथापि ह्या खडतर 
प्रवासाची, कष्टांची कल्पना त्या त्या व्यक्‍तीच्या या 
आत्मवृत्तपर लेखांतून येते. शून्यातून काही भरीव, 
अलौकिक निर्माण करावयाचे तर ते दिसते तेवढे 
सोपे नसते याची दारुण जाणीव हे लेख वाचत अस- 
ताचा सतत होत राहते. सततची घडपड, चिकाटी, 
यकह्षापयद्याचे चढउतार; ध्येयनिष्ठा, अतुट आझ्यावाद 
व यश खेचून आणण्याची बेडर जिद्द ह्या गुणसंपदेचा 
आढळ ह्या आत्मवृत्त कथन करणाऱ्या बहुतांश 
व्यक्तींच्या ठिकाणी होतो. ह्या बीस. लेखांच्या केंद्र- 
बिदू असलेल्या वीस व्यक्तींत चार स्त्रिया ब सोळा 
पुरुष असून त्यांतील एक-दोन व्यक्तींचा अपवाद 
सोडल्यास सर्वांचीच जीवने छोकिक अर्थाने कुतार्थ, 
यस्वी व्यक्‍ती म्हणून डोळ्यात भरतात. 

ह्या पुस्तकातील २० आत्मवृत्तांत संगीताच्या 
क्षेत्रातील ३, चित्रपटक्षेत्रातीलळ ३, संपादक २, 
कवि-लेखक ४, आणि राजकारण, बकिली, 
कारखानदारी, वैद्यकीय व्यवसाय, नाट्यक्षेत्र, सकस, 
नोकरी-कामगार-संघटना आणि सावरकरवावी 
प्रत्येकी एक अश्यी आत्मवृत्ते आहेत. संगीत, चित्रपट, 


अनुक्रमणिका 


ष्र 


कवी-लेखक व संपादक या चारच क्षेत्रांशी निगडित 
अशी एकूण बारा आत्मवृत्ते यात आहेत. जीवनातील 
क्रीडा, विज्ञान, वास्तुकला, चित्रकला, रिक्षण, 
संरक्षण ( डिफेन्स ), इतिहास-संस्कृती इव्यादी 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांतील एकेका व्यक्तीचे आत्मवृत्त त्यात 
क्षेत्रीय पुनरुक्ती न होता आले असते, तर हे पुस्तक 
विविधांगी व अधिक उद्बोधक क्षाले असते. पुस्तक- 
रूपाने ही आत्मवृत्ते देताना निवड करून व काही 
इतर क्षेत्रांतील व्यक्तींची आत्मवृत्ते लिहून धेऊन 
ती संगृहीत करणे संपादकांना व प्रकाशकांना सहज 
शक्‍य होते, असे मनापासुन वाटते. 
बाबूराव पटेलांसारख्पा मातबर व्यक्तीच्या जीव- 
नाची तेजोवल्यांकित उजळ बाजूच आपणास वदिव- 
वून टाकत असते; पण त्यांच्या वाट्याला कोटुंबिक 
पातळोवर जी दुःखे, मनस्ताप, यातना आलिल्या 
असतात त्यांचे दर्शन “ माझी पत्ती आणि माझं 
संतान ' ह्या आात्मवृत्ता आपणास घडते. शकुंतला- 
बाई परांजपे यांच्या बालपणीच्या आठवणींचे केंद्र- 
स्थान रे. परांजपे-अप्पा-झाले असुन त्या आठवणी 
रंजक आहेत. राजन जावळे यांनी * माझ्या जीवना- 
तील हंसा 'मध्ये आपल्या आत्मवृत्त कथनाचे केंद्र- 
स्थान हंसाबाईंना दिले आहे. शामराव सामंत यांनी 
आपल्या वकिली व्यवसायातील काही आठवणी 
-काही केसेसही- सांगितल्या असून त्यांतुन बनलेली 
त्यांची मतेही मांडली आहेत. विद्यमान न्यायमूर्ती 
श्री. लेंटिन हे तरण वकील असतानाची एक आठवण 
त्यात आहे; त्यांच्या (श्री. लेंटिन यांच्या) कतंव्य- 
कंठोरतेची व कनवाळुपणा'ची प्रचीती त्यात येते. 
हिंदू व मुस्लिम पक्षकारांबाबतच्या सामंतांच्या 
अनुभववाशी-मतांशी मात्र सवच वाचक सहमत 
होतील असे नाही. * सवाई गंधर्व: माझे गुरू ' मध्ये 
भीमसेन जोशी यांनी आत्मवृत्ताचा केंद्रविदू आपले 
गुरू सवाई गंधवं करून आपल्या साधनेचा प्रवास व 
त्यातील अनुभव कथत केले आहेत. संगीत क्षेत्रातील 
व्यक्तींनाच नव्हे तर सर्वच व्यक्‍तींना ते उद्बोधक 
ठरतील. 
दादा मिराशी हे तसे वकील; पण त्यांनी दक्षिणेत 
>मद्रासला-चित्रपट व्यवसायात पटकथालेखक व 
दिंग्द्शंक म्हणून मिळविलेल्या उज्ज्वल यद्याचे व 
'तेथील प्रसंगांचे, अनुभवांचे मनोहर चित्रण 


नवभारत . 


जानेवारी, १९८३ 


* दक्षिणेत मराठी झ्षेंडा ! मध्ये केले आहे. गुरुनाथ 
घुरींनी आईच्या निधनाचा धागा पकडून आईने 
खाल्लेल्या खस्तांचे व वडिलांच्या अमानुष वर्तनाचे 
हृदयद्रावक कथन केले आहे. सुशीलकुमार शिंदे 
यांच्या आत्मवृत्तात ( ' कोठे होतो कोठे आलो? ) 
बालपणापासून खडतर जीवन जगत न्यायाल्यातील 
शिपायापासुन तो मंत्रीपदापयंत जो प्रगतीचा टप्पा 
त्यांनी गाठला त्याचे प्रांजळ कथन आले आहे. वाच- 
कांना ते शेवटपयंत खिळवून ठेवते. | 

'मी जिंकले मी हरले' यात झोसना समथ यांनी 
कलावंत म्हणून आपल्या सफल जीवनाचे; पण 
कोटुंबिक पातळीवर बदसूर, पराभूत जीवनाचे त] 
चित्रण केले माहे. जयसिंग जगताप आपल्या ऐशा 
ललना स्वये येऊनी ' ह्या आत्मवृत्तात त्यांच्या हला- 
खीच्या बालपणापासून तो :डॅश'च्या माहात्म्यावर 
जीवनात चढत चढत उच्चपद भूषवण्यापर्यंतचा 
<कारकून ते एअर इंडियात असिस्टंट सेक्रेटरी- 
आपला जीवनपट रंजक झेलीत कथन करतात. दोन 
वेळा जगप्रवास त्यांना घडला आहे आणि मद्य व 
मदिराक्षींसमवेत त्यांनी जीवनाचा मनमुराद आरनं- 


- दही उपभोगला आहे, हेही ते नमूद करतात. एका 


सुखसौंदर्यलोळूप पण संयमी कतृंत्ववान व्यक्तीचे 
हे आत्मकथन प्रांजळ व सुंदर आहे. डॉ. वसंत जोशी 
यांनी “ ऐसीं भ्रांतीची लक्षणे ! मध्ये मानसिक रोग 
व रुग्ण यांबाबतचे अनुभव व त्याबाबतच्या सामा- 
जिक अपसंमजुती व अज्ञान यांचे चांगले दर्शन घड. 
वळे आहे. “ सुखकर आयी ' मध्ये मोषुबाईंनी 
आपल्या संगीतसाधनेचा खडतर प्रवास कथन केला 
आहे. “ सहजच सुचले गीत * मध्ये ग. दि, माडगळ. 
करांनी आपल्या चित्रपटगीतांच्या व पटकथांच्या 
निमितीचे अनुभव कथन केले आहेत. माडगूळकरांच्या 
जीवनातील चित्रपट ह्या क्षेत्राशीच फक्त हे अनुभव 
निगडित असले, तरीं ह्या क्षेत्रातील त्यांचा नेत्र- 
दीपक प्रवास म्हणून ते उद्बोधक आहेत. 

दया पवार यांचे आत्मवृत्त ' बलुतं ' ह्या त्यांच्या 
आत्मवृत्तपर कादंबरीच्या निमित्ताने आले आहे. 
* बलुतं * निमितीचे व ते प्रसिद्ध झाल्यावर त्यांना 
आलेले 'कडु-गोड अनुभव त्यांनी यात कथन केले 
आहेत, त्यांवर त्यांनी काहीसे भाष्यही केले आहे. 
प्रभाकर मोने यांच्या ' हिंडता फिरता आतेंदवत 


अँथपरीण्तण री री त्त 


भुवनी! मध्ये अंत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून त्यांनी 
“गडते जे आपले जीवन घडवले त्याचा आलेख आहे. 


विलक्षण अंनृुभ्व व कमालीची जिद्द त्यात दिसते. ' 


स्वातंत्र्यवीर सांवरकरांवरील त्यांची आत्यंतिक 
निष्ठाही त्यांत प्रंतिबिबित झाली आहे. : बिल्वदल 
मध्ये नीळकंठ कल्याणी यांनी एक यक्षस्वी मोठे 
उद्योगपती म्हणून मिळविलेल्या यशाचा आलेख 
झ्ाहे. ' कोणाच्या नशिबी काय काय असते! ' ह्या 
जयंबंत दळवींच्या आत्मवृत्तात त्यांचे सेवादलातील 
अंनृंभव प्रामुख्याने आले आहेत, त्यांनी कथन केलेली 
हृडकर बाबंतची हकिकत वाचूत मनसुझव अंतर्मुख 
होते. हंडक'र दळवींना सांगतो, “ मी कधी आजारी 
असलो आणि झोपावेसे वाटले, तर मी कॉटंखाली 
ज्ञोपतो आणि कॉटवर बहिणीचा धंदा चालतो.” 
साभाजिक वास्तव किती भयानक असू शकते, याचे 
दशन या आत्मवृत्तात घडते. ' स्वरांची धृंदी ' मध्ये 
भल्लिकोर्जुन मन्सुर यांनी आपल्या संगीतसाधनेचा 
शंडतर प्रवास झषंब्दांकित केला. शेवटचे आत्मवृत्त 
: संकशीच्या रिंगणात ! हे नारायणराव वालावल- 
' कराचे आहे. संकंशीतील पडतील ती बारीकसारीक 
कामें 'करंण्यापासून आरंभ करून एका सकंक्ीचे 
मालक होण्यांपर्यंतचा प्रवास व विचित्र अनुभव त्यात 
भाले आहेत. ह्या आत्मंवृत्तपर लेखसंग्रहाचे मराठी 
वाचक तिक्षिवित स्वागत करतील. असा विद्वांस 


वाटंतो ! 
- भा. ग, सुव 


मेलेलं पाणी - अशोक व्हटकर, पॉप्पुलर प्रकाशन, 
मुंबई ३४; १९८२; पू. २४७; कि. ४५ ₹. 


“मेलेलं पाणी ) एक प्रतीकात्मक कादेबरी 
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांची सीमारेषा सांग- 
णारी दूधगंगा. काठाकाठानं बसलेली अनेक खेडी. 
आंजही स्पद्यास्पृष्यतेनं बुरसटलेली. अस्पृद्य्यांना 
या प्रवेश तर नाहीच; पण पाण्याची तहान आणि 
पोंक अजंनही संपत नाही. पाणवठ्यावर 
भीक पणे रिका एखाद्या म्हारणीला भर- 
लेला घंडा उचलांवयास मदेत करणार नाही. चांभार, 
'ढोर, महार आणि मांग या अस्पृई्यांतील 


दरे 
आजही अभेद्यच. सामाजिक आणि मानसिक गुलामं- 
गिरीविरुद्ध बंड करांयचं असतं याची यत्किंचितही 
जाणीव नसणारी ही सारी मांणसं. त्यांच्यातील 
* पाणी ' जिवंत असेलच कसं ? अक्षा या प्रमुख चार 
जातींचे परस्परसंबंध, त्यांचे हैवेदावे, वैमनस्य, पुर्व- 
ग्रहदूषिततेमंधून निर्माण झालेली संकुचित आणि 
आत्मकेंद्रित मनोवृत्ती आणि त्यामुळेच उकिरड्या- 
वरील गाढवांसारखी उच्चर्वाणियांच्या जोड्यात व 
गुलामगिरीत खितपत पडण्याचे या समाजाचे दुर्भाग्य 
या साऱ्यांविषयीचे साभाजिक चितत श्री. अशोक 
व्हटकर यांनी “मेलेलं पाणी' या प्रतीकात्मक 
कादंबरीच्या रूपाने कलात्मंकंपणे मांडले आहे. 
गावच्या ढोर वस्तीच्या वरच्या भागातुन वाहत 
येणाऱया ओढ्यावरचं धरण कमकुवत झालं आहे. 
हे कधी दगा देईल याचा नेम नाही. म्हणून महृत््र्‍रया- 
साने ते अभेद्य राखण्याचा प्रयत्न गावकरी करीत 
आहेत. या पाश्‍वेंभूमीवर या कादंबरीचं कथानक 
सुरू होतं आणि शेवटच्या प्रकरणात उद्‌ध्वस्त होतं, 
ते केवळ ख्ढी-परंपरांनी बुरसटलेल्या गावचा समूळ 


नाण करण्यासाठी. जणू अक्योक व्हटकरांना सुचवा- 


यचंथ, धरणाच्या तळाच्या भागात कित्येक वर्ष कोंडून 
ठेवलेलं पाणी मेलेलं (डेट वॉटर) असलं (ढोरा- 
चांभारांचं पाणीही मेलेलंच) तरी ते धरण (ख्ढी- 
परंपरांची, धर्मकल्पनेची भित) फुटताच जोरदार 
प्रवाहाच्या रूपानं विद्रोह केल्याशिबाय राहणार 
नाही. 

पुराच्या निमित्तानं अधून मधून उचंबळणाऱ्या 
जिवंत पाण्याचा या अवाढव्य धरणावर फारसा 
परिणाम होत नाही. कारण धरण कमकुवत असलं, 
तरी त्यातील भेगा नव्या व ताज्या सिमेंटनं बुजवि- 
ण्याचा प्रयत्न चालूच असतो. जोपर्यंत या मेळेल्याच 
पाण्याचा दाब प्रचंड होत नाही, एखादा जिवंत 
प्रवाह होऊन वाहत नाही, तोपयंत त्याला तसंच 
मारावं, थोपवावं, उठू देऊ नये व उचलही घेऊ देऊ 
नये या विचारांनी ग्रासलेली परंपरेची जूनी, सनातनी 
ब म्हातारी धरणं अशा पाण्याला थोंगविध्याच्यांच 
प्रयत्नात असतात. पण या रूढी-परंपरांना आणि 
सनातनी वत्तींना चिर्कटून बसलेल्या (ओणि आपल्या- 
एवढं सामथ्ये या हिंदुस्थानात कोणात नांहीच या 
अहंकारात इंबलेल्या ) या धरणांना ( संनातती 


ष्8 


वत्तीच्या नराधमांना ) हे माहीत नाही को, ज्या 
तत्त्वांवर, विचारांवर, आचारांवर आपण अधिष्ठित 
आहोत त्या धर्माचा ( धरणाचा ) पायाच मुळी 
भक्कम नाही. ढोरांच्या व गावाच्या वरच्या भागात 
मोठ्या ओढ्यावर असणाऱ्या या धरणाचीही अवस्था 
तीच. पाया खोलवर खोदूनही खडक लागत नाही 
म्हणून ब्रिटिशांनी तो नुसत्या मुरुम-मातीतच अर्धा- 
कच्चा भरला आहे. हिंदुधर्माचा, त्यातील धार्मिक 
ग्रंथांचा, त्यातील तत्त्वज्ञान, आचार व विचारांचा 
पाया देखील असाच अर्धाकच्चा ! असा धरम, त्यातील 
रूढी-परंपरा एक ना एक दिवस तुटल्या-फुटल्या- 
शिवाय राहतीलच कह्या £ 


एकीकडे सरपंचाचं पाप पोटात वाढविणारी आणि 
त्याची विल्हेवाट ढोरांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या 
विहिरीत लावणारी अस्पृश्य नस, ऐन तारुण्यात 
बाबूराव आणि लिंबाजी यांच्याकडून 'आधी तू का 
मी? ' या पद्धतीनं बलात्कार झालेली रंजी, तर 
दुसरीकडे लग्नातंतर तिला मन. मानेल तसा वापर- 
णारा तिचा आडदांड कर्नाटकी नवरा, तिच्या 
मांड्यांवर आणि स्तनांवर डागण्या देणारी अमानुष 
सासू, पाण्यासाठी यल्लाप्पा ढोराला बेदम मारणारा 
जेन, हारळ्या महाराला धारेवर धरणारा फौजदार, 
गुरुजी आणि त्यांचा शिष्य यांना असुरी आनंदाने 
तुडविणारा गाव आणि मोठ्या उमेदीने नाना ढोरानें 
बांधलेला कातड्याचा कारखाना चुटकोसरश्ी 
उद्ध्वस्त करण्याची गावकऱ्यांची हीन वृत्ती ही सारी 
माणसंच. पण एकीकडे पुवेजन्मी केलेल्या पापाचं 
प्रायशिचित्त भोगण्यासाठी जन्मलेली तर दुसरीकडे 
केवळ अत्याचारांसाठीच आपला जन्म या कल्पनांनी 
बरसटलेली. ही सारीच पात्रे कादंबरीकाराने मानवी 
स्वभावरवैशिष्ट्यांना अनुसरून समथंपणे रेखाटली 
आहेत. स्वत:ला ब्राह्मण समजणारा लोखंडेसाहेबां- 
सारखा चांभार आणि दलितांचा (बोद्धांपैकी) 
आमदार रामकिसन अशोक व्हुटकरांच्या नजरेतून 
सुटत नाही. त्यांच्यातील ब्राह्मण्य ते सहजतेने 
चंव्हाट्यावर मांडतात. 


एकाच वेळी दोघांकडून बलात्कार झालेली, मांड्या 
न्‌ स्तनं डागळलेली ढोराची रंजी ही या कादंबरीची 
नायिका, तर बी. ए. नंतर तहश्लीलदार या पदाच्या 


नवभारत 


जानेवारी, १९८३ 


पुर्वपरीक्षेत उत्तीर्ण झालेला पण केवळ जातीने ढोर 
असल्यामुळे बेकार राहिलेला बापु हा या कादंबरीचा 
नायक, स्वसमाजोद्धाराच्या चळवळीतही त्याला 
पुर्णपणे अपयश येतं तेव्हा त्याचं मन बंड करून उठतं. 
आयुष्यात एखादं तरी सत्कायं हातुन घडावं म्हणून, 
सासरच्या छळाला वैतागून कायमची माहेरी 
आलेल्या गरोदर रंजीचा उद्धार करावा म्हणून तो 
तिला घेऊन स्वतंत्र राहण्यासाठी घराबाहेर पडतो; 
पण त्याचं हे धाडस नियतीलाही पाहवत नाही. धरण 
फुटल्यानंतर मेलेल्या पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहातून 
वाहणार्‍या लोकांना बापु व रंजी गृऱ्हाळाच्या काहि- 
लोतून (नावेसारखा उपयोग करून) वाचविण्याचा 
प्रयत्न करतात. (त्याच काहिलीत रंजीवर बलात्कार 
करणारा बाबूराव व त्याचो गरोदर पत्नी शारदाही 
आहे.) पण सुष्ट आणि दुष्ट माणसांनी भरलेली 
ही काहील प्रचंड प्रवाहात दिशाहीन वाहून जाते. 
कादंबरीचा हा शोकान्त कल्पनारम्य असला, तरी 
ओढून ताणून आणल्यासारखा वाटतो. कादंबरीत 
काही ठिकाणी पाल्हाळिकताही आलो आहे. तसेच 
कादंबरीतील * भाऊ * हे पात्र इंजिनिअर, स्वत: 
बापूसमोर असताही ( पू. २८, १५१ ते १५६ ) 
भा त्याचा उल्लेख € हे धरण एक दिवस फटणार 
हे मला इंजिनियरनं सांगितलं होतं ! असा ६ 


कादंबरीत जागाच नाही. 
अशोक व्हटकरांना 
अस्पृश्यांतीछ़ अस्पृश्यता 
एकजूट व्हावयास हवी 
विरुद्ध सामुहि 


असलेल्या या 


जनावरांचं कातडं 
कमावतो, कमावण्यासाठी 
पुरवितो आणि तयार 


ग्रेंथपरीक्षण 


कातड्यापासून चांभार त्याच्या सुबक चपला बन- 
वितो, असं हे त्यांचं परस्परावलंवित्व, 
सुरवातीपासूनच ज्याची भीती वाटत राहते ते 
घरण शेवटी फुटतंच आणि प्रवाहाधीन झालेल्या 
गावाला अस्पृश्य आणि त्यांची वसाहतीची उंच 
टेकडीच सावरू शकते. धर्मांतराच्या निमित्तानं 
हिंदुघरमंरूपी प्रचंड धरणालाही अलीकडे तडे जाताहेत, 
भेगा पडताहेत. अशा विछिन्न होत जाणाऱ्या धर्माला 
सावरण्याचं सामर्थ्यं आता फक्त अस्पृद्यांतच आहे 


५५ 


ही व्हटकरांची प्रतीकात्मकता आणि सांकेतिकता 
तर तशी वणंनातीतच. या गावाला नव्या मंदिरात 
नव्या जोमानं आणि चैतन्यानं प्रतिष्ठापिलेला 
* तारकेश्‍इवर ' वाचवू शकत नाहीच; उलट स्वत:च 
उद्ध्वस्त होतो. जे परमेव्वराच्याही हाती राहिलं 
नव्हतं ते अस्पृश्यांनी करून दाखविलं. एवढं प्रचंड 
सामथ्ये वर्षानुवर्षे माणुसकीला पारखे झालेल्या फक्‍त 
मेळेल्या पाण्यातच (ढोरांतच) ! 


-हरिश्चंद्र निर्मले 


साभार पोच 


% मेलेलं पाणी - अशोक व्हटकर; पॉप्युलर प्रका- 
शन प्रा. लि; ३५ सी, ताडदेव रोड, मुंबई-२४४ 
१९८२; पृ. २४७; कि. ४५ रपये. 

% समर्थांचा गणपती - डॉ. अ. ना. देशपांडे, अमेय 
प्रकाशन, रुईकर मार्ग, नागपूर ४४० ०६०; 
१९८२; पू. ८७; कि. १० रूपथे. 
राक्षस, परी आणि पियुची गोष्ट - दि. वि. 
जोशी, अमेय प्रकाशन, नागपूर ४४० ०६० 
१९८२; पू. ४८; कि. ६ रुपये, 


> मर्ढेकरांचे सोंदर्यश्नास्त्र : पुनःस्थापना- डॉ. द. भि. 
कुलकर्णी; अमेय प्रकाशन, नागपूर ४४० ०१०; 
१९८२; पृ. ४३२; कि. ९० रुपये. 

: कविता आणि प्रतिमा - सुधीर रसाळ; मोज 
प्रकाशन गृह, खटाववाडी, गिरगाव, मुंबई 
४०० ००४; १९८२; पू. ४९१; कि. ४५ र्पये. 


क्रतुवेगळे प्रहर - ना. बा. ठेंगडी, वसुधा प्रका- 
शन, जोशीवाडी, सीताबर्डी, नागपूर ४४० ०१२; 
१९८२; ८८; कि. १५ स्पये. 


नमदा किनारा ( दीघधंकाव्य ) - बाबुलनाथ; 


क्षतिजे - रा. ग. जाधव; अमेय प्रकाशन, /् 
ह स काळे ब्रदर्स पब्लिकेशन, शामसदन, ६० सोमवार 


नागपूर ४४० ०१० ; १९८२; पृ. ९३ 


कि, २५ रुपये, 


पेठ, पुणे-११; १९८२; पू. ८८, कि. ६ स्पये, 


५६ नवभारत जानेवारी, १९८२ 


&&५%&%५&९९५%५%७&$१९%१%&%%*%९%%%%९%११९१%९&%९%९%९९९%९%१४७३९%%% ९९९९९९ 


सातारा सहकारी सारतर काररताना ळि. 


भु्देज किसनवीरनगर ता. वाई जि. सातारा 
तार- “ किसानसाकर” _ फोन- भुईंज ४० 
के, भाबासाहेब ऊर्फ किसन वीर यांचे सहकारातून समुद्धी, कायंक्षेत्रातील 
शेतकऱ्यांची, कामकऱ्यांची आथिक उन्नती हे तत्व अंगीकारून 
सातारा सहकारी साखर कारखाना प्रगतीच्या - 


दिझ्षेने वाटचाल करीत आहे. 
रा. ज्या. मोहोरीर वि. रा. जाघव घॉ. भि. कदम 
कार्यकारी संचालक व्हा. चेअरमन चेअरमन 


७१४१4१ €२अअअिि्््क्क्क्कककाकाका 


** २९२२५१९५२२ २२९२२१०१२२९२२५२९१ ३५०२३५३ ****२०१२०२११०१०१३४५२३१३७३५ ९५५९ 


१९४७-१९५४ पर्यंत झाळेल्या मराठी पुस्तकांत साहित्य अकादमी (नवी दिली ) चे 
प्रथम क्रमांकाचे रु. पाच हजाराचे पारितोषिक प्राप्त झाळेले पुस्तक 


पृ, ६०० ] ( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती ) [किंमत ३० रु. 
ठेवक- तकेतीथ लक्ष्मणक्यास्त्री जोझी. 
परफाकक: प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई ( जि० सातारा ) 


****२%*१०२२११०१२००१११०१०५०१३५, **%*२९२९४५०३५१११२१३१५३ २९११५१९४५० ३५९५ 


अनुक्रमणिका 


%__- 
क 


सार-सकलन 


परदेश 


रश्षिया आणि चीन 


ब्रेझनेव्ह्‌ यांच्या अमदानीत रश्चियाबिषयी असे 
म्हणण्यात येत असे, की विरोधी कम्युनिस्ट देशांनी 
ज्याला घेराव केला होता असा एकुलता एक देश 
भ्हणजे रशिया, नवे सोव्हिएट नेते युरी अँड्रॉपॉव्ह 
यांनी ह्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याचा 
नेटाने प्रयत्त केला, तर ते स्वाभाविकच म्ह्य्ले 
पाहिजे. आज रशियन सीमेजवळ खदखंदणारे दोन 
देश म्हणजे पर्चिमेच्या बाजूला पोलंड आणि 
आग्नेंयेच्या बाजूला चीन, पोलंडच्या बाबतीत संध्या 
फारसे काही करता येईल, अशी स्थिती नोंही- 
वीनशी असलेले संबंध सुधारायला अधिक अनुकूल 
वरिस्थिती आहे. ब्रेझनेव्ह यांच्या मृत्यूनंतर रशिया 


व चौन यांच्या दरम्पान मर्यादित समक्षीता झालिलो 


आहे आणिं.त्याच्या आधाराने ह्या दोन देशांमधील 
वितुष्ट मिटविण्याचा किंवा सौम्य करण्याचा प्रेयतत 
करता येईल. | 

अंफंगांणिस्तानात असंलेले रशियन संन्यं, व्हिंएत- 
नामला, विंदोषतः काम्पुचियाविषयीच्या त्याच्या 
कारवाईला, रशिया देत असलेला पाठिंबा आणि 
रश्षियन-चिनी सीमेवर रशियाचे खडे असलेले सैन्य 
ह्या रशिया व चीत यांच्या दरम्यातच्या वितुष्टातील 
मुख्य बाबी आहेत. आज रक्षियावे. ८०,००० ते 
१००,००० सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये अडकून पडले 
आहे. रशियाने ते मागे घेतले तर रशियन प्रतिष्ठेला 
तडा गेल्यासारखे होईल. पण हे सन्य 'अफगाणिस्तान- 
मध्ये राखण्याचा खरचं बराच आहे आणि त्याचा 
रशियन मनृष्यबळावरही ताण पडला आहे. तेव्हा 
अफगाणिस्तानमधून्न परतण्याचा काही मार्गे जर 
मोकळा झालाच तर रशियाला हवा आहे. अफगाणि- 
स्तानमध्ये सैन्य घेऊन प्रवेश करण्याला अँड्रॉपॉन्ह 
यांचा प्रथमपासून विरोध होता असे अलीकडे 
रशियन गोटाकंडूंन मनेकदा सांगण्यात येते. हे संत्य 
असो नसो; अशी संमजूत जर रशियन जनतेत आणि 


बाहेर पसरली, तर सोव्हिएट राज्यकर्त्यांना अफगाणिर 
स्तानविषयीच्या धोरणात बदल करणे अधिंक सोपें 
जाईल. रक्षियाला अफगाणिंस्तानमध्ये साम्मवादी* 
राजवटच हवी असण्याचे कारण नाही. रश्षियाविंषयी- 
* सद्भावना ', यंत्रीची भावना बाळगणारी राजवट. 
तेथे असली, तरी रशियाच्या दृष्टीने ते पुरेसे “आहे. 
अफगाणिस्तानच्या क्षेजाऱ्यांनी जर अशी राजवट त्या 
देशात उभारायला रशियाला साहाय्य केळे, तर 
रक्षियन सैन्य अफगाणिस्तानमधूंन मागे घेण्याचे. 
वेळापत्रक रशिया बनवू शकेल. आज पाकिस्तानमध्ये.: 
२८ लक्ष अफगाण शरणार्थी आहेत असा. पाकि- 
स्तानचा दावा आहे. त्या सर्वांना मांयदेशी. पंरत 
पाठविता येईल आणि गनिमांना रसद प पोचविण्याची. 
आज जी व्यवस्था आहे, तिचे विसर्जन करता येईलं.' 

व्हिएतनामचा -प्रश्‍त अधिक निकट आहे. माज 
रक्षिया दरवर्षी २०० कोटी डॉलर्स एवढी आधिक 
मदत व्हिएतनामला करतो. ह्याच्या बदल्यात रशि- 
याला व्हिऐतनाममंधील विमानतळ आणि काम: 
रान्ह येथीळ प्रचेंड नाविक, तळ यांचा मुक्तपणे 
वापर करंता येतो. व्हिएतनामला चीनच्या मगर- 


:मिठींची भीती असल्यामुळे चीनला शह द्यायळा 


रशियाकडून काही भनार्थिक . मदत मिळाली . नाहीह 
तरी व्हिएतनाम हे तळ रशियाला बांपरू' देईल” 
अज्ञी शक्‍यता आहे. व्हिएतनामचे आग्नेय नाशिया- 

तील देशांत जे विस्तारवादी धोरण आहे, विशेषतः. 
काम्पूचिया व लाओ ह्या देशांच्या संदर्भातील जे. 
घोरण आहे त्यापुळे ह्या भूभागातील प्रमुख राष्ट्र 
म्हणून चौनला जी प्रतिष्ठा हवी आहे, तिला बाधा 

येते. अशी ही सवे परिस्थिती आहे. ह्या बाबतीत 
चीन रशियाकडे जी मागणी करील, ती व्हिएतनामने 
काम्पूचियातील आपले सैन्य मार्गे घ्यावे ब एकंदरोत 
आपल्या शेजारील राष्ट्रांशी सौम्य धोरण राखावे. 
अशी राहील. ह्यामुळे चीनच्या दक्षिण सरहद्दीवरील 
तणावही कमी होईल. 


अनुक्रमणिका 


ष्ट 


चीनला खूष करण्यासाठी रशियाला जी तिसरी 
गोष्ट करता येईल, ती म्हणजे आपल्या पूर्व सरहृही- 
वर खडे असलेले बरेचसे सन्य मागे घेणे. हे सैन्य व 
शस्त्रसामग्नी जर रशियाने पश्चिम सरहह्दीकडे नेली 
तर नाटो राष्ट्रांना ती मोठी डोकेदुखी ठरेल, पण हे 
खरोखर होणे शक्‍य आहे का? कारण चीन व 
रक्षिया यांचा परस्परावरील अविश्‍वास खोल रुज- 
केला आहे. रकश्षियाच्या ' प्रभुत्ववादी मनोवृत्तीची 
चीनला मनापासुन भीती आहे. ह्यामुळे उभय 
राष्ट्रांची सरहृद्दीजवळील संन्ये मागे घेण्यात येतील, 
पण फार मागे हटविण्यात येणार नाहीत, शिवाय 
शत्रूला ज्याची गंभौरपणे दखल घ्यावी लागेल 
अशा दर्जाची अण्वस्त्रे निर्माण करण्यात चीन सध्या 
गुंतला आहे. तेव्हा रशियाची क्षेपणास्त्रे चीनच्या 
रोखाने खडी राहतील यात शंका नाही. 


बालमृत्यू 

गेल्या वर्षी जगात दर दिवक्ली ४०,००० मुले 
उपासमारीने आणि रोगराईने मरण पावली. ह्यांतील 
निम्म्या मुलांना वाचविता येईल असे उपाय आता 
सापडले आहेत. त्यांना फार खचे येणार नाही. फक्त 
ते वापरण्याची इच्छा असली पाहिजे. 


मुलांचा संहार करणारा एक आजार म्हणजे 
अतिसार (डायर्‍्हिआ). ह्याने शरीरातील पाण्याचा 
अंश कमी झाल्याने मूल मरण पावते, आतापर्यंत ह्या 
निर्जलीकरणावर एकच तोडगा होता व तो म्हणजे 


नवभारत 


जानेवारी, १९८१ 


नीलेमध्ये जलबिंदू टपकत ठेवणें. (इन्ट्रॅन्हीनस सला- 
इन हिप). ही सोय गरीब देशातील मुलांना अलभ्य 
होती. आता मीठ व ग्लुकोज यांचे योग्य प्रमाणात 
मिश्रण करून ते पाण्यात विरघळविले तर हा द्राव 
आजारी मूल रिचवू शकते असे आढळून आले आहे. 
* वैद्यकीय क्षेत्रात ह्या शतकात झालेली सर्वांत मह- 
त्वाची प्रगती ' असे ह्या शोधाचे वणन करण्यात 
आले आहे. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे रोगप्रतिबंधक लशीही आता 
अधिक सुधारलेल्या स्वरूपात उपलब्ध आहेत. विशेष 
म्हणजे त्यांची शक्‍ती कायम राखण्यासाठी त्यांना 
शीतगृहात ठेवावे लागत नाही. त्यामुळे गरीब देशांत 
त्यांचा साठा अधिक सुलभतेने करता येतो, तेव्हा 
राजकारणी लोक व नोकरशहा यांनी मनावर घेतले, 
तर बऱ्याच मुलांचे जीव वाचविता येतील. 

अर्थात बालमृत्यूचा प्रश्‍न अखेरीस दारिऱ्द्याशी 
निगडित आहे. जगात मंदी आली, की तिचे गरीब 
देशांवर जे परिणाम होतात त्यांचे थोडक्यात स्वरूप 


असे, की ह्या देशांत जे गरीब थर असतात त्यांचे 
उत्पन्न कमी होते, म 


लागेल, पण त्याचे 
्षाला ७० लाख 
क्य भसेल. तर ते 


साधण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे हे सर्वांचे 


कतंव्य ठरते. 


देशा 


मुस्लिम पुढाऱ्यांच्या दृष्टीतून 
देश्यातील परिस्थिती 


नोव्हेंबर ५, १९८२ रोजी संसदेच्या ४४ मुस्लिम 
सभासदांनी पंतप्रधानांना एक विनंतीपत्र (मेमोरॅन्डम) 
सादर केले. ह्या सभासदांत काँग्रेस (इं) धरून सर्वे 
पक्षांचे सदस्य होते. अनेकवार प्रयत्न करूनही त्यांना 
पंतप्रधानांची भेट न मिळाल्यामुळे त्यांतील कित्ये- 
कांनी डिसेंबर १४ रोजी एक निवेदन प्रसिद्ध केले. 
आतापयंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्‍व हद 
परिषद आणि । ऑर्गनायझर ! हे पत्र जी भाषा आणि 
तकेवाद यांचा वापर करीत होते, तीच भाषा आणि 
तकंबाद आता केंद्रसरकार वापरीत आहे असे विधान 


ह्या निवेदनात करण्यात 


मुस्लिम आणि इहवादी मंत्र्यांनी अधिक ठाम भूमिका 
ध्यावी किवा राजीनामे देऊन अधिकारत्याग करावा 
असे आवाहून करण्यात आले आहे. 

ह्या मुस्लिम पुढाऱ्यांनी देशात आज जी जातीय 
परिस्थिती दिसत आहे तिचे केलेले विश्‍लेषण असे 
आहे: 


आले आहे आणि सर्व 


“इहवादी शक्‍ती आज संत्र जातीयवादी शक्‍तीं- 
पुढे माघार घेत आहेत आणि जातीयवादी शक्ती 
राज्यव्यवस्थेमध्ये आणि प्रज्ञासनामध्ये अधिकाधिक 
शिरकाव करीत आहेत. विव हिंदू परिषदेने मुस्लिम 
जमातोविरुद्ध जो देशभर दुष्ट प्रचार चालविला 


सारसंकलन 


आहे त्याने इहवादी व्यवस्थेचा पायांचे कमकुवत 
बनत चालला आहे व हिंदू व मुस्लिम यांच्यामधील 
बरी वाढली आहे. ' हिंदू धर्म संकटात आहे "ह्या 
घोषवाक्याचा उपयोग करीत हिंदू धरमंवेडी वृत्ती 
आक्रमक पवित्रा धारण करीत आहे. तिचा उद्देश 
मुसलमानांविरुद्ध ह्वेष व अविश्वास निर्माण करून, 
मसलूमानांना वळजबरीने (हिंदू) संस्कृती आत्म- 
सात करायला लावून इहवादी भारताचे हिंदू राष्ट्रात 
रूपांतर करण्याचा आहे. इस्लामी सनातनीवादाच्या 
लाटेविषयीची (फन्डेॅमेन्टॅलिझम) बेजबाबदार भाषा, 
“परकीय हात?, ' परकीय पैसा (यांचे ठरीव उल्लेख 
यामुळे वातावरण तर विषारी बनतेच; पण शिवाय 
हिंदू समाजामध्ये भयगंड निर्माण होण्यात, आणि त्या 
समाजातील उदार व सहिष्णू प्रवृत्तींना प्रतिबंध 
होण्यात त्याचा परिणाम होतो. 

तेव्हा त्या पुढाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जातीय- 
वादी वृत्ती केवळ हिंदूंमध्ये आहे, मुसलमानांत नाही. 
मृस्लिम लीगचे खासदार असलेल्या गृहस्थांचेही 
असेच म्हणणे आहे. थोडक्यात, मुसलमान है 
स्वाभाविकपणे इहवादी असतात. जगभर इस्लामी 
सनातनीवादाची लाट आली आहे, तिची आ्थिक- 
सामाजिक मुळे काहीही असली, तरी तिच्यामुळे 
भारतीय मुसलमानांत इहवादी मनोवृत्ती दृढ होण्यात 
अडथळा निर्माण होईल अशी भीती आज अनेकांना 
वाटते. तिचा स्पर्शही ह्या पुढाऱ्यांना झालेला नाही. 
असो. त्यांचे पुढचे म्हणणे पाहू : 

८ आज राजकीय पक्ष जातीयवादाशी तडजोड 
करीत आहेत आणि अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या 
अत्याचारांविषयी मोन पाळीत आहेत. आज प्रशासन 
आणि विशेषतः सरास्त्र पोलिस दले उदा., उत्तरप्रदेश 
व बिहार ह्या राज्यांची दले, उघड उघड पक्षपाती 
आणि जातीयवादी पद्धतीने व्यवहार करीत आहेत. 
आज जातीय हिंसेला पृरिछित क्षत्पततह्णाक्रांविषद् 
होणारी पोलिसांची कारवाई असे स्वरूप अधिकाधिक 
प्राप्त होत आहे. ह्या हिंसेचा जो बळी आहे तोच 
आक्रमक, बंडखोर, देशद्रोही आहे असे चित्र रग- 
विण्यात येत आहे. आज. शेकडो मुसलमानांची 
घरपकड करण्यात येऊन त्यांचा छळ करण्यात येतो, 


डन टाकण्यात येतात, आपल्या 


त्यांचे हातपाय मोडू, रय 
घरांत त्यांना निर्वेधपणे खाजगी जीवन जगण 


ष्‌९ 


अशक्य करण्यात येते, त्यांची मालमत्ता नष्ट कर- 
ण्यात येते, त्यांची व्यापारउदीमाची ठिकाणे 
जाळून टाकण्यात येतात, त्यांच्या उपासनास्थानांचे 
पावित्र्य नष्ट करण्यात येते [आणि हे सारे ज्यांना 
कायदा व सुव्यवस्था यांचे पालक म्हणण्यात येते 
त्यांच्या सुप्त अनुमतीने व पाठिंब्याने होते. याचा 
परिणाम असा क्षाला आहे, की मुस्लिम अल्पसंख्या- 
कांचा प्रशासनाच्या निःपक्षपातीपणावरील विदवास 
उडत चालला आहे; आणि सरकार हे दुर्बेल 
घटकांचे संरक्षक आहे असा जो विश्‍वास 
सरकारच्या ठिकाणी असणे आवश्यक असते, त्याला 
तडा जात आहे. 


मुसलमानांची ही जी अंगावर शहारे आणण्या- 
सारखी परिस्थिती ह्या पुढाऱ्यांना दिसत आहें 
तिला अर्थात विश्‍व हिंदू परिषदेइतकेच सरकारही 
त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जबाबदार आहे. असे असू- 
नही काँग्रेस ( इं ) पक्षातील ज्या पुढार्‍यांनी ह्या 
विनंतीपत्रावर सह्या केल्या आहेत ते त्या पक्षात 
टिकून राहतात ही काहीशी आईचर्याची गोष्ट आहे. 
श्री. सैद शहाबुद्दीन हे इहवादी निष्ठेसाठी प्रसिद्ध 
असलेले पुढारी जनता पक्षात आहेत. ( घटस्फोटित 
मुस्लिम स्त्रियांना पुरेशी पोटगी द्यावी हा न्याया- 
लयाचा निणेय निष्प्रभ करण्यासाठी म्हणून काय- 
द्यात बदल करण्यात यावा असे खाजगी विधेयक 
लोकसभेपुढे मांडून श्री. सैद शहाबुद्दीन यांनी आपली 
इहवादी निष्ठा प्रगट केली आहे. ) ह्या विनंतो- 
पत्रात मुसलमानांच्या आजच्या दुरवस्थेचे जे वर्णन 
केले आहे, ते जनतापक्षाला मान्य आहे का हा 
विचारण्यासारखा प्रश्‍न आहे. ' आज राजकोय पक्ष 
जातीयवादी वृत्तीशी तडजोड करीत आहेत ' अश्ये 
जी तक्रार वरील विनंतीपत्रात करण्यात आली आहे, 
ती त्याच्यावर सह्या करणाऱ्या पुढाऱ्यांना अभिप्रेत 
असल्या शर्धाहून वेगळया अर्थाने सत्य असण्याची 
शक्‍यता आहे. 


असो. वरील हृदयद्रावक परिस्थितीचे वर्णन कर 
ताना लेखकांनी वक्तृत्वाची परिसीमा गाठली आहे. 
“ अन्याय व विनाश यांच्या ह्या अघोरी तांडवाचा 
कधी अंत होणार नाही काय ? मूल्यांची आपली 
जाणीवच हरपली आहे काय? आपले सारे भविष्य 


, ६० र [ ७ 
ढं धत ह. बी 

आपण हिंसेच्या देत्याच्या हवाळी केले आहे काय ? 
नवीन भारताची आमली::स्वर्ष्न मुठ्ळंपणे द:स्वप्ने 
बनणार आहेत. कांय > स्वातंत्र्याची पहाटेची 
फॅसिस्ट काळरात्र बनणार आहे काय? ? 

श्री. सैद शहाबुद्दीन यांचे नवीत भारताविषयीचे 
जे स्वप्न आहे त्याचा आशय समजन घेणे मनो- 
रंजक व बोधप्रद ठरेल. नवीन भारत व जने नरव- 
स्तान यांत बरेच समान घटक आढळणे शक्‍य आहे 

ह्या दुःखद परिस्थितीवर ह्या पुढाऱ्यांनी जे 
उपाय सुचविले आहेत ते नेहमीचेच असले, तरी 
त्यांच्यांतील कित्येक विज्षेष घ्यान देण्याजोगे 
आहेत. एक असा, कौ “ पोलिस दल आणि ,गप्त 
पोलिसांचे दल यांच्यातून जातीयवादी घटक काढन 
टाकून त्यांचे शुद्धीकरण केले पाहिजे आणि त्यांची 
पुनघटना करून आपल्या समाजातील सर्व घटकांना 
त्यांच्यांत योग्य व परिणामकारक प्रतिनिधित्व दिले 
पाहिजे, “ दुसरा उपाय असा, कौ विद्व दू परि- 
षद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यासारख्या 
जातीय विद्वेषाचा प्रचार करणाऱ्या निमलष्करी 
किंवा अतिरेकी संघटनांवर बंदी घालण्यात यावी 


नवभारत 


जानेवारी, १९८२३ 


आणि सुरवात म्हणून त्यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमां- 
वर बंधने घालण्यात यावी. ” त्यांनी सुचविलेला 
दोवटचा उपाय असा, की “ आपल्या तरुण पिढीला 
इहवादी दृष्टिकोण प्राप्त करून देण्यासाठी इति- 
हासाच्या व भाषेच्या सवे पाठ्यपुस्तकांचे तात- 
डीने परीक्षण करण्यात यावे व त्यांच्यांतील आक्षे- 
पाहे मजकूर वगळण्यात यावा; तसेच शिक्षण- 
व्यवस्थेचे परीक्षण करण्यात यावे. 

महाराष्ट्रातल्या इहवादी शक्‍तींनी मराठी पाठय- 
पुस्तकांचे शुद्धीकरण करण्याची मोहीम हाती घेतली 

हे ही गोष्ट त्यांतल्या त्यात दिलासा देणारी 
आहे. 

जनता, लोकदल, लोकशाही पक्ष, लोकशाही 
समाजवादी पक्ष इ. वेगवेगळ्या इहवादी राजकीय 
पक्षांत असलेल्या ह्या मुस्लिम पुढाऱ्यांचे स्वातंत्र्य- 
पुर्व, काळातील राजकोय पूवंज कोण असतील 
ह्याविषयी तकं करणे मनोरंजक ठरेल. 

काही गोष्टींविषयी असे म्हणतात, को त्या 
जितक्या अधिक बदलतात, तितक्‍या त्या अधिक 
ज्याच्या तशाच राहतात. 


पलक 3--प-- 


प्राज्ञ मकारान 


भ्राक्ञषषाठशाळामंडळ 


3०००-२०-२०. ९.>*<६₹ 


शिबाजी विद्यापीठाचा पाचशे रुपयांचा पुरस्कार लाभलेला ग्रंथ 
प्राचीन मराठी साहित्यावरील संशोधनपर विविध लेखांचा संग्रह 


सशाकन >सफाकना 


छेखक:- डॉ. वसंत स. जोशी 
मूल्य रुपये बारा फक्त : ( पृष्ठ १९४ ) 
मराठी वाड्ययाच्या इतिहासामध्ये या “ संशोधन साधने 'ने 
निखाळसपणे भर टाकळी आहे. ही गोष्ट मराठी 
लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. ! 
7 तकेतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ( प्रास्ताविक ) 


बाई ( जि. सातारा ) 
"सडा ० "९००८73 


लक्षात भरण्यासारखी 


घाज्ययेतिहासज्ञांच्या 


कै 


क्र ९.१३) ९.-<६२:९.-”<६२५.-”<६₹ 


५-० ८-० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत । जानेवारी १९८३ 550109. २९0. 58१ 9 


घरुमची हितचिंतक मिही । 
बक्क आफ कहाराष्ट्र 


(भारत प्त 
सकारा उपक्रम मुख्य कचेरी : 'लोकमंगल', शिबाजी नगर, पुणे ४११ ००५. 


हे मासिक श्री. म. दीक्षित यांनी 3 
प ती च दीक्षित यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
* क रत याठी म्राज्षपाडाळा मंडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले 


